RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 
Reg .No.MH /MR /South -321/2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ४० ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ९ २,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


कृषि , पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१४ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र राज्यात कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान , आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था स्थापन करणे 
आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरू करणे ( प्रतिबंध) अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक संकीर्ण, २०११/ प्र.क्र.९२ / ७- ओ. - महाराष्ट्र राज्यात कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान , आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण 
यांमधील अनधिकृत संस्था स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरू करणे (प्रतिबंध ) अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा महा . २० ) 
याच्या कलम ५ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील स्तंभ ( २) मध्ये 
नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना सक्षम प्राधिकार 

म्हणून स्तंभ ( ३ ) मध्ये नमूद केलेल्या शिक्षण प्राधिकरण , अभ्यासक्रमाच्या प्रयोजनासाठी अधिसूचित 
करीत आहे . 


अनुसूची 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


अधिकारी 
( २ ) 


शिक्षण संस्था अभ्यासक्रम 

( ३ ) 


संचालक (शिक्षण ), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद , पुणे 


कृषि शिक्षण 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुधीर कुमार 


( १ ) 


गोयल 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 
AGRICULTURAL , ANIMAL HUSBANDRY DAIRY DEVELOPMENT 

AND FISHERIES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated 18th November 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA UNAUTHORISED INSTITUTIONS AND UNAUTHORIZED COURSES OF STUDY IN AGRICULTURE , ANIMAL 

AND FISHERY SCIENCES , HEALTH SCIENCES , HIGHER TECHINICAL AND VOCATIONAL EDUCATION ( PROHIBITION ) 
ACT, 2013 . 


No. Sankirna. 2011/ C.R.92 / 7A . - In exercise of the powers conferred by section 5 of the 
Maharashtra Unauthorized Institutions and Unauthorized Courses of Study in Agriculture , 
Animal and Fishery Sciences , Health Sciences, Higher Technical and Vocational Education 
( Prohibition ) Act, 2013 (Mah . XX of 2013 ), the Government of Maharashtra hereby appoints the 
Director (Education ), Maharashtra Agriculture Education and Research Council , Pune , in respect 
of the Agricultural Education , for the purpose of this Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUDHIR KUMAR GOEL , 
Additional Chief Secretary to Government. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 

कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१४ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र राज्यात कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था स्थापन करणे 

आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरू करणे ( प्रतिबंध) अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक संकीर्ण. २०११ /प्र.क्र.९२ / ७- अ. - महाराष्ट्र राज्यात कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान , आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण 
यांमधील अनधिकृत संस्था स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरू करणे (प्रतिबंध ) अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा महा . २० ) 
याच्या कलम ७ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील स्तंभ ( २ ) मध्ये 
नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना अपीलीय प्राधिकारी म्हणून स्तंभ ( ३) मध्ये नमूद केलेल्या शिक्षण प्राधिकरण , अभ्यासक्रमाच्या प्रयोजनासाठी 
अधिसूचित करीत आहे. 

अनुसूची 
अनुक्रमांक 

अधिकारी 

शिक्षण संस्था अभ्यासक्रम 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
प्रभारी सहसचिव / उप सचिव (विद्यापीठ ), कृषि व 

कृषि शिक्षण 
पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुधीर कुमार गोयल, 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव. 


भाग चार - ब -१ अ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 
AGRICULTURAL , ANIMAL HUSBANDRY , DAIRY DEVELOPMENT 

AND FISHERIES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated 18th November 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA UNAUTHORISED INSTITUTIONS AND UNAUTHORIZED COURSES OF STUDY IN AGRICULTURE , ANIMAL 

AND FISHERY SCIENCES , HEALTH SCIENCES , HIGHER TECHINICAL AND VOCATIONAL EDUCATION (PROHIBITION ) 
ACT, 2013 


No. Sankirna. 2011/ C.R.92 / 7A . - In exercise of the powers conferred by section 7 of the 
Maharashtra Unauthorized Institutions and Unauthorized Courses of Study in Agriculture , 
Animal and Fishery Sciences , Health Sciences, Higher Technical and Vocational Education 
( Prohibition ) Act, 2013 (Mah . XX of 2013 ), the Government of Maharashtra hereby appoints the 
Joint or Deputy Secretary in -charge of Agricultural Universities, Agricultural, Animal Husbandry , 
Dairy Development and Fisheries Department,Mantralaya , Mumbai in respect of the Agricultural 
Education to be the Appelate Authority, for the purpose of this Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SUDHIR KUMAR GOEL , 


Additional Chief Secretary to Government. 


با 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ 


३ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम , २००५. 

क्रमांक एफएसटी . ११/ १४ / प्र.क्र .६५८ / फ - ४. - महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ मधील दुसऱ्या परंतुकानुसार व कलम ७ नुसार शासनास प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून वन विभागातील वनक्षेत्रपाल व इतर गट - ब अधिकारी ( राजपत्रित ) यांच्या दरवर्षीच्या एप्रिल-मे मधील राज्यस्तरावर 
( State Level and from One Region to another Region ) विहित तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या 
सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( वन बल प्रमुख ) महाराष्ट्र राज्य , नागपूर 

यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे . 

२ . तसेच याच अधिनियमातील वर नमूद तरतुदीनुसार वनवृत्तांतर्गत ( Within Circle ) वनक्षेत्रपाल व इतर गट - ब अधिकारी 
( राजपत्रित ) यांच्या दरवर्षीच्या एप्रिल-मे मधील सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

वर नमूद प्राधिकृत सक्षम प्राधिकाऱ्याने बदल्यासंदर्भात खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी : 
( अ) वनवृत्तांतर्गत ( Within Circle ) वनक्षेत्रपाल व इतर गट - ब अधिकारी ( राजपत्रित) यांचे बदली प्रस्ताव तयार करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे ४ अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करावी. 

( १ ) मुख्य वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) 
( २ ) मुख्य वनसंरक्षक ( वन्यजीव ) 
( ३ ) मुख्य वनसंरक्षक तथा उपमहासंचालक , सामाजिक वनीकरण विभाग- सदस्य 
( ४ ) विभागीय वन अधिकारी (नियोजन ), मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) यांचे कार्यालय- सदस्य सचिव . 

वरील अधिकाऱ्यांपैकी मुख्य वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) व मुख्य वनसंरक्षक ( वन्यजीव ) यापैकी जे वरीष्ठ असतील ते या समितीचे 
अध्यक्षम्हणून काम करतील. यापैकी कनिष्ठ अधिकारी समितीचे सदस्य म्हणून राहतील . मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) हे बदल्या करताना 
वरील समितीच्या शिफारशी विचारात घेतील. 

( ब) वनक्षेत्रपाल व इतर गट -ब ( राजपत्रित ) यांच्या आंतरवृत्तीय ( State Level and from One Region to another 
Region) बदल्यांसाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात यावी : 

(१ ) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( वन बल प्रमुख ) 
( २) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( वन्यजीव ) 
( ३ ) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा महासंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग 
( ४ ) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( प्रशासन - दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य , नागपूर 

सदस्य सचिव . 
सदर समितीच्याशिफारशीनुसार वनक्षेत्रपालांच्या व इतर गट -ब अधिकारी ( राजपत्रित ) यांच्या आंतरवृत्तीय बदल्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
( वन बल प्रमुख) हे करतील . 

तथापि, बदल्यांविषयक अधिनियम , २००५ मधील नियम ४ ( ४ ) आणि ४( ५ ) मध्ये नमूद निर्धारित केलेला पदावधी पूर्ण होण्यापूर्वी 
वनक्षेत्रपाल आणि इतर गट- ब अधिकारी ( राजपत्रित ) यांची बदली करावयाची झाल्यास त्यास शासनाची पूर्वसहमती घेणे बंधनकारक 
राहील. 

विभागीय संवर्ग वाटपाच्या अनुषंगाने प्रचलीत नियमाप्रमाणे बदली प्रस्ताव विचारात घ्यावेत . 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


दत्तात्रय थोरात , 
शासनाचे सहसचिव . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 

CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 7th November 2014 


NOTIFICATION 


No. Cotton - 2014 /CR -66 / 10 - C. - Whereas the Ministry of Agriculture , Department of 
Agriculture and Co -operation , Government of India has issued guidelines for Price Support Scheme 
(PSS ) in May 2014 ; 

Whereas, the Government of Maharashtra has issued a notification number Cotton - 2014 / 
CR -66 / 10 - C , dated 14th October 2014 in which the procurement period of cotton was declared as 
1st December 2014 to 28th February 2015 . 

Whereas, Government of Maharashtra wants to revise the period of cotton procurement as 
there is demand from farmers . 

Now , therefore , in pursuance of the above and in the interest of farmers the period of cotton 
procurement is revised as 15th November 2014 to 12th February 2015 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUDHIRKUMAR GOEL , 
Addl. Chief Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६ , शके १ ९ ३६ 

CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 28th November 2014 


NOTIFICATION 


Reference : -Ministry of Textiles , Government of India s Order No. F. No.1/ 16 /2014 -cotton , 

dated , 13th November 2014 . 
No. Cotton - 2014 /CR -66 / 10 - C. - Whereas the Ministry of Agriculture , Department of 
Agriculture and Co -operation , Government of India has issued guidelines for Price Support Scheme 
(PSS ) in May 2014 ; 

Whereas, the Government of Maharashtra has issued a notification number Cotton - 2014 / 
CR -66 / 10 - C , dated 14th October 2014 in which it is stated that the Maharashtra State Co -operative 
Cotton Growers Marketing Federation Limited (MSCCGMF Ltd.) to be the State Level Agency 
(SLA ) of NAFED with regards to implementation of PSS for cotton . 

Whereas , NAFED does not have sufficient funds to conduct PSS operations on cotton for the 
season 2014-15 . 

Now , therefore ,Government of Maharashtra is issuing following revised Notification : 

Maharashtra State Co -operative Cotton Growers Marketing Federation Limited (MSCCGMF 
Ltd.) is appointed the Sub -Agent of Cotton Corporation of India Ltd. instead of NAFED for 
Minimum Support Price (MSP ) operation for cotton during the current cotton season i.e. 2014-15 
for the State of Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUDHIRKUMAR GOEL , 
Addl. Chief Secretary to Government. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 
पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत 


: 


८५ 


बुधवार, जून ५ , २०१३ / ज्येष्ठ १५ , शके १ ९ ३५ 


CO -OPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 


Mantralaya Annexe, Mumbai 400 032, dated 30 May 2013 . 


NOTIFICATION 


MCT. 1013 /C.R . No. 151/5 - C. - In exercise of the powers conferred by section 149 of the 
Maharashtra Co - operative Societies Act , 1960 ( Mah. XXIV of 1961 ) read with rule 3 of 
Maharashtra Judicial Officers of the Co -operative Courts and Co -operative Appellate Court 
(Recruitment ) Rules , 1998 , the Government of Maharashtra is hereby pleased to appoint 
Shri Shashikant Bhanudas Savale, Chief Judge, Small Causes Court , Mumbai as a President, 
Maharashtra State Co - operative Appellate Court, Mumbai until further orders . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJAGOPAL DEVARA , 


Secretary to the Government. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


८६ 


शुक्रवार , जून ७, २०१३ / ज्येष्ठ १७, 


शके १ ९ ३५ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ जून २०१३ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३. 

क्रमांक कृपमं . ०४१३ / प्र.क्र . ७२ / २१ - स.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३ कलम ३५ 
आणि महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास विनियमन ) नियम, १९ ६७ मधील नियम १०० अन्वये महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळास असलेल्या 
शक्तीचा वापर करून कृषि पणन मंडळाने राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिव पदी नियुक्त करावयाच्या उमेदवारांची नामिका (पॅनल ) 
तयार केली आहे ; आणि 


. 


• 


ज्याअर्थी, अधिनियमातील कलम ३५ अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना असलेल्या शक्तीन्वये काही बाजार समित्यांनी कृषि पणन 
मंडळाने तयार केलेल्या सचिवांच्या नामिकेतून पात्र उमेदवारांची सचिव पदी नियुक्ती करण्याकरिता मुलाखत प्रक्रिया राबविली होती ; आणि 

ज्याअर्थी, सचिवांच्या नामिकेतील काही उमेदवारांनी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत सचिवांची नियुक्ती करतेवेळी मुलाखती दरम्यान 
राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध पाहून बाजार समित्यांमार्फत उमेदवारांची नियुक्ती प्रक्रिया राबविली जात असल्याच्या तक्रारी व्यवस्थापकीय 
संचालक , महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ , पुणे यांना प्राप्त होत असल्याचे कळविले आहे ; आणि 

ज्याअर्थी, व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ , पुणे यांनी सचिवांच्या नामिकेतील उमेदवारांच्या नियुक्तीमध्ये बाजार 
समित्यांकडून होत असलेल्या अथवा होऊ शकणाऱ्या गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालण्याच्या अनुषंगाने सदर उमेदवारांच्या नियुक्त्या पणन मंडळामार्फत 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे ; आणि 

ज्याअर्थी, सदर प्रस्ताव उचित असल्याची शासनाची खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, शासन महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९ ६३ मधील कलम ५ ९ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर 
करून सदर कायद्यातील कलम ३५ व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम, १९ ६७ च्या नियम १०० अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार 
समित्यांना पणन मंडळाने निश्चित केलेल्या सचिवांच्या नामिकेतील उमेदवारांमधून सचिवांची नियुक्ती करण्याबाबत असलेल्या तरतुदीतून सूट 
देऊन , पणन मंडळाने सदर अधिनियमातील कलम ५ ९ अन्वये विषद विहित प्रक्रियेचा अवलंब करून त्यांच्या स्तरावरून सचिवांच्या नामिकेतील 
उमेदवारांची राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिव पदी नियुक्त्या कराव्यात असे शासनाने योजिले आहे. सबब, या अधिसूचनेद्वारे अशी 
सूचना देण्यात येते की , उक्त मसुद्याच्या बाबतीत कोणत्याही बाजार समितीला / व्यक्तीला ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना दाखल करावयाच्या 
असतील त्यांनी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडेदिनांक २१ जून २०१३ पूर्वी दाखल कराव्यात, उक्त कालावधीत दाखल झालेल्या 
हरकती / सूचनांच्या अनुषंगाने पणन संचालकांनी अधिनियमाच्या कलम ५ ९ मधील परिच्छेदामध्ये विहित असल्याप्रमाणे बाजार समित्यांना त्यांची 
बाजू मांडण्याची संधी देऊन तद्नंतर कलम ५ ९ अंतर्गत अभिप्रेत असलेली विहित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल अंतिम निर्णयार्थ 
शासनास सादर करावा. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ना . ल . तडोसे , 
शासनाचे सह सचिव . 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


८७ 


सोमवार, जून १०, २०१३ / ज्येष्ठ २०, शके १९ ३५ 


. 


. 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० जून २०१३ 

अधिसूचना 
नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्ये , अधिकार व सेवेच्या शर्ती) अधिनियम , १९ ७१. 

क्रमांक लेखाप . २०१२ /१०२९ / प्र.क्र . १३१ / अर्थसं - १. -ज्याअर्थी, सार्वजनिक हितासाठी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण , मुंबई 
(यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ उक्त प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या लेख्यांची, भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाकडून 
लेखापरीक्षा करणे आवश्यक आहे, याबाबत महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची खात्री पटली आहे. 

आता, त्याअर्थी, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ( कर्तव्ये , अधिकार व सेवेच्या शर्ती) अधिनियम , १९ ७१ (१९ ७१ चा ५६) याच्या कलम २० 
च्या पोट -कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अधिनियम , १ ९ ७६ 
मधील कलम ३९ च्या उप कलम (२ ) मध्ये नमूद केल्यानुसार , तसेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचेद्वारे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांशी 
विचारविनिमय केल्यानंतर आणि अशा लेखापरीक्षेच्या प्रस्तावासंबंधात अभिवेदन सादर करण्याची उक्त प्राधिकरणास संधी दिल्यानंतर , याद्वारे 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूचित नमूद केलेल्या अटी व शर्तीवर, दिनांक १ एप्रिल २०१३ रोजी सुरू होणाऱ्या व दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी 
संपणाऱ्या पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता उक्त प्राधिकरणाच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्याची नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना विनंती करीत आहेत . 

अनुसूची 
[ नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ( कर्तव्ये, अधिकार व सेवेच्या शर्ती) अधिनियम , १९ ७१ (१९ ७१ चा ५६ ) याच्या कलम २० च्या पोट - कलम 
( १ ) अन्वये नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे लेखापरीक्षणाचे काम सोपविण्याबाबतच्या अटी व शर्ती ] 

अटी व शर्ती 
( १) लेखापरीक्षेसंबंधात केलेला कोणताही खर्च, उक्त प्राधिकरणाकडून नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांना देय होईल . 

( २) नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांना किंवा लेखापरीक्षेसंबंधात त्यांनी नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, शासकीय लेख्यांच्या लेखापरीक्षासंबंधात 
नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांना जे अधिकार , विशेषाधिकार व प्राधिकार असतात तेच अधिकार ,विशेषाधिकार व प्राधिकार असतील . 

( ३) लेखापरीक्षेचे निष्कर्षनियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून उक्त प्राधिकरणाला 
कळविण्यात येतील . उक्त प्राधिकरण , लेख्यांची एक प्रत व त्यावरील टिपणीसह अहवालाची प्रत शासनास सादर करील. नियंत्रक व महालेखापरीक्षक 
देखील अहवालातील एक प्रत थेट शासनाला पाठवतील . 

( ४ ) दिनांक १ एप्रिल २०१३ रोजी सुरू होणाऱ्या व दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी संपणाऱ्या पाच वर्षाच्या कालावधीच्या लेख्यांची, 
लोकहितार्थ लेखापरीक्षा करण्याचे काम, त्या कालावधीनंतर या व्यवस्थेचा फेर आढावा घेण्याच्या शर्तीस अधीन राहून, नियंत्रक व महालेखा 
परीक्षकांकडे सोपविण्यात आलेले आहे. 

( ५ ) नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या पूर्व मंजुरीशिवाय, उक्त प्राधिकरणाच्या लेख्यांसंबंधात कोणत्याही प्रयोजनासाठी दुसरा लेखापरीक्षक 
नियुक्त केला जाणार नाही . 

( ६ ) लेखापरीक्षेची व्याप्ती , विस्तार व पद्धत नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी ठरवून दिल्याप्रमाणे असेल. 

( ७ ) भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांना आपल्या स्वेच्छानिर्णयाने लेखापरीक्षेचे निष्कर्ष राज्य विधानमंडळाला कळविण्याचा 
अधिकार असेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 
शासनाचे सह सचिव . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६ , शके १ ९ ३६ 

HOUSING DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya, 

Mumbai 400 032 , dated 10th June 2013 . 


NOTIFICATION 
COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL S (DUTIES , POWERS AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT , 1971. 

No. Lekhap.2012 / 1029 /CR . 131/BUD - 1. — Whereas, the Governor of Maharashtra is satisfied 
that it is necessary , in the public interest, to audit the accounts of the Maharashtra Housing and 
Area Development Authority , Mumbai (hereinafter referred to as “ the said Authority ” ), by the 
Comptroller and Auditor-General of India . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) of section 20 of the 
Comptroller and Auditor -General s (Duties , Powers and Conditions of Service ) Act, 1971 (56 of 
1971), read with sub - section ( 2 ) of section 39 of the Maharashtra Housing and Area Development 
Act , 1976 (Mah . XXVIII of 1977) the Governor of Maharashtra , after consultation with the 
Comptroller and Auditor -General and after giving the said Authority an opportunity to make 
representation with regard to the proposal for such audit, hereby requests the Comptroller and 
Auditor -General to audit the accounts of the said Authority for a period of five years commencing 
on the 1st April 2013 and ending on the 31st March 2018 on the terms and conditions mentioned 
in the Schedule appended hereto . 

Schedule 
[ Terms and conditions for entrustment of audit to the Comptroller and Auditor -General 
under sub -secion ( 1) of section 20 of the Comptroller and Auditor General s (Duties , Powers and 
Conditions of Service ) Act, 1971 (56 of 1971) ] 

Terms and Conditions 
( 1) Any expenditure incurred in connection with the audit shall be payable by the said 
Authority to the Comptroller and Auditor -General of India . 

(2 ) The Comptroller and Auditor -General, or any person appointed by him in connection 
with the audit, shall have the same rights , privileges and authority as the Comptroller and Auditor 
General has in connection with the audit of the Government accounts. 

(3 ) The result of audit shall be communicated by the Comptroller and Auditor -General or 
any person appointed by him , to the said Authority who shall submit a copy of accounts thereof 
with a copy of the report thereon along with the observations to the Government . The Comptroller 
and Auditor-General shall also forward a copy of the report directly to the Government. 

(4 ) The audit is entrusted to the Comptroller and Auditor -General in the public interest for a 
period of 5 years accounts , commencing with accounts for the year 1st April 2013 and ending with 
the accounts for the year 31st March 2018 subject to review of the arrangement after that period . 

(5 ) No other auditor will be appointed for any purpose whatsoever inconnection with the 
accounts of the said Authority , except with the prior approval of the Comptroller and Auditor 
General. 

(6 ) The scope , extent and manner of conducting audit shall be as decided by the Comptroller 
and Auditor -General. 

(7 ) The Comptroller and Auditor -General shall have the right to report to the State 
Legislature, the results of audit at his discretion . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P.L. PATHAK , 
Joint Secretary to Government. 


भाग चार- ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


शनिवार , जून १५, २०१३/ ज्येष्ठ २५ , शके १९ ३५ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जून २०१३ 

आदेश 


मुंबई हवाई-रज्जूमार्गाबाबत अधिनियम , १९ ५५. 

क्रमांक रोपवे २००८ / प्र. क्र . ३७ / रस्ते ५.- ज्याअर्थी, मे. दामोदर रोपवेज अँड कंन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, नोंदणीकृत 
कार्यालय १/ अ, वान्सीटार्ट रो, कोलकाता ७००००१ , पोस्टल पत्ता जी.पी.ओ. बॉक्स नं. ६०७, कोलकाता ७००००१ ( यापुढे “ प्रवर्तक ” म्हणून 
संबोधण्यात येणारे) यांनी सर्वे क्र . ३९८, जीवदानी हिल्स ,विरार ( पूर्व), तालुका वसई, जिल्हा ठाणे येथे प्रवासी हवाई-रज्जूमार्ग ( यापुढे “रज्जूमार्ग " 
म्हणून संबोधण्यात येणारा ) उभारण्यासाठी मुंबई हवाई-रज्जूमार्ग अधिनियम , १९ ५५ च्या कलम ६ अन्वये (१ ९ ५६ च्या मुंबई ३ अन्वये ) परवानगी 
मिळणेबाबत अर्ज केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने प्रवर्तकाच्या जीवदानी हिल्स, विरार ( पूर्व), तालुका वसई, जिल्हा ठाणे येथे सदर रज्जूमार्ग उभारण्याबाबत 
प्राधिकार देण्याबाबतच्या अर्जावर विचार विनिमय केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, शासनाकडून आदेश क्रमांक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक रोपवे २००८ / प्र.क्र . ३७/ रस्ते -५, दि . १७ मे २०१० 
अन्वये सर्व संबंधितांकडून हरकती / सूचना मागविण्यात आलेल्या होत्या 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे असे मत झाले आहे की , सदर रज्जूमार्गाची उभारणी होणे जनतेच्या हिताचे आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मसुदा प्रसिद्ध झाल्यापासून विहित कालावधीत कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती किंवा सूचना प्राप्त न झाल्यामुळे 
महाराष्ट्र शासनाने रज्जूमार्ग बांधण्यासाठी प्रवर्तकास प्राधिकृत करण्याचा निर्णय या आदेशाद्वारे घेतला आहे . 

म्हणून मुंबई हवाई-रज्जूमार्ग अधिनियम, १९ ५५ च्या कलम १० च्या उप कलम( १) अन्वये (१९ ५५ च्या मुंबई ३ अन्वये) आणि त्याच्या 
अनुषंगाने प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये राज्य सरकार व भारत सरकारच्या विविध विभागांकडून ना - हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून महाराष्ट्र शासन 
प्रवर्तकास खालील अटींच्या अधीन राहून जीवदानी हिल्स, विरार ( पूर्व), तालुका वसई, जिल्हा ठाणे, येथे प्रवासी हवाई-रज्जूमार्ग उभारण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे 

१. सदर रज्जूमार्ग आणि उपकरणे संचाचे बांधकाम, त्याची उभारणी, संरक्षण, प्रवर्तन आणि परिरक्षा हे मुंबई हवाई-रज्जूमार्ग नियम , 

१ ९ ५ ९ (यापुढे फक्त “नियम ” म्हणून संबोधण्यात येणारे ) आणि भारतीय मानक संस्थेच्या संबंधित संहितेनुसार मानकानुसार 

असावे . 
२. रज्जूमार्ग उभारण्यास सुरूवात करण्यापूर्वी प्रवर्तकाने सर्व आवश्यक “ ना - हरकत प्रमाणपत्रे ” हवाई-रज्जूमार्ग समितीच्या कार्यनियमावलीत 

नमूद केल्यानुसार मिळवावीत व त्यातील सर्व अटींचे पूर्ण पालन करावे . 
३. प्रवर्तकाने प्रकल्पाच्या खर्चाच्या २५ टक्के भांडवल आधीच उभारले असल्याचे प्रमाणित केलेले असावे आणि अंतिम परवानगी 

मिळाल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीच्या आत उरलेली ७५ टक्के रक्कम उभारण्यात यावी. 
४. अंतिम परवानगी मिळाल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत प्रवर्तकाने बांधकामास सुरूवात करावी . 
५. वरील नमूद अट क्रमांक ४ नुसार , बांधकामास सुरूवात केल्याच्या तारखेपासून २४ महिन्यांच्या आत प्रवर्तकाने प्रस्तावित हवाई 

रज्जूमार्गाचे बांधकाम पूर्ण करावे. 
६. या प्रकल्पामध्ये प्रवर्तकास राज्यशासनाकडून किंवा एखाद्या स्थानिक प्राधिकरणाकडून कोणतीही सवलत मिळण्याचा हक्क असणार 

नाही . 


१३ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 
७. उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदींना अधीन राहून प्रवर्तकाकडून हवाई-रज्जूमार्ग एकवीस ( २१ ) वर्ष कालावधीच्या आत 

खरेदी करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 
८. रज्जूमार्गाची संरचना , संकल्पना , सामग्रीचा दर्जा, सुरक्षा घटक, बांधकामाची आणि ताण मोजण्याची पद्धती इत्यादि तांत्रिक बाबींची 

पडताळणी व मंजुरी महाराष्ट्र शासनाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून अथवा अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्रमंडळ ( पूल ) आणि मुख्य 
अभियंता, विद्युत , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई महाराष्ट्र शासन यांचेकडून विहित नियमानुसार करून घेण्याचे अधिकार राज्य 
शासन राखून ठेवत आहे. यासाठी प्रवर्तकाने अधीक्षक अभियंता ( संकल्पचित्र मंडळ), मुंबई आणि मुख्य अभियंता (विद्युत ) , 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार आकारणी भरावी. 
९. हवाई -रज्जूमार्ग नगरपालिका क्षेत्रात नसलेल्या कोणत्याही महामार्गावरून , रेल्वेमार्गावरून आणि ट्राममार्गावरून किंवा खाणीच्या 

मालमत्तेवरून जाता कामा नये आणि ज्या ठिकाणी हवाई-रज्जूमार्ग सार्वजनिक दळणवळणाच्या मार्गावरून जात असेल त्या ठिकाणी 

नियमांतील नियम ५ च्या उप नियम ( ३) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे योग्य ती संरक्षणात्मक उपाययोजना करावी. 
१०. प्रवर्तकास अट क्रमांक ७ व उक्त अधिनियमातील कलम २५ चे तरतुदीनुसार सर्व जमीन, इमारती, कार्य साहित्य व प्रकल्पाच्या 

मालकीचे उपकरण संच याची योग्य ती विल्हेवाट लावण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल . 
११. राज्य शासन आवश्यकता भासल्यास जनहितार्थ सदर रज्जूमार्ग खालील परिस्थितीमध्ये स्वतःकडे घेऊ शकेल : 

( अ ) राज्य शासनाच्या मते , प्रवर्तक जर सदर अधिनियमान्वये त्याला कराव्या लागणाऱ्या पूर्तता करण्यास बुद्धिपुरस्सर आणि 
अवाजवी दुर्लक्ष किंवा कसूर करीत असेल तर; 

( ब ) जर प्रवर्तक अंतिम आदेशातील कोणत्याही नियम व अटीचे उल्लंघन करीत असेल तर . 
१२. रज्जूमार्गाची एकूण लांबी ३९ ० मीटर, उंची १८० मीटर ज्यामध्ये १० टक्के पर्यंतचा चढउतार असेल व दर तासाला कमाल ७५० 

उतारू नेण्याच्या क्षमतेसह प्रत्येक वाहकाची क्षमता ४ ते ६ उतारू त्यांच्या सामानासह मावतील एवढी असेल . ( सामानाचे वजन प्रती 
उतारू कमाल १५ किलो एवढे असेल ) रज्जूमार्गाचा वेग दर सेकंदाला ३ मी . प्रतिसेकंद पेक्षा जास्त नसेल किंवा भारतीय मानक 
संहितेच्या नियम व मानकाप्रमाणे असेल . रज्जूमार्गाचे बांधकाम नियमानुसार केलेले असेल . रज्जूमार्ग विद्युत शक्तीवर चालविला 
जाईल तसेच एका राखीव डिझेल जनित्रसंचाची तरतूद करण्यात येईल . या दोन्ही उपकरणांच्या बिघाडकाळात प्रवाशांच्या बचावासाठी 
रज्जूमार्ग मानवी बळावर चालविण्याची व्यवस्था असेल. दोन वाहकामधील अंतर ७५ मीटर किंवा भारतीय मानक संहितेच्या नियम 

व मानकाप्रमाणे असेल . 
१३. प्रवर्तकांनी विद्युत जनित्र इत्यादी कार्यरत असल्याची काळजी घ्यावी. 
१४. रज्जूमार्गाची जमिनीपासूनची उंची रज्जूमार्गाच्या विविध भागांमध्ये नियम ५ च्या उप नियम (३) प्रमाणे राखली जाईल . 
१५. रज्जूमार्ग जर सध्या अस्तित्वात असलेले मार्ग/ बांधकाम किंवा भविष्यात नियोजनाद्वारे अस्तित्वात येणारे कोणतेही मार्ग/ बांधकाम 

यांच्या वरून जात असल्यास त्या ठिकाणी रज्जूमार्गाच्या खाली योग्य संकल्पना असलेली पोलादी / पुनर्विलीन सिमेंट काँक्रीट 
रक्षकांची 

तरतूद करण्यात येईल. 
१६. नियमाप्रमाणे रोख ठेव 

म्हणून प्रवर्तकाने राज्य सरकारकडे रूपये ५०,००० ( रुपये पन्नास हजार ) फक्त एवढी रक्कम जमा ठेवलेली 
असेल . प्रवर्तकाने रोखीने अथवा शासनाकडे मान्य केलेल्या रोखपत्राच्या स्वरूपात अधीक्षक अभियंता ( सार्वजनिक बांधकाम ) , 
विद्युत मंडळ , मुंबई अंतर्गत उद्वाहन निरीक्षकांकडे भरावी. 
१७. रज्जूमार्ग केवळ प्रवासी वाहतुकीसाठीच वापरण्यात येईल . 
१८. प्रवर्तक खाली नमूद केलेले अधिनियम, नियम व वेळोवेळी तयार केलेले निर्णय यातील तरतुदींचे पालन करतील 

( अ) मुंबई हवाई-रज्जूमार्ग अधिनियम, १९ ५५ (१९ ५६ च्या मुंबई ३ अन्वये ) ; 
( ब) प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्वीय स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ५८ ( १९ ५८ च्या अधिनियम क्रमांक २४ ) ; 

( क ) वीज कायदा, २००३ ( २००३ चा ३६ ). 
१ ९. प्रवर्तक महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या आवश्यकतेप्रमाणे रज्जूमार्गाच्या उच्च व निम्न स्थानकांठिकाणी कचऱ्याच्या 

विल्हेवाटीची व जलनिःसारणाची योग्य व्यवस्था करतील . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 
२०. सदर हवाई-रज्जूमार्गाचे बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी व पूर्ण झाल्यानंतर तसेच अंतिमतः परवानगी मिळाल्यानंतर हवाई -रज्जूमार्ग चालू 

असताना आवश्यकतेनुसार स्थानिक प्राधिकरण राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांच्या नियम आणि कायदे यांची अंमलबजावणी 
करणे प्रवर्तकास बंधनकारक राहील आणि ह्या नियम आणि कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास त्याच्या परिणामांची संपूर्ण 

जबाबदारी प्रवर्तकाची राहील . 
२१. प्रवर्तक, त्याने तयार केलेल्या प्रकल्पाचा तांत्रिक अहवाल लौकीकवान संमंत्रक जसे की , आय.आय.टी. अथवा राईटस् अथवा 

सल्लागार समितीने निर्णय घेतल्यानुसार प्रमाणित करून घ्यावे, तसेच प्रकल्पाचे सर्व नकाशे अधीक्षक अभियंता, संकल्प चित्र मंडळ 

( पूल ) , कोकण भवन, नवी मुंबई यांच्याकडून मंजूर करून घेतल्याशिवाय प्रत्यक्ष बांधकामास सुरूवात करणार नाही. 
२२. प्रवर्तक त्यास प्राप्त झालेल्या एम . टी . डी . सी . व सिडको या विभागाच्या प्राप्त ना -हरकती प्रस्तावित प्रत्यक्षात हवाई-रज्जूमार्गाचे 

बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी अथवा हा आदेश शासकीय अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत पैकी कमी 

असलेल्या कालावधीत पुनर्जिवीत करून घेईल . 
२३. प्रवर्तकाचे प्रस्तावित तिकीटाचे दर , जर प्रकल्पाची मूळ किंमत जास्त झाल्यास तेच राहतील, मात्र जर प्रकल्पाची मूळ किंमत १० 

टक्के पेक्षा कमी झाल्यास त्या प्रमाणात कमी होतील . 
२४. रज्जूमार्गाचे विस्तृत नकाशे, अंदाजपत्रके हवाई -रज्जूमार्ग सल्लागार मंडळाने मंजूर केल्याशिवाय तसेच वन विभागाचे ना - हरकत 

प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय प्रवर्तक प्रत्यक्ष कामास सुरूवात करणार नाही. 

मात्र वन विभागाचे ना - हरकत प्रमाणपत्र सदरचा आदेश दिल्यापासून सहा महिन्यांचे आत प्राप्त करून घेणे बंधनकारक आहे. 
२५. उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या तरतुदींना अधीन राहून शासनाच्या प्रतिनिधीमार्फत सदर रज्जूमार्गाचे बांधकाम सुरू असताना व 

त्यानंतर तसेच कामाच्या निर्धारीत कालावधीत केव्हाही निरीक्षण करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 
२६. प्रवर्तकाने उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ च्या तरतुदींना अधीन राहून सादर केलेल्या रज्जूमार्ग उभारणी खर्च व माहितीच्या आधारे 

शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेल्या कमाल व किमान दराप्रमाणे प्रवर्तक प्रवासी वाहतुकीकरिता तिकीटदर ठरवेल . 

मात्र असे दर उक्त रज्जूमार्ग प्रवासी वाहतुकीसाठी खुला करण्यापूर्वी प्रवर्तक ठरवेल. 
२७. उक्त अधिनियमाच्या कलम १४ च्या तरतुदींना अधीन राहून शासनाच्या प्रतिनिधीमार्फत सदर रज्जूमार्ग वाहतुकीस खुला करण्यापूर्वी 

निरीक्षण करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 
२८. उक्त अधिनियमाच्या कलम २० च्या तरतुदींना अधीन राहून प्रवर्तक हा रज्जूमार्गाच्या कोणत्याही अपघाताबाबत शासनाला अवगत 

करेल. 
२ ९. उक्त अधिनियमाच्या कलम २२ व २३ च्या तरतुदींना अधीन राहून सदर रज्जूमार्ग बंद ठेवण्याबाबतचा अधिकार शासन राखून ठेवत 

आहे . 
३०. उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ व २९ च्या तरतुदींना अधीन राहून रज्जूमार्गाबाबत पुनर्विलोकन व पुनरीक्षण करण्याबाबतचा अधिकार 
शासन राखून 

ठेवत आहे. 
३१. उक्त अधिनियमाच्या कलम ३३ च्या तरतुदींना अधीन राहून शिक्षा अथवा दंड आकारण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 
३२. सदर स्थळाचे पावित्र्य लक्षात घेता कुठलाही प्रवासी स्वतःजवळ मद्यार्क अथवा निषिद्ध सामुग्री जवळ बाळगणार नाही याची खबरदारी 

प्रवर्तक घेतील. 
३३. रज्जूमार्गाच्या बांधकामाचे क्षेत्र प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणेच असेल . 
३४. हा आदेश शासकीय अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


हिमांशू श्रीमाळ , 


शासनाचे उप सचिव . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 

PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 15th June 2013 


Order 


BOMBAY AERIAL ROPEWAYS ACT, 1955 . 

No. Ropeways -2008 / C.R. 37/Road -5. — Whereas M /s. Damodar Ropeways and Construction 
Company Private Limited , having its registered office at 1/ A , Vansittart Row , Kolkata -700001 
and Postal Address G.P.O., Box No. 607 , Kolkata 700001 (hereinafter referred to “ as the promoter ") 
has applied for the permission to construct passenger aerial ropeway at survey No. 398 , from foot 
hill to the hill top at Jivdani Hills, Virar (East), Taluka Vasai, District – Thane (hereinafter referred 
to “ as the said ropeway” ) under section 6 of the Bombay Ropeways Act, 1955 (Bom . III of 1956 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act” ) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra , has considered the application of the promoter 
for authorizing him to construct the said ropeway ; 

And whereas , a notice of draft order calling objections and suggestions from any person , 
likely to be affected thereby has been published vide the Government Order, Public Works 
Department No. Ropeways -2008 /CR . 37 /Road -5 , dated the 17th May 2010 ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that, in the public interest 
permits and requires that the said ropeway shall be installed ; 

And whereas , due to non -receipt of objections or suggestions within the prescribed period by 
any person , the Government ofMaharashtra has decided to authorise the promoter for construction 
of the said ropeway by this order ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) of section 10 of the 
Bombay Aerial Ropeways Act, 1955 ( Bom . III of 1955 ) and of all other powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra , after No Objection Certificates from the various 
departments of the State Governmentand the Government of India , hereby authorises the promoter 
to construct the passenger aerial ropeway at Jivdani Hills , Virar ( East ), Taluka Vasai, District 
Thane, for Shri Jivdani Temple, subject to the following conditions, namely : 
( 1) Construction , installation , protection , operation and maintenance of the said ropeway 

and apparatus shall in confirmation with the Bombay Aerial Ropeways Rules, 1959 
(hereinafter referred to as " the said rules" ) and to the relevant codes and standards of 

practice of the Indian Standards Institution . 
(2 ) The promoter shall obtain all necessary “ No Objection Certificates” from requisite 

departments as specified in “ Functions of the Advisory Board ” and fulfill all the 
conditions laid down therein before commencement of the construction of the said 

ropeway . 
( 3 ) The promoter shall assess and certify that he has raised 25 percent of the capital for 

the project and shall raise the balance 75 percent capital within a period of one year 

from the date of issue of this order . 
(4 ) The promoter shall commence the construction within a period of six months from the 

date of issue of this order . 
(5 ) The promoter shall complete the construction of the proposed aerial ropeway within 

twenty - four months from the date of commencement of the construction as per condition 

(4 ) herein before. 
(6 ) The promoter shall not be entitled to any concession from the State Government or a 

local authority for this project. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 
(7 ) The State Government reserves the right to purchase the said ropeway from the 

promoter, within the period of twenty one years ( 21), subject to the provisions of section 

24 of the said Act . 
(8 ) The Government has right to get the structural design , quality of materials , factor of 

safety , method of construction and computing stresses and such other technical details , 
as may be considered necessary , duly checked and approved by the Competent 
Authority of the State Government or by the Superintending Engineer, Designs 
(Bridges ) and Chief Engineer (Electrical) of the Public Works Department of the State 
Government and as per the said rules . All expenses on this account shall be borne by 
the promoter as directed by the Superintending Engineer (Design ) and Chief Engineer 

(Electrical) . 
(9 ) The aerial ropeway shall not pass over any highways , railways and tramways within 

municipal areas or over mining properties and where the said aerial ropeway is passing 
over public ways of communications, the adequate protective measures shall be taken 

as specified under sub -rule ( 3 ) of rule 5 of the said rules . 
( 10 ) The promoter shall have an option to dispose of all lands , buildings , works , materials , 

plant and apparatus belonging to the undertakings in such manner as he may think 

fit , subject to the provisions of section 25 of the said Act . 
( 11) The State Government may take over the said ropeway in the public interest, if it 
deems fit necessary , in any of the following cases, namely : 
( a ) where the promoter , in the opinion of the State Government,makes willful 

and unreasonably prolonged omission or default in doing anything required 

by him or under the said Act; 

(6 ) where the promoter violates any of the terms and conditions of this order . 
( 12 ) The total length of the said ropeway shall be 390 meters , height 180 meters with 

fluctuation upto 10 percent, and the capacity of each carrier shall be to accommodate 
4 to 6 passengers with maximum 15 Kgs of their baggage s of each passenger with 
handling capacity of maximum up to 750 passengers per hour . The speed of carrier 
shall not exceed 3 meters per second or as prescribed by relevant codes and standards 
of the Indian Standards Institutions . The construction of the said ropeway shall be 
done as per the provisions of the said Act and the rules. The said ropeway shall be 
driven by electric power with stand -by power arrangement by diesel generating set 
and in case of failure of both , there shall be built -in arrangement for its manual 
operation to rescue the stranded passengers. The minimum distance between the 
successive carriers shall be 75 meters or as prescribed by the relevant codes and 

standards of the Indian Standards Institution . 
( 13 ) The promoter shall ensure that the generator , etc. shall always be in working condition . 
( 14 ) The minimum headway shall be maintained under different parts of the ropeway as 

per sub - rule ( 3 ) of rule 5 of the said rules . 
( 15 ) Adequately designed steel or Reinforce Cement Concrete guards shall be provided 

below the said ropeway , wherever it is passing over any other road or structure to be 

planned and constructed in future. 
( 16 ) The promoter shall be required to deposit with the State Government an amount of 

Rs. 50,000 (Rupees Fifty Thousand only) towards security deposit . The security deposit 
shall be paid in cash or in the form of approved Government securities to the Inspector 

of Lifts under the jurisdiction of Superintending Engineer (Electrical), Mumbai. 
( 17 ) The ropeway shall be used exclusively for public carriage of passengers traffic. 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 
( 18 ) The promoter shall abide the provisions in the following Acts, rules and regulations 
made from time to time, there under , namely : 

(i) the Bombay Aerial Ropeways Act , 1955 ( Bom . III of 1956 ); 
( ii ) the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1958 

( Act . No. 24 of 1958 ) ; 

(iii ) the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003). 
( 19 ) The promoter shall provide suitable arrangements for removal of solid waste and 

drainage at the upper and lower stations of the ropeway , as required by the 

Environment Department of the Government of Maharashtra . 
(20 ) The promoter shall comply with all the rules and regulations of local authorities, 

State Government and Central Government wherever necessary, before and after the 
commencement and completion of construction of the said ropeway and during the 
operation , after the final permission granted by the Government in this regard and 
the promoter shall always be responsible for the consequences of non compliance 

thereof. 
(21) The Promoter shall not start the work , unless his detailed technical project report is 

approved by reputed consultants like I.I.T. or RITES , or as decided by the Advisory 
Committee and also all the drawings shall be approved from the Superintending 
Engineer, Design Circle ( Bridges ), Public Works Department , Konkan Bhavan , Navi 

Mumbai. 
( 22 ) The promoter shall renew No Objection Certificate obtained from Maharashtra Tourism 

Development Corporation and City and Industrial Development Corporation of 
Maharashtra Limited Department before commencement of actual operation of 
ropeway or within 3 months from the date of publication of this notification whichever 

is earlier. 
( 23 ) The tariff rate shall be same if the cost of the project exceeds the original cost . But if 

the cost of the project will be reduced by more than 10 percent , then the tariff rate 

shall be reduced proportionally . 
( 24 ) The actual work shall not be commenced unless and until detailed plans, estimates 

were sanction by the Aerial Ropeway Advisory Board and until the promoter obtains 
No Objection Certificate from the Forest Department : 
Provided that such No Objection Certificate from the Forest Department shall be 

obtained within a period of six months from the date of issue of this order . 
(25 ) The representatives of the State Government, reserves the right to inspect the ropeway 

during and after construction and during operation period of the said ropeway at any 

time as per section 4 of the said Act. 
( 26 ) The promoter shall fix the ticket rates for the carriage of passengers subject to maximum 

and minimum rates as may be prescribed by the State Government, from time to time 
on the basis of project cost and viability data, etc. , submitted by the promoter as per 
section 18 of the said Act and get approved by Advisory Committee : 
Provided that, the promoter shall fix the rates before commencement of such ropeways 

for the public carriage of passengers. 
( 27 ) The representative of the State Government reserves the right to inspect the said 

ropeway before opening for any kind of traffic as per section 14 of the said Act . 
( 28 ) The promoter shall report about accidents occurred at the said ropeway to the State 

Government as per section 20 of the said Act . 


भाग चार - ब -३ 


RC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 
( 29 ) The State Government reserves the right for discontinuance of the said ropeway for 

public traffic as per sections 22 and 23 of the said Act . 
( 30 ) The State Government reserves the right for reviews and revision as per sections 28 

and 29 of the said Act . 
(31) The State Government reserves the right for penalties as per section 33 of the said 

Act . 
(32 ) 

In view holiness of the place , the promoter shall make arrangement to ensure that no 

passenger shall carries any alcoholic or prohibited material with him . 
(33 ) The area of construction and operation of the ropeway shall be at the same location as 

per the proposal. 
( 34 ) This order shall come into force and have effect from the day when it is published in 

the Official Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


HIMANSHU SHRIMAL , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके 

१ ९ ३६ 


१ ९ 


८ ९ 


शुक्रवार, जून २१, २०१३ / ज्येष्ठ ३१, शके १ ९ ३५ 


महसूल व वन विभाग 
जागतिक व्यापार केंद्र , सेंटर वन इमारत, ३२ वा मजला, मुंबई ४०० ००५ . 

दिनांक २१ जून २०१३ 


" 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र शेतजमीन ( जमीन धारणेची कमाल मर्यादा ) अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक आयसीएच .२०१२ / प्र.क्र . ११४ / ल - ७. ज्याअर्थी, शासनाने मान्यता दिलेली लक्झोरा प्रॉपर्टीज लिमिटेड, मुंबई या कंपनीने 
( यापुढे जिचा “कंपनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) केलेल्या अर्जावरून शासनाने त्याबाबतीत चौकशी केल्यानंतर शासनाची पुढील 
बाबतीत खात्री पटली आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) ते (६ ) मध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे जिचा 

उक्त जमिनी 

असा निर्देश 
करण्यात आला आहे .) उक्त कंपनीच्या ताब्यात आहेत किंवा तिने धारण केलेल्या आहेत ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र शेत जमीन ( ज.धा.क.म. ) अधिनियम , १९ ६१ च्या कलम ४७ च्या पोट -कलम (२ ) च्या खंड ( क ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त कंपनीस पुढे नमूद केलेल्या अनुसूचीमधील १२१ हेक्टर 
३६.५२ आर एवढ्या शेत जमिनींना पुढे नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीनतेने अधिनियमाच्या तरतुदींतून सूट देत आहे. 

अटी व शर्ती 

( अ ) प्रस्तावित जमिनीचा वापर अकृषिक प्रयोजना व्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनासाठी करता येणार नाही. तसेच ज्या प्रयोजनासाठी सूट 
दिली आहे. त्याच प्रयोजनासाठी सदर जमिनीचा वापर करणे सदर कंपनीस बंधनकारक राहील . 

( ब ) प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी कंपनीने नगरविकास विभागाकडून तसेच अन्य विभागांकडून आवश्यक त्या परवानग्या प्राप्त करून 
घ्याव्यात . 

( क ) ज्या जमिनी नवीन शतींच्या आहेत त्या जमिनी यापुढेही नवीन शर्तीच्याच राहतील तसेच त्याबाबतच्या मूळ अटी व शर्ती 
कंपनीला बंधनकारक राहतील . 

( ड ) कंपनीने आपला प्रकल्प या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षात कार्यान्वित करावा. 
(इ ) विभागीय आयुक्त , पुणे / जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी घालून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती. 
उक्त अटी व शर्तीचा भंग झाल्यास या आदेशान्वये दिलेली सूट काढून घेण्यात येईल. 

अनुसूची 
अ.क्र . जिल्हा तालुका 

क्षेत्र 

( हेक्टर आर मध्ये ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ६ ) 


गाव 


सर्व्हे नं . 


१ 


५०८ 


०.५१०० 
०.८१०० 


२ 


५० ९ 
५१० 


३ 


५११ 


५ 


पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 


हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 


सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 


०.५५०० 
१२.२१०० 

८.९ ८०० 
१६.७४०० 

५.८३०० 


५१५ 
५१६ 
३ ९ 


६ 


७ 


८ 


३७/१ 


२.९ ००० 
०.६००० 


३७/२ 


१० 


५२३ 


१.६४०० 


भाग चार - ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


५२२ 


०.८३५० 


११ 
१२ 


५२४ 


१३ 


४० 


१४ 


४ ९ ५ 


०.२५०० 
०.६७५० 
०.७६०० 
०.२८७५ 
०.११७५ 
०.१६०० 


११६ 


१६ 


४१६ 


१७ 


५३० 


१८ 


५१८ 


२.१५३३ 


१ ९ 


५२१ 


३०६ 


२० 
२१ 


पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 


हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 
हवेली 


सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
सांगरुण 
आगळंबे 
आगळंबे 
आगळंबे 
आगळंबे 


२.०५८ ९ 
०.०६०० 
०.१६७० 


४५५ 


२२ 


४ ९ ५ 


०.७६०० 


२३ 


६११ 


०.२५०० 


२४ 


६ ९ 


०.० ९ १० 


२५ 


७८ 


०.०५१० 
०.४०५० 


२६ 


८० 


२७ 


१८२ 


०.२३०० 


२८ 
२ ९ 


१४.०४०० 
५.४ ९ ४० 


१०४८ 

१०५० 
१०५१/१ 
१०५१/२ 


३० 


१ ९ .८ ९ ०० 
२१.८६०० 


३१ 


एकूण 


१२१.३६५२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


आय. एम . मोरे, 
शासनाचे सह सचिव . 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


World Trade Centre , Centre - 1 Building , 32nd Floor, 

Mumbai 400 005 , dated the 21st June 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA AGRICULTURAL LANDS (CEILING ON HOLDINGS) ACT , 1961. 

No. ICH.2012 /C.R.- 114 /L - 7. — Whereas, the Government of Maharashtra on an application 
made by the Luxora Properties Private Limited , Mumbai (Herein after referred to as " the said 
company” ) an inquiry made in that behalf, is satisfied . 

that the lands described in columns (2 ) to (6 ) of the schedule appended hereto (Herein after 
referred to as “ the said land” ) are belonging to or held by the said company ; 

Now . therefore , in exercise of powers conferred by clause ( c ) of sub -section ( 2 ) of section 47 of 
the Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings ) Act, 1961, the Government of 
Maharashtra hereby exempts the said lands mentioned in the schedule about 121 Hectare 36.52 
R. from the provision of the said Act. 

subject to the conditions given below : 
Terms and Conditions 

(a ) Proposed lands cannot be used for any other purpose than Non- Agricultural 
purpose. It is binding on the company to use the land for the purpose for which exemption is 
given to the company . 

(b ) Necessary permission from Urban Development Department and other concerned 
departments should be obtained before the project begins. 

(c ) The lands of new tenure will continue as a new tenure land in future and the original 
terms and conditions will remain unchanged . 

( d ) Company should start the project within one year from the date of the this order . 

( e ) Any other terms and conditions laid down by Divisional Commissioner , Pune and 
Collector, Pune 

Any breach of above terms and conditions would result in withdrawal of exemption given 
under this order . 


Schedule 


Sr. 


District 


Tahsil 


Village 


Survey No. 


No. 
( 1 ) 


Area in 
Hect . R. 

(6 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


1 


Pune 


Haveli 


508 


0.5100 


2 


Pune 


Haveli 


509 


0.8100 


3 


Pune 


Haveli 


510 


0.5500 


4 . 


Pune 


Haveli 


511 


12.2100 


5 


Pune 


Haveli 


515 


8.9800 


Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 


6 


Pune 


Haveli 


516 


16.7400 


7 


Pune 


Haveli 


39 


5.8300 


8 


Pune 


Haveli 


37/1 


2.9000 


9 


Pune 


Haveli 


37/2 


0.6000 


10 


Pune 


Haveli 


523 


1.6400 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


11 


Pune 


Haveli 


Saimrun 


522 


0.8350 


12 


Pune 


Haveli 


524 


0.2500 


13 


Pune 


Haveli 


40 


0.6750 


14 


Pune 


Haveli 


495 


0.7600 


15 


Pune 


Haveli 


116 


0.2875 


16 


Pune 


Haveli 


416 


0.1175 


17 


Pune 


Haveli 


530 


0.1600 


18 


Pune 


Haveli 


518 


2.1533 


19 


Pune 


Haveli 


521 


2.0589 


20 


Pune 


Haveli 


306 


0.0600 


21 


Pune 


Haveli 


455 


0.1670 


Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Sangrun 
Aaglambe 
Aaglambe 
Aaglambe 
Aaglambe 


22 


Pune 


Haveli 


495 


0.7600 


23 


Pune 


Haveli 


611 


0.2500 


24 


Pune 


Haveli 


69 


0.0910 


25 


Pune 


Haveli 


78 


0.0510 


26 


Pune 


Haveli 


80 


0.4050 


27 


Pune 


Haveli 


182 


0.2300 


28 


Pune 


Haveli 


1048 


14.0400 


29 


Pune 


Haveli 


1050 


5.4940 


30 


Pune 


Haveli 


1051/1 


19.8900 


31 


Pune 


Haveli 


1051/2 


21.8600 


Total 


121.3652 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


I. M.MORE , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार 

ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६ , शके 

१ ९ ३६ 


२३ 


. 


९ ० 


गुरुवार, जून २७, २०१३ / आषाढ ६, शके १ ९ ३५ 


जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ जून २०१३. 


. 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम , २००५. 

क्रमांक मजनिप्रा- २०१२/ (२७/१२) / जसं ( आस्था).- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ ( २००५ चा 
महा. १८ ) च्या कलम ३ मधील पोट -कलम ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १२ ऑगस्ट २००५ 
च्या जलसंपदा विभागाची अधिसूचना क्र . मजनिप्रा -२००५ / ७८ / ०५ / जसंअ द्वारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने जलसंपदा विभागाच्या शासन अधिसूचना क्र . मजनिप्रा-२०११ / ( ४/११) / जसं ( आस्था) , 
दिनांक १० एप्रिल २०१३ अन्वये श्री . आर. बी . बुध्दीराजा यांची उक्त प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष पदावर नेमणूक केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने जलसंपदा विभागाच्या शासन अधिसूचना क्र . मजनिप्रा-२०१२ /( ४१/१२) / जसं ( आस्था), दिनांक १८ एप्रिल 
२०१३ अन्वये जलसंपदा अर्थव्यवस्था क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून श्रीमती चित्कला झुत्शी यांची उक्त प्राधिकरणाच्या सदस्य पदावर नेमणूक केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट -कलम ( १) च्या खंड ( ख ) द्वारे उक्त प्राधिकरणाच्या सदस्य पदावर जलसंपदा 
अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ ( २००५ चा १८ ) च्या कलम ४ मधील पोट -कलम १ च्या खंड 
( ख ) आणि कलम ३ मधील पोट -कलम ( ४ ) व (५ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन ,निवड समितीने 
शिफारस केल्याप्रमाणे जलसंपदा अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तज्ज्ञ श्री. सुरेश वि. सोडळ यांची उक्त प्राधिकरणाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 
ही नियुक्ती त्या पदावर रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा त्यांच्या वयाची ७० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत या पैकी जो दिनांक 
आधी येईल त्या दिनांकापर्यंत आहे. 


. 


, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ए . बा . पाटील, 
शासनाचे प्रधान सचिव ( जलसंपदा ). 


२४ 


शके १ ९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, 

WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya ,Mumbai 400 032 , 

dated the 26th June 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY ACT, 2005 . 

No. MWRRA - 2012 /( 27/12 )/WR ( Estt ).-Whereas, the Government of Maharashtra , vide 
Government Notification , Water Resources Department , No. MWRRA - 2005 / (78 /05 /WR (Estt.), 
dated the 12th August 2005 , issued in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 3 of the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act, 2005 (Mah . XVIII of 
2005 ), has established the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra has , vide Government Notification , Water 
Resources Department , No. MWRRA /2011/(4/11)/WR(Estt.),dated the 10th April 2013 , appointed 
Shri. R. B. Budhiraja as a Chairperson of the said Authority ; 

And Whereas , the Government of Maharashtra has, vide Government Notification , Water 
Resources Department, No.MWRRA /2012/(41/12)/WR(Estt.),dated the 18th April 2013 , appointed 
Smt.Chitkala Zutshi as an expert from the field of water resources economy, as a Member of the 
said Authority ; 

And Whereas , it is expedient to appoint , an expert from the field of water resources 
engineering as a Member , on the said Authority , under clause (b ) of sub -section (1) of section 4 of 
the said Act ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by clause (6 ) of sub -section ( 1) of section 
4 read with sub - sections ( 4 ) and (5 ) of section 3 of Maharashtra Water Resources Regulatory 
Authority Act , 2005 (Mah . XVIII of 2005 ), the Government of Maharashtra , on the recommendation 
of Selection Committee, hereby appoints Shri . Suresh V. Sodal, an expert from the field of water 
resources engineering , as a Member of the said Authority , for a period of three years from the 
date of on which he enters upon his office or he has attained the age of 70 years, whichever is 
earlier. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


E. B. PATIL , 


Principal Secretary to Government 

(Water Resources) . 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


सोमवार , जुलै ९, २०१३ / आषाढ, १० शके १९ ३५ 


CO -OPERATION , MAKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 

Madan Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 1st July 2013 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION )ACT, 1963 . 

No. Krubas . 0613/C.R . 262 /11-C. - Whereas, the Nasik Agricultural Produce Market Committee , 
Nasik has been constitued by Deputy Registrar of Co -operative Societies, Nasik Vide its Notification 
No. DEV/I/MKT/Nasik / Separation /88 dated the 28th December 1988 issued under section 44 of 
the Maharashtra Agriculture Produce Marketing (Regulation ) Act , 1963 (Mah.XX of 1964 ) ; 

And whereas, by Government Notification , Co-operation ,Marketing and Textiles Department, 
No. Krubas 0613/C.R . 262/11-C dated the 1st July 2013 issued in exercise of the powers conferred 
by clause (a ) of sub -section (11 ) of section 13 of the Maharashtra Agricultural Produce Marketing 
(Development and Regulation ) Act, 1963 (Mah. XX of 1964), the Government of Maharashtra has 
declared Nasik Agricultural Produce Market Committee Nasik ” to be the " Nasik Regional 
Agriculture Produce Market Committee , Nasik ” ; 

And whereas, it is considered expedient to appoint an Administrator, in respect of the said 
Nasik Regional Agriculture Produce Market Committee, consititued for the first time. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (2) 
of section 13 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby appoints Shri Chandrashekhar 
Bari, Deputy General Manager, Maharashtra State Agricultural Marketing Board, Maharashtra 
State , Pune, to be the Administrator on the said Committee. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. L. TADOSE , 
Joint Secretary to Government. 


भाग चार - ब -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 
CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 1st July 2013 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION ) ACT, 1963 . 

No. Krubas. 0613/C.R . 262/11-C. - Whereas,the Nasik Agricultural Produce Market Committee , 
Nasik has been established by Deputy Registrar of Co -operative Societies , Nasik Vide its 
Notification No. DEV/I/MKT/ Nasik /Separation / 88 , dated the 28th December 1988 issued under 
section 44 of the Maharashtra Agriculture Produce Marketing ( Regulation ) Act, 1963 (Mah . XX of 
1964 ) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to declare the said 
Committee to be the Nasik Regional Agriculture Produce Market Committee under clause (a ) of 
sub -section (1B ) of section 13 of the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development 
and Regulation ) Act, 1963 (Mah . XX of 1964 ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub -section (1B ) of section 
13 of the Maharashtra Agricultural Produce Marketing Development and Regulation ) Act, 1963 
(Mah . XX of 1964 ), Government of Maharashtra hereby declares the Nasik Agricultural Produce 
Market Committee, Nasik to be the Nasik Regional Agriculture Produce Market Committee, which 
shall have jurisdiction over the Talukas of the Nasik District specified in the Schedule hereto. 

Schedule 
Jurisdiction of the Nasik Regional Market Committee. 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of the Talukas 

( 2 ) 


1 . 
2 
3 


4 


5 


6 


7 


8 


Nasik ; 
Peth ; 
Dindori ; 
Surgana ; 
Kalwan ; 
Baglan ; 
Malegaon ; 
Chandwad ; 
Nandgaon ; 
Yeole ; 
Niphad ; 
Sinnar ; 
Igatpuri ; 
Trimbakeshwar 
Devla . 


9 


10 
11 
12 
13 
14 
15 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


N. L. TADOSE , 
Joint Secretary to Government. 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार 

ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६ , शके 

१ ९ ३६ 


९ २ 


बुधवार, जुलै ३, २०१३/ आषाढ १२, शके १९ ३५ 


~ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जून २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस . २००१/ प्र.क्र . ५७७/ भाग -२ /रस्ते ९अ. - महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम २० ची 
पोट -कलमे (१- अ ), ( १-ब ), ( १- क ), (१- ड ) आणि (१ -इ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा " ( बी.ओ.टी.) या योजनेतून 
मे . व्ही.सी.आर. टोल सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई यांनी स्वखर्चाने पुणे जिल्ह्यातील वडगाव-चाकण-शिक्रापूर रा.मा.५५ या रस्त्याची सुधारणा 
करण्यात आलेल्या किलोमीटर ०/०० ते २३/०० या भागाचा वापर करणाऱ्या खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या 
प्रकाराच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या 
दराने दिनांक १ जुलै २०१३ पासून दिनांक ३० जून २०१४ पर्यंतच्या कालावधीसाठी उक्त रस्त्यावर देहूफाटा येथेकिलोमीटर १०/५०० मध्ये 
बांधण्यात आलेल्या पथकर शुल्क वसुली स्थानकावर पथकर शुल्क वसुली करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

अनुसूची 


मोटार वाहनांचा प्रकार 


अनु 
क्रमांक 


पथकर शुल्काचे 
प्रती फेरीचे दर रुपये 
०१.०७.२०१३ 

ते 


३०.०६.२०१४ 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


३ 


ट्रक , बसेस . 


१ स्कूटर, मोटार सायकल , ट्रॅक्टर, रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर, चालक वगळून तीन आसनी ऑटोरिक्षा 

पथकर नाही 
२ मोटार वाहन अधिनियम, १ ९८८ (१ ९८८ चा ५ ९) मध्ये नमूद केलेली हलकी मोटार वाहने : 
( अ ) सहा आसनी ऑटोरिक्षा ( टमटम ), कार , जीप ( चालक वगळून १२ प्रवासी वाहून 

नेण्याची 

२ ९ .०० 
क्षमता असलेली वाहने ) जसे की , टाटा सुमो, ट्रक्स, कमांडर, इत्यादी. 
( ब ) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने (चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त परंतु २० प्रवासी वाहून नेण्याची 

४४.०० 
क्षमता असलेली) आणि अनुक्रमांक १, ३ व ४ मध्ये नमूद केलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त माल वाहतूक 
करणारी वाहने . 

८४.०० 
मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१ ९८८ चा ५९ ) मध्ये नमूद केलेली व वरील अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद १४४.०० 
केलेले ट्रक वगळून माल वाहतूक व प्रवासी वाहतूक करणारी अवजड वाहने, जसे ट्रक-ट्रेलर्स, दोन पेक्षा 

अधिक आसाची वाहने इ. 
(१ ) खालील मोटार वाहनांना पथकर शुल्क वसुलीतून सूट देण्यात येईल : 

(१) भारताचे राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींची वाहने. 

( २ ) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचेविद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 

( ३ ) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य . 
( ४ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने . 
( ५ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 
( ६ ) पोलीस विभागाची वाहने . 


भाग चार - ब -४ अ 


२८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 
( ७ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने . 
( ८ ) रुग्णवाहिका . 
( ९ ) शववाहिका . 

( १० ) अग्निशमन दलाची वाहने . 
( २ ) पथकर शुल्क दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहनधारकांस प्रत्येक वेळी 
पथकर शुल्क वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी. 

( ३) वरील दर्शविलेल्या पथकर शुल्क वसुली स्थानकावर पथकर शुल्क गोळा करण्याचा व पथकर शुल्काची संपूर्ण रक्कम ठेवून घेण्याचा 
हक्क मे. व्ही.सी.आर. टोल सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई यांना प्रदान करण्यात आला आहे. 
टीप . - पथकर शुल्क दरामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येईल 

(१ ) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किंमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल . 
( २) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किंमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके 

१ ९ ३६ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya ,Mumbai 400 032 

dated the 29th June 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRAMOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No. PSP.2001/CR -577 /Part- 2 /Road - 9A . - In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), (1 - B ), 
( 1 - C ) , ( 1- D ) and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act ( LXV of 1958) and of all other 
powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby declares that the toll fee shall be 
levied on the classes ofmotor vehicles specified in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto and on the tailors 
drawn by such motor vehicles, passing through the section of Vadgaon -Chakan - Shikrapur Road , State Highway 
Number 55 , improved from kilometer 0/00 to 23/00 in Pune District under the “ Build , Operate and Transfer 
(BOT) Scheme” by M / s. V.C.R. Toll Services Private Limited , Mumbai at their expenses, at the rates and for 
the periods specified against each of the said motor vehicles in column (3 ) of the said Schedule , with effect from 
the 1st July 2013 upto the 30th June 2014 at the toll fee collection centre constructed at Dehuphata in kilometer 
10/500 on the abovementioned road . 


Schedule 


Particulars of motor vehicles 


Serial 
Number 


Rates of toll fee per 

trip ( in rupees ) 


1st July 2013 


to 


30th June 2014 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Nil 


2 


29 


Scooter ,Motor Cycle , Moped , Tractor and Tractor with unladen trolley 
and Auto - Rickshaw having carriage capacity of three persons, 
excluding driver . 
Light motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act , 
1988 (59 of 1988 ). 
( a ) Motor Car, Jeep ( having carriage capacity upto twelve 

passengers excluding driver ) such as Tata Sumo, Trax , 

Commander and Six seater Rickshaw ( Tum - Tum ) etc. 
(6 ) Mini Bus or any other similar vehicles (having carriage capacity of 

more than twelve and upto twenty passengers, excluding driver ) 
and goods carriage vehicles except vehicles which are not covered 

under entries at serial numbers 1,3 and 4 . 
Trucks, Buses. 
Heavy motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act, 1988 
(59 of 1988 ) such as Truck - Trailer, Multi-axle vehicles, etc., except 
vehicles covered under entries at serialnumber 3 . 


44 


3 


84 


4 


144 


( 1 ) 


The following types of motor vehicles are exempted from payment of toll fee, namely : 

(i) VVIP vehicles carrying President of India , Vice President of India ,Governor of State , Public 
Representatives entitled for red lamp on their vehicles . 

( ii) Vehicles carrying sitting Members of Parliament, Maharashtra Legislative Assembly and 
Maharashtra Legislative Council . 

(iii) Vehicles carrying Ex -Member ofMaharashtra Legislative Assembly ,Maharashtra Legislative 
Council and Parliament. 


( iv ) State and Central Government vehicles . 


३० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 

(v ) Defence vehicles . 
(vi) Police Department vehicles. 
(vii) Post and Telegraph Department vehicles. 
(viii) Ambulances . 
( ix ) Hearses . 

( x ) Fire fighting vehicles . 
( 2 ) The abovementioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in the 
vicinity of Toll Station . A computerised toll fee receipt shall be passed on each and every occasion of recovery 
of toll fee . 

( 3 ) For the purpose of this notification , M /s. VCR Toll Services Private Limited ,Mumbai is authorised 
to collect and retain the amount of toll fee at toll collection centre constructed in kilometer 10/500 

(Dehuphata ) on above -mentioned road . 
Note.- Concessions in rates of toll fee are as given below , namely : 

(i) 10 per cent. rebate will be given to the purchaser of a booklet containing 50 coupons in advance . 
( ii ) 20 per cent. rebate will be given to the purchaser of a booklet containing 100 coupons in advance . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


३१ 


९ ३ 


बुधवार, जुलै ३, २०१३ / आषाढ १२, शके १ ९ ३५ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जून २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस.२००१ / प्र.क्र .१७७ / एल.बी.१/ रस्ते- ९अ . - महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , (१ ९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम -२० ची 
पोट - कलमे ( १- अ) , (१- ब), ( १- क ), (१- ड ) आणि ( १-इ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यातील पुणे - अहमदनगर रस्ता राज्य मार्ग क्रमांक ६० 
( भाग पुणे ते शिरुर ) किलोमीटर १०/६०० ते ६४/००० या लांबीची “ बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा ” ( बी.ओ.टी.) या योजनेखाली मेसर्स 
अशोका इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पुणे यांनी स्वखर्चाने मजबुतीकरण व चौपदरीकरण केलेल्या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या खालील अनुसूचीच्या 
स्तंभ (२ ) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकाराच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ३ ) मध्ये त्यांच्या समोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक ०१ जुलै २०१३ पासून दिनांक ३० सप्टेंबर २०१३ पर्यंतच्या कालावधीसाठी पुणे 
अहमदनगर रस्त्यावरील मौजे पेरणे फाटा येथेकिलोमीटर २३/५०० मध्ये बांधण्यात आलेल्या पथकर शुल्क वसुली स्थानकावरून पथकर 
शुल्क वसूल करण्यात यावा . 

अनुसूची 


मोटार वाहनांचा प्रकार 


अनु 
क्रमांक 


पथकर शुल्का 

चे 
प्रती फेरीचे दर रुपये 
०१ जुलै २०१३ 

ते 
३० सप्टेंबर २०१३ 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


~ 


३ 


ट्रक , बसेस . 


४ 


१७४ 


१ स्कूटर, मोटार सायकल, मोपेड आणि इतर दुचाकी वाहने, वाहन चालक वगळून तीन आसनी 

पथकर नाही 
ऑटोरिक्षा ट्रॅक्टर आणि रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर. 
२ मोटार वाहन अधिनियम, १ ९८८ (१ ९८८ चा ५९ ) मध्ये नमूद केलेली हलकी मोटार वाहने : 
( अ) सहा आसनी रिक्षा ( टमटम ), मोटार कार , जीप, ( चालक वगळून १२ प्रवासी 

वाहून 

३७ 
नेण्याची क्षमता असलेली ) जसे की- , टाटा सुमो, ट्रॅक्स, कमांडर, इत्यादी. 
( ब ) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त परंतु २० प्रवासी वाहून नेण्याची 
क्षमता असलेली ) आणि अनुक्रमांक ३ व ४ मध्ये अंतर्भूत नसलेली माल वाहतुकीची वाहने . 

१०१ 
मोटार वाहन अधिनियम, १ ९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये नमूद केलेली व वरील अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद 

केलेली वाहने वगळून अवजड वाहने , जसे ट्रक - ट्रेलर्स, दोन पेक्षा अधिक आसाची वाहने इत्यादी. 
( १) खालील वाहनांना पथकर शुल्कातून सूट देण्यात येईल : 

( १) भारताचे राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींची वाहने. 

( २ ) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचेविद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 

( ३ ) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य. 
( ४ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने . 
( ५ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 
( ६ ) पोलीस विभागाची वाहने . 
( ७ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने . 


३२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 
( ८ ) रुग्णवाहिका. 
( ९ ) शववाहिका . 

( १० ) अग्निशमन दलाची वाहने . 
( २ ) पथकर शुल्क दराचा फलक पथकर शुल्क नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहनधारकांस प्रत्येक 
वेळी पथकर शुल्क वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी. 

( ३ ) पथकर शुल्क नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक फलक लावण्यात यावा. 

( ४ ) वरील दर्शविलेल्या पथकर शुल्क नाक्यावर पथकर शुल्क गोळा करण्याचा व पथकर शुल्काची संपूर्ण रक्कम ठेवून घेण्याचा हक्क 
मेसर्स अशोका इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड , पुणे यांना प्रदान करण्यात आला आहे. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांच्या अंतिम आदेशानुसार अधिसूचनेतील 
पथकर शुल्क दर बदलू शकतात . 

टीप. - पथकर शुल्काच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येईल 

( १ ) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल . 
( २) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल. 

( ३) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनाच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीड पट व 
अडीच पट राहतील. परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२-०० वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील . 

( ४ ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 

( ५ ) पथकर शुल्क स्थानकापासून ५ कि.मी. त्रिज्येमधील स्थानिक वाहनांना पथकराच्या एकेरी दराच्या १० पट मासिक पासची तरतूद 
( वरील वाहन प्रकार अनुक्रमांक ३ व ४ वगळून ) करण्यात यावी ( ही सवलत फक्त स्वतःच्या मालकी वाहनांकरिता राहील ) सदर 
सवलतीसाठी स्थानिक रहिवाशांची वाहने ठरविताना खालीलप्रमाणे निकष लावण्यात यावेतः 

( अ ) सदर वाहनाची नोंदणी त्या परिसरात केलेली असावी. 

( ब ) सदर वाहन त्या परिसरात नोंदणी केलेले नसल्यास ज्या व्यक्तीच्या नावाने वाहन आहे तो त्या परिसरातील रहिवाशी 
असल्याबाबत रेशन कार्डाचा किंवा अन्य पुरावा देणे आवश्यक राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके 

१ ९ ३६ 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 29th June 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No.PSP.2000 /CR - 177 /L.B.1/Road -9A . - In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 - A ), ( 1- B ), ( 1- C ), 
( 1 - D ) and ( 1- E ), of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act ( LXV of 1958 ) and of all other powers 
enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby declares that the toll fee shall be levied on 
the classes ofmotor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule appended hereto and on the tailors drawn by 
such motor vehicles, passing through the section of Pune - Ahmednagar Road , State Highway Number -60 ( section 
Pune to Shirur) which is strengthened and four laned from Kilometer 10/600 to 64/000 in Pune District under 
" Build , Operate and Transfer (B.O.T) Scheme" by M /s . Ashoka Infrastructure Limited , Pune at their expenses, 
at the rates and for the period specified against each of the said motor vehicles in column ( 3 ) of the said 
Schedule , with effect from the 1st July 2013 upto the 30th September 2013 at the toll fee collection centers 
constructed at Perne Phata in kilometer 23/500 on the above -mentioned road . 


Schedule 


Particulars of Motor Vehicles 


Serial 
Number 


Rates of toll fee per 
trip (in rupees ) 
1st July 2013 

to 
30th September 

2013 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Nil 


2 


37 


Scooter,Motor Cycle,Moped and any other two wheeler, three seater 
Auto -Rickshaw (excluding driver ), Tractor and Tractor with unladen trolley . 
Light motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act, 
1988 (59 of 1988 ) : – 
(a ) Motor Car , Jeep , (having carriage capacity upto twelve 

passengers excluding Driver ) such as Tata Sumo, Trax , 

Commander and Six seater Rickshaw (tum -tum ) etc. 
(6 ) Mini Bus or any other similar vehicles (having carriage capacity of 

more than twelve and upto twenty passengers, excluding driver ) 
and goods carriage vehicles except vehicles covered under entries 

at serial numbers 3 and 4 . 
Trucks, Buses . 
Heavy motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act, 1988 
(59 of 1988) such as Truck - Trailer , Multi- axle vehicles , etc., except vehicles 
covered under entries at serial number 3 . 


53 


3 


101 


4 


174 


( 1 ) 


The Following types of motor vehicles are exempted from payment of toll fee , namely : 

VVIP vehicles carrying President of India , Vice - President of India ,Governor of State, Public 
Representatives entitled for red lamp on their vehicles . 

( ii ) Vehicles carrying sitting Members of Parliament, Maharashtra Legislative Assembly and 
Maharashtra Legislative Council. 

( iii ) Vehicles carrying Ex -Member of Maharashtra Legislative Assembly , Maharashtra 
Legislative Council, and Parliament. 

(iv ) State and Central Government vehicles . 


(u ) 


Defence vehicles . 


भाग चार - ब -५ 


३४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 

(vi) Police Department vehicles. 
(vii ) Post and Telegraph Department vehicles. 
(viii ) Ambulances. 
(ix ) Hearses. 

(x ) Fire Fighting vehicles . 
( 2 ) The abovementioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in the vicinity 
of the toll fee station . A computerised toll fee receipt shall be passed on each and every occasion of recovery 
of toll fee . 

( 3 ) Electronic Display Board shall be installed in vicinity of toll fee station . 

( 4 ) For the purpose of this notification , M /s . Ashoka Infrastructure Limited , Pune is authorised to 
collect and retain the amount of toll fee at toll fee collection centre constructed in kilometer 23/500 near 
Perne Phata on the abovementioned road . The toll fee rates in the notification may change subject to final 

order of Hon . High Court ,Mumbai. 
Notes.- Concessions in rates of toll fee are as given below , namely : 

(i) 10 per cent. rebate shall be given to the purchaser of a booklet containing 50 coupons in advance. 
( ii ) 20 per cent. rebate shall be given to the purchaser of a booklet containing 100 coupons in advance. 

(iii ) For frequently travelling vehicles, return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 times of their 
respective one way travels rates. Return journey pass and daily pass will be valid up to 12-00 hours at 
midnight for the day of issuing the pass . 

( iv ) Rate ofmonthly pass will be 50 times of their respective oneway travel rates. 

(v ) The Monthly pass concession shall be given to the local vehicles (except for types of vehicles 
mentioned in Sr. No. 3 and 4 of the schedule above, within the radius of 5.00 kilometers from the toll fee 
stations and shall be charged 10 times of single journey rate subject to the following conditions. ( This 
concession will be for valid only for own vehicals) For local vehicles , norms given below should be adopted : 

( a ) The vehicles shall be registered within that area . 
(6 ) If it is not so then the owner shall give proof of residence by producing ration card or any 

other proof of residence . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M.N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


३५ 


. 


९ ४ 


बुधवार, जुलै ३, २०१३/ आषाढ , १२ शके १ ९ ३५ 


. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २९ जून २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस .२००६ / प्र.क्र.९ २/ रस्ते-९. - महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१ ९ ५८ चा ६५ ) यांच्या कलम -२० ची पोट - कलमे ( १- अ) , 
(१- ब), (१- क ), (१-ड ) आणि (१-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन 
याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा ” ( बी.ओ.टी.) या योजनेतून औरंगाबाद- जालना टोल वे 
लिमिटेड [ सद्भाव प्रकाश ( जे.बी.) यांची एस.पी.व्ही., मुंबई ] यांनी स्वखर्चाने औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यांतील औरंगाबाद -जालना ( प्रमुख 
राज्यमार्ग क्रमांक ६) कि.मी.१० / ४०० ते ६०/२००, बीड बाह्यवळण रस्ता कि . मी २९ २/ ५०० ते ३०५/६५० व झाल्टा बाह्यवळण रस्ता कि.मी. 
०/००० ते २/८५० या लांबीचे नव्याने मजबूतीकरण व चौपदरीकरण केलेल्या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये 
अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकाराच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ (३ ) मध्ये 
त्यांच्या समोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक १ जुलै २०१३ ते दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी औरंगाबाद- जालना रस्त्यावरील 
शेंद्रा गावाजवळ किलोमीटर २१/४०० व नागेवाडी गावाजवळ किलोमीटर ५६/४०० याठिकाणी बांधण्यात आलेल्या पथकर शुल्क वसुली 
स्थानकावरुन पथकर शुल्क वसूल करण्यात यावा. 

अनुसूची 


पथकर नाही 


अनु वाहनांचा प्रकार 

पथकर शुल्काचे 
क्रमांक 

प्रती फेरीचे दर रुपये 
१ जुलै २०१३ 

ते 

३१ मार्च २०१६ 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ स्कूटर , मोटार सायकल , ट्रॅक्टर, रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर, चालक वगळून तीन आसनी ऑटोरिक्षा 
२ मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये नमूद केलेली हलकी मोटार वाहने : 
( अ ) कार , जीप , ( चालक वगळून १२ प्रवासी क्षमता असलेली वाहने ) जसे की, टाटा सुमो , 

३०.०० 
कमांडर, ट्रक्स , सहा आसनी रिक्षा (टमटम ), इत्यादी. 
( ब ) मिनी बस किंवा इतर तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त परंतु २० प्रवासी क्षमतेपर्यंतची वाहने ) ४५.०० 
आणि अनुक्रमांक १, ३ व ४ मध्ये नमूद 

केलेल्या वाहनाव्यतिरिक्त माल वाहतूक 
करणारी वाहने . 
ट्रक , बस . 

९ ०.०० 
मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व उपरोक्त अनुक्रमांक ३ १५५.०० 
नमूद केलेले ट्रक वगळून माल वाहतूक व प्रवासी वाहतूक 

करणारी अवजड वाहने , जसे ट्रक -ट्रेलर , 
दोन पेक्षा अधिक आसांची वाहने इत्यादी . 


३ 


मध्ये नमूद 


टीपा. 


( १) खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येईल : 

( १) भारताचे राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींची वाहने. 
( २ ) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे विद्यमान सदस्य प्रवास करीत 

असलेली वाहने . 
( ३ ) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य. 
( ४ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने . 
( ५ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 


भाग चार - ब -५ अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 
( ६ ) पोलीस विभागाची वाहने . 
( ७ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने . 
( ८ ) रुग्णवाहिका. 
( ९ ) शववाहिका . 

( १० ) अग्निशमन दलाची वाहने . 
( २ ) पथकर शुल्क दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहनधारकांस प्रत्येक 

वेळी पथकर शुल्क वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी . 
( ३ ) या प्रयोजनाकरिता औरंगाबाद-जालना ( प्रमुख राज्यमार्ग क्रमांक ६) या रस्त्यावरील शेंद्रा गावाजवळील कि.मी .२१ / ४०० व नागेवाडी 

गावाजवळील कि.मी. ५६/४०० येथील पथकर नाक्यावर वर नमूद केलेल्या कालावधीकरिता पथकर शुल्क गोळा करण्याचा व 
पथकर शुल्कची संपूर्ण रक्कम ठेवून घेण्याचा हक्क औरंगाबाद -जालना टोल वे लिमिटेड [सद्भाव प्रकाश ( जे.व्ही.) मुंबई यांची 

एस.पी.व्ही., मुंबई] यांना प्रदान करण्यात आला आहे. 
( ४ ) पथकर शुल्काच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येईल : 

( अ ) पथकर शुल्काच्या ५० कूपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किंमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल . 
( ब ) पथकराच्या १०० कूपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किंमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल. 
( क ) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनाच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीड 

पट व अडीच पट राहतील. परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२.०० 

वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील . 
( ड ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 
( ५ ) निविदा प्रपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे कि.मी. २१/४०० व कि.मी. ५६/४०० याठिकाणी पथकर शुल्क आकारण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके 

१ ९ ३६ 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 29th June 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No.PSP.2006 /CR -92 /Road -9. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1- A ), ( 1- B ), ( 1- C ), 
( 1 - D ) and ( 1- E ) of section 20 of theMaharashtra Motor Vehicles Tax Act ( LXV of 1958 ) and of all other powers 
enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby declares that the toll fee shall be levied on 
the classes of motor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule appended hereto and on the trailers drawn 
by such motor vehicles, passing through the section of the Aurangabad - Jalna Road (Major State Highway Number 
6 ) from kilometer 10/400 to kilometer 60/200 in Aurangabad and Jalna District, Beed Bypass Road from kilometer 
292/500 to kilometer 305/650 and Zalta Bypass Road from kilometer 0/000 to kilometer 2/850 in Aurangabad 
District which is newly strengthened and four lanned under the “ Build , Operate and Transfer (B.O.T ) Scheme" 
by the Aurangabad - Jalna Tollway Limited ,Mumbai, [Sadbhav Prakash ( J.V.), Mumbai) at their own expenses, 
at the rates and for the periods specified against each of the said motor vehicles in column (3 ) of the said 
Schedule, during the period commencing from the 1st July 2013 and ending on the 31st March 2016 at the toll 
fee collection centres constructed at kilometer 21/400 near Shendra and at kilometer 56/400 near Nagewadi on 
the abovementioned road . 


Schedule 


Particulars of motor vehicles 


Serial 
Number 


Rates of toll fee per 

trip ( in rupees) 


1st July 2013 

to 
31stMarch 

2016 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 Scooter ,Motor Cycle , Moped or and any other two wheeler vehicles , 

Nil 
Tractor and Tractor with unladen trolley , Auto-Rickshaw -permitted 

to carry three passengers excluding driver . 
2 Light motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act , 

1988 (59 of 1988 ) . 
(a ) Car , Jeep (having carriage capacity upto twelve passengers 

30.00 
excluding Driver ) such as Tata Sumo, Trax , Commander etc. , Six seater 
Rickshaw ( tum - tum ) etc. 
(6 ) Mini Bus or any other similar vehicles (having carriage capacity of 

45.00 
more than twelve and upto twenty passengers , excluding driver ) 
and goods carriage vehicles except vehicles included in entries at 

serial numbers 1 , 3 and 4 . 
3 Trucks, Buses. 

90.00 
4 Heavy goods vehicles and heavy Passenger Motor Vehicles as defined 

155.00 
in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ) such as Truck - Trailer 
combination , Multi- axle vehicles, etc. , except vehicles covered by the 

entry at serial number 3 above. 
Notes. 
( 1 ) The Following types of vehicles are exempted from payment of toll , namely : 

(i) VVIP vehicles carrying President of India , Vice President of India , Governor of State, 
Public Representative entitled for red lamp on their vehicles. 

(ii) Vehicles carrying sitting Member of Parliament,Maharashtra Legislative Assembly and 
Maharashtra Legislative Council. 


> 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 

( iii) Vehicles carrying Ex -Members of Maharashtra Legislative Assembly , Maharashtra 
Legislative Council , and Parliament. 

( iv ) State and Central Government vehicles . 
( 0 ) Defence vehicles. 
(vi) Police Department vehicles . 
(vii) Post and Telegraph Department vehicles . 
(viii ) Ambulances . 


( ix ) Hearses . 


( x ) Fire Brigade vehicles . 
( 2 ) The abovementioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in the 

vicinity of toll fee station . A computerised toll fee receipt shall be passed on each and every 
occasion 

of recovery of toll . 
(3 ) For the purpose of this notification , Aurangabad - Jalna Tollway Limited,Mumbai is authorised 
to collect and retain the amount of toll fee collected at the toll fee collection centre constructed at 

kilometer 21/400 near Shendra and at kilometer 56/400 near Nagewadi on the abovementioned 

road. for the abovementioned period . 
( 4 ) Concessions in rates of toll fee are as given below , namely : 
(a ) 10 per cent. rebate will given to the purchase of a booklet containing 50 coupons in 

advance . 
(6 ) 20 per cent. rebate will be given to the purchase of a booklet containing 100 coupons in 

advance . 
(c ) For frequently travelling vehicles , return and daily pass will be 1.50 times and 2.5 times of 

their respective oneway travels rates . Return journey pass and daily pass will be valid up 

to 12-00 hours at midnight for the day of issuing the pass. 
(d ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one-way travel rates. 

Toll fee shall be levied at the toll fee stations as prescribed in the tender document at kilometer 
21/400 and kilometer 56/400 . 


(5 ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M.N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


३ ९ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके 

१ ९ ३६ 


९ ५ 


बुधवार , जुलै ३, २०१३/ आषाढ, १२ शके १ ९ ३५ 


. 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ५ जुलै २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९ ६५ . 

क्रमांक एमएचसी २०० ९ /प्र. क्र . १७४ /१३ / अधिनियम . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९ ६५ च्या कलम ३ व ४ मधील 
तरतुदींनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक १८ मार्च २०११ अन्वये महाराष्ट्र 

वैद्यक 
परिषद गठीत करण्यात आली असून समक्रमांकाचे शुद्धिपत्र, दिनांक ३१ मार्च २०११ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३( ३) (ब ) अनुसार सदस्य 
घोषित करण्यात आले आहेत . 

डॉ. ननंदकर सुधीर दिगंबर , १/ ९, धन्वंतरी, जे. जे. हॉस्पिटल आवार , भायखळा, मुंबई ४०० ००८ यांना सदर अधिनियमाच्या ३( ३ ) ( ब ) 
अनुसार सदस्य करण्यात आलेले आहे . 

डॉ . ननंदकर सुधीर दिगंबर यांची महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या वैद्यकीय शाखेतील सदस्यत्त्वाची मुदत संपली असल्याने , 
डॉ . म्हैसेकर दिलीप गोविंदराव, दर्शन , कैलासनगर, नांदेड ४०१६०२ यांची अधिनियमातील ३( ३) ( ब) नुसार सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सु . ता . मगर, 
शासनाचे उप सचिव . 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 001, dated 5th July 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MEDICAL COUNCIL ACT , 1965 . 


No.MHC - 2009 /C.R.No. 174 /Act. In exercise of the powers conferred by Section 3 and Section 
4 of the Maharashtra Medical Council Act, 1965 and all other powers enabling it in that behalf, 
the Government ofMaharashtra constituted the Maharashtra Medical Council vide the Notification 
dated 18th March 2011, and vide the Corrigendum , dated 31st March 2011 of even number added 
the member as per clause ( b ) of sub -section ( 3 ) of section 3 of the said Act . 

Dr. Nanandkar Sudhir Digambar has completed his tenure as a Member of themedical faculty 
of the Maharashtra University of Health Sciences and therefore, Dr. Mhaisekar Deelip Govindrao , 
" Darshan ” , Kailashnagar, Nanded 431 602 is hereby appointed as Member as per clause ( b ) of 
sub - section ( 3 ) of the section 3 of the said Act . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S. T.MAGAR , 


Deputy Secretary to Government . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


मंगळवार , जुलै ९, २०१३ / आषाढ १८ , शके १९ ३५ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जुलै २०१३ 


अधिसूचना 


“ 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६३. 

क्रमांक कृबास. ०४१३ / प्र. क्र . १९ ५ / ११ - स . - ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक २७३७/२००२,दिनांक १० 
ऑक्टोबर २००२ अन्वये महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (नियमन ) अधिनियम , १९ ६३ ( महा. १९ ६४ चा भाग २० ) ( येथून पुढे त्यास अधिनियम 
संबोधण्यात यावे) चे कलम ४४ नुसार महाराष्ट्र शासनाने कृषि उत्पन्न बाजार समिती, औरंगाबाद स्थापित केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या अधिनियमाच्या कलम १३ चे पोट- कलम (१ ब ) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये महाराष्ट्र शासनाने शासन अधिसूचना 
सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक कृबास १२१० / प्र.क्र . ४७७/ ११- स, दिनांक १३ जानेवारी २०११ अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती, 

औरंगाबाद , या बाजार समितीस औरंगाबाद जिल्ह्यातील (१) औरंगाबाद, ( २) खुलताबाद , ( ३) फुलंब्री, ( ४ ) पैठण , (५ ) गंगापूर , (६ ) वैजापूर , 
( ७ ) कन्नड, ( ८ ) सिल्लोड आणि (९ ) सोयगाव या ९ तालुक्यांसाठी “ प्रादेशिक बाजार समिती ” म्हणून घोषित केले असून तिला यानंतर 
औरंगाबाद जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, औरंगाबाद ” या नावाने संबोधण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, श्री . हिरालाल काशिराम ठाकूर , सेवानिवृत्त उप निबंधक , सहकारी संस्था, यांना सदर बाजार समितीचे 
अशासकीय प्रशासक म्हणून शासन अधिसूचना सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक कृबास १२१० / प्र.क्र . ४७७/ ११ - स, दिनांक १८ फेब्रुवारी 
२०१२ च्या अधिसूचनेद्वारे दिनांक १ फेब्रुवारी २०१२ पासून पुढील आदेशापर्यंत नियुक्त केलेले आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, प्रादेशिक सह संचालक ( साखर ), अहमदनगर या पदावर कार्यरत असलेले श्री . मिलींदसेन दशरथ भालेराव 
यांना श्री . हिरालाल ठाकूर यांचे ऐवजी प्रशासक ( अतिरिक्त कार्यभार ) म्हणून नियुक्त करण्याचे ठरविले आहे. 

त्याअर्थी, अधिनियमातील कलम १३ चे पोट -कलम ( १ ब ) कलम १५ ( अ ) चे पोट -कलम ( १) अन्वये शासनास प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
श्री . मिलींदसेन दशरथ भालेराव, प्रादेशिक सह संचालक ( साखर), अहमदनगर हे औरंगाबाद जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, औरंगाबादचे 
प्रशासक ( अतिरिक्त कार्यभार ) म्हणून शासन अधिसूचना प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत कार्यरत राहतील. 


~ 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

ना . ल . तडोसे , 


शासनाचे सह सचिव . 


शके १ ९ ३६ 


४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, 
CO -OPERATION MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 9th July 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA AGRICULTURE PRODUCE MARKETING ( DEVELOPMENT AND REGULATION ) ACT , 1963. 


No.Krubas -0413 / C.R . 195 /11-C. — Whereas the Agriculture Produce Market Committee , 
Aurangabad has been established in the name of “ Krushi Utpana Bazar Samiti , Aurangabad ” by 
Government Notification Co -operation and Textiles Department No. 2737/2002, dated 10th October 
2002 , issued under section 44 of the Maharashtra Agriculture Produce Marketing (Regulation ) 
Act , 1963 (Mah . XX of 1964 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) ; 

And whereas , in exercise of the powers conferred under sub -section ( 1B ) of section 13 of the 
said Act, the Government of Maharashtra has , vide Government Notification , Co -operation , 
Marketing and Textiles Department No. Krubas 1210 / C.R.477 /11-C , dated 13th January 2011, 
declared the Krushi Utpana Bazar Samiti, Aurangabad as a “ Regional Market Committee" for 
Aurangabad District consisting of 9 Talukas , namely ( 1 ) Aurangabad , ( 2 ) Khultabad , (3 ) Fulambri, 
( 4 ) Paithan , (5 ) Gangapur, (6 ) Vaijapur, (7 ) Kannad , (8 ) Sillod and (9 ) Soygaon and as such the 
samiti is now called the Aurangabad Zilla Krushi Utpanna Bazar Samiti, Aurangabad ; 

And whereas, Shri Hiralal Kashiram Thakur , Retired Divisional Deputy Registrar has been 
appointed as an Administrator (Non - official) of the said Samiti, Aurangabad with effect from 
1st February 2012 by the Government Notification , Co -operation , Marketing and Textiles 
Department No. Krubas 1210 /C.R.477 / 11 - C , dated 18th February 2012 till further orders ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to appoint 
Shri Milindsen Dashrath Bhalerao presently working as Regional Joint Director ( Sugar ), 
Ahemadnagar , as an Administrator ( Aditional Charge) in place of Shri Hiralal Kashiram Thakur . 

Now , therefore, in exercise of powers conferred by second proviso to sub -section ( 2 ) of section 
13 read with sub -section ( 1) of section 15A of the said Act and of all other powers enabling it in 
that behalf, the Government of Maharashtra hereby appoints Shri Milindsen Dashrath Bhalerao 
presently working as Regional Joint Director ( Sugar), Ahemadnagar , as an Administrator 
( Additional Charge) of Aurangabad Zilla Krushi Utpanna Bazar Samiti, Aurangabad with effect 
from the date of publication of this notification till futher order . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. L. TADOSE , 


Joint Secretary to Government. 


भाग चार- ब -६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


९ ७ 


शुक्रवार , जुलै १२ , २०१३ / आषाढ २१ , शके १ ९३५ 


विधी व न्याय विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जुलै २०१३ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १ ९९९. 

क्रमांक विशेन्या .१३१३ / प्र.क्र .१३२ / का -नऊ . - महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी अधिनियम, १९९९ ( महा. १९९९ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचानिर्देश 
उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ५ मधील पोट -कलम ( १) व ( ३ ) आणि कलम ६ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , मुंबई उच्च न्यायालयाचे मा . मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या सहमतीने याद्वारे , महाराष्ट्र राज्यात जेथे उक्त अधिनियमाच्या 
तरतुदी लागू केलेल्या आहेत तेथील अशा सर्व अपराधांची आणि शासन निर्णय क्रमांक एसएसए. १०/ ०३ /१५/ विशेष शाखा-४, दिनांक ८ जुलै 
२००४ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या व संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात अधिकारिता असलेल्या दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई यांनी नोंदविलेल्या व 
अन्वेषण केलेल्या संबंधित अपराधांची न्यायचौकशी करण्यासाठी श्री . सुधीर पी . कुलकर्णी, न्यायाधीश, नगर दिवाणी न्यायालय आणि अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, बृहन्मुंबई ह्या ज्याच्या पीठासीन न्यायाधीश आहेत त्या मुंबई येथील विशेष न्यायालय २ च्या सध्याच्या अधिकारीतेत वाढ करीत आहे 

आणि त्या प्रयोजनासाठी शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग, क्रमांक सीआरसी १० ९९/ (१४१)/ नऊ , दिनांक ९ जून १ ९९९ ( यात यापुढेजिचा 
निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 
उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीतील नोंद क्र . २ ऐवजी खालील नोंद दाखल करण्यात येईल : 
विशेष न्यायालय-२, मुंबई. मुंबई येथील आणि महाराष्ट्र राज्यात जेथे उक्त अधिनियमाच्या श्री. सुधीर पी. कुलकर्णी 

तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत तेथील अशा सर्व न्यायाधीश , नगर दिवाणी 
अपराधांची आणि दहशतवाद विरोधी पथक , मुंबई यांनी न्यायालय आणि अतिरिक्त सत्र 
नोंदविलेल्या आणि अन्वेषण केलेल्या संबंधित अपराधांची न्यायाधीश, बृहन्मुंबई 
न्यायचौकशी करणे. 


“ 


२ 


१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . सो . शिंदे , 


शासनाचे सहसचिव . 


४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके 

१ ९ ३६ 
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 9th July 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CONTROL OF ORGANAIZED CRIME ACT, 1999 . 

No. FTC.1413 /C.R.132/IX . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) and ( 3 ) of 
section 5 read with section 6 of the Maharashtra Control of Organized Crime Act , 1999 (Mah . XXX 
of 1999 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) , the Government of Maharashtra , with the 
concurrence of the Hon ble Chief Justice of the Bombay High Court of Judicature at Mumbai, hereby 
extends the existing Jurisdiction of the Special Court – II, Mumbai presided over the Shri Sudhir 
P. Kulkarni, Judge , City Civil Court and Additional Sessions Judge , Greater Mumbai for trial of 
all such offences in the State of Maharashtra where the provisions of the said Act have been invoked 
and relating offences registered and investigated by the Anti Terrorism Squad , Mumbai, 
established vide Government Resolution , No. SSA . 10 /03 / 15 /Spl.Branch -4 , dated the 8th July 2004 
having its jurisdiction for the whole State of Maharashtra ; and for that purpose , amends the 
Government Notification , Law and Judiciary Department, No. CRC.1099 /( 141)-IX , dated the 9th 
June 1999 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) as follows, namely : 

In the Schedule to the said notification , for entry 2 , the following entry shall be substituted , 
namely : 
2 “ Special 

Mumbai, and to try all such offences Shri Sudhir P. Kulkarni, 
Court - II , 

in the State of Maharashtra where Judge , City Civil Court 
Mumbai. 

the provisions of the said Act have and Additional Session 
been invoked and relating offences Judge , Greater Mumbai” . 
registered and investigated by the 
Anti Terrorism Squad, Mumbai, 


By order and in the nameof the Governor of Maharashtra , 


S. S. SHINDE , 


Joint Secretary to Government. 


भाग चार - ब -६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


९ ८ 


मंगळवार , जुलै १६, २०१३ / आषाढ २५, शके १९ ३५ 


HOUSING DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 16th July 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT , 1976 . 

No. Sankirna.2013 /Pra.Kra.64/Grunibhu . — In exercise of the powers conferred by Clause (viii) 
of sub -section ( 2 ) and sub - section ( 1 ) of section 184 read with clause ( iii ) of sub - section (3 ) of section 
28 and section 64 of the Maharashtra Housing and Area Development Act, 1976 (Mah . XXVIII of 
1977) , and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby 
makes the following rules further to amend the Maharashtra Housing and Area Development 
Authority Rules, 1981, the same having been previously published as required by sub - section ( 3 ) 
of the said section 184 , as follows, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Housing and Area Development (Disposal of 
Land ) (Amendment) Rules , 2013 . 

2. In rule 13 of the Maharashtra Housing and Area Development (Disposal of Land ) Rules, 
1981, in entry (i) for category (4 ) and the percentage mentioned against it , the following shall be 
substituted , namely : 
“ ( 4 ) Person having disability as defined in clause (i ) of 
section 2 of the Persons with Disabilities (Equal 

3 % . ” . 
Opportunities , Protection of Rights and Full 
Participation ) Act, 1995 ( 1 of 1996 ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 


Joint Secretary to Government. 


४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके 

१ ९ ३६ 


बुधवार , जुलै १७, २०१३/ आषाढ २६, शके १९३५ 


गृह विभाग 


वाचा.. 


वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ , दिनांक १५ जुलै २०१३ 
( १ ) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 

अधिनियम , २००५ . 
( २ ) मा . भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (दिवाणी ) क्रमांक ३१० / १९९ ६, प्रकाशसिंग व इतर विरुद्ध भारत सरकार 

व इतर यामध्ये दिनांक २२ सप्टेंबर २००६ रोजी दिलेला निर्णय . 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक एमआयएस -५१३/ प्र.क्र .२१७ / पोल -५ ब. - महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ च्या तरतुदीनुसार पोलीस दलातील पोलीस उप अधीक्षक / सहायक 
पोलीस आयुक्त ( गट - अ), पोलीस निरीक्षक ( गट - अ), सहायक पोलीस निरीक्षक ( गट -ब राजपत्रित ) दर्जापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत 
संबंधित विभागांच्या सचिवांशी विचारविनिमय करून त्या विभागाचा प्रभारी मंत्री आणि पोलीस उप निरीक्षक गट - ब ( अराजपत्रित ) व 
गट- क यांच्या बदल्यांबाबत, विभागप्रमुख हे, बदल्या करणारे अनुक्रमे सक्षम प्राधिकारी आहेत . 

उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ मधील दुसऱ्या परंतुकान्वये बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे , 
या कलमाखालील त्याचा अधिकार त्याच्या कोणत्याही 

दुय्यम प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येईल . उक्त तरतुदीस अनुसरुन शासन याद्वारे पोलीस 
अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यासाठी पुढील प्राधिकाऱ्यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून अधिसूचीत करीत आहे : 


. 


अ.क्र . 


बदली करणारा सक्षम प्राधिकारी 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संवर्ग 

( २ ) 
पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त , 
पोलीस निरीक्षक ( गट - अ ) आणि सहायक पोलीस निरीक्षक 
( गट - ब राजपत्रित ). 
पोलीस उप निरीक्षक गट - ब ( अराजपत्रित ) आणि गट- क चे 
सर्व कर्मचारी . 


गृह विभागाद्वारे स्थापन केलेले पोलीस 
आस्थापना मंडळ . 


२ 


गृह विभागाद्वारे स्थापन केलेले पोलीस 
आस्थापना मंडळ . 


ही अधिसूचना , महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम , २००५ मधील कलम ६ मधील दुसऱ्या परंतुकास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

ही शासन अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेली असून 
तिचा सांकेतांक क्रमांक २०१३०७१५११३४५५७०२ ९ असा आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शिवाजी पाटणकर, 
शासनाचे उप सचिव. 


r & 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 

HOME DEPARTMENT 


World Trade Centre , Cuff Parade , Mumbai 400 005 , dated 15th July 2013 


Read.- ( 1 ) The Maharashtra Government Servants Regulation of Transfer and Prevention 

of Delay in Discharge of Official Duties Act, 2005 . 
( 2 ) Judgment dated 22nd September 2006 of the Hon ble Supreme Court of India in 

Writ Petition (Civil) No.310 / 1996 in Prakash Singh and Others Vs. Union of India 
and Others . 


NOTIFICATION 


No. MIS -513 /C.R.217 / POL -5B . — As per provision of Section 6 in Maharashtra Government 
Servants Regulation of Transfer and Prevention of Delay in Discharge of Official Duties 
Act, 2005 , the Minister -in - charge in consultation with Secretaries of the concerned Departments 
is the Competent Transferring Authority for transfer of Deputy Superintendent of 
Police /Asstt . Commissioner of Police (Group - A ), Police Inspector (Group - A ), Assistant Police 
Inspector (Group - B Gazetted ) and Head of the Department for Police Sub - Inspector , Group - B 
(Non -Gazetted ) and Group C respectively . 

As per the second Proviso under Section 6 of the said Act , the Competent Transferring 
Authority may by general or special order delegate its power under this section to any of its sub 
ordinate Authority . With reference to said provision , Government hereby notifies that Competent 
Authority for transfer of Police officers / personnel as under : 


Sr. No. 

( 1 ) 


Group of Government Servant 

( 2 ) 


Competent Transferring Authority 

( 3 ) 


1 


Police Establishment Board 
established by Home Department. 


Deputy Superintendent of Policel Assistant 
Commissioner of Police , Police Inspector , 
Group - A and Assistant Police Inspector in 
Group - B (Gazetted ). 
Police Sub - Inspector Group B (Non -Gazetted ) 
and All employees of Group - C . 


2 


Police Establishment Board 
established by Home Department. 


This notification is issued as per the second Proviso under Section 6 of the Maharashtra 
Government Servants Regulation of Transfer and Prevention of Delay in Discharge of Official 
Duties Act, 2005 . 

This Government Resolution of Maharashtra Government is available at the website 
www.maharashtra.gov.in . Reference No. for this is 201307151134557029. This order has been 
signed digitally . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHIVAJI PATANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके 

१ ९ ३६ 


. 


१०० 


सोमवार , जुलै २२, २०१३/ आषाढ ३१, शके १९ ३५ 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ जुलै २०१३ 


अधिसूचना 
मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम , १९ ५०. 

क्रमांक डीएमसी. २०१२ / ४७ ९/ प्र.क्र .६६ / का . सोळा. - ज्याअर्थी, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम , १९ ५० ( १९ ५० चा मुंबई २९ ) 
( यापुढे त्यास उक्त अधिनियम " 

म्हणून 

संबोधण्यात आले आहे. ) च्या कलम ५६ ई, ५६ एफ , ५६ एच , ५६ आय अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या आणि त्या प्रयोजनार्थ असलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन श्री . प्रमोद भिमगोंडा पाटील, सदस्य, देवस्थान व्यवस्थापन 
समिती, पश्चिम महाराष्ट्र , कोल्हापूर यांची दिनांक २३ जुलै २०१३ रोजी मुदत समाप्तीनंतर पाच वर्षांकरिता किंवा पुढील आदेशापर्यंत पुनर्नियुक्ती 
करीत आहे . 


“ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वी . ग्या . बिष्ट , 
शासनाचेविधी सल्लागार नि सहसचिव . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


१०१ 


गुरुवार , जुलै २५, २०१३ / श्रावण ३, शके १९ ३५ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २४ जुलै २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम . 


२ . 


“ 


“ 


“ 


" 


66 


क्रमांक मुद्रांक . २०१२ / ३० / प्र.क्र . १८ / म-१. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९ ५८ चा ६० ) चे कलम ६९ चे पोट- कलम ( २) चा खंड 
(ग ) आणि पोट-कलम (३ ) चे परंतुकानुसार असलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि ही नियमावली तात्काळ अंमलात आणण्याची 
आवश्यकता आहे अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटल्यावरून पूर्व प्रसिद्धीची अट शिथिल करून मुद्रांक शुल्काचा भरणा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने 
करण्यासाठी आणि तद्नुषंगाने परताव्यासाठी पुढीलप्रमाणे नियमावली निश्चित करण्यात येत आहे : 
१ . संक्षिप्त नाव. - या नियमास महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्काचा ई- भरणा आणि परतावा नियम , २०१३ असे संबोधण्यात येईल. 

व्याख्या.- ( एक ) विषयात आणि संदर्भात याविरुद्ध काही नसेल तर या नियमांत , 
( क ) अधिनियम ” म्हणजे महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम , १९ ५८ (१ ९ ५८ चा ६० ) ; 

( ख ) अप्पर मुद्रांक नियंत्रक ” म्हणजे प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबईचे प्रमुख आणि प्रधान मुद्रांक कार्यालय प्रमुखाचे कार्य 
सोपविलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याचा समावेश असेल 

( ग ) “ प्राधिकृत सहभागी बँक ” म्हणजे मुद्रांक शुल्क , नोंदणी फी व इतर रकमा , आभासी कोषागारामध्ये भरण्यासाठी आणि 
अशा भरणा रकमेची साधी पावती अथवा ई- प्रतिभूतित बँक तथा कोषागार पावती देण्यासाठी, मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांनी 
नियुक्त केलेली सहभागी बँक ; 
( घ ) मुख्य 

नियंत्रक महसूल 

प्राधिकारी म्हणजे शासनाने अधिनियमाचे कलम २ चे खंड ( घघ ) प्रमाणे नियुक्त केलेला 
अधिकारी 

( ङ ) सिन ” म्हणजे ग्राहकाकडून भरणा रक्कम प्राप्त झाल्यावर प्राधिकृत सहभागी बँकेने दिलेला “ चलन ओळख क्रमांक 
( च ) जिल्हाधिकारी म्हणजे अधिनियमाचे कलम २ चे खंड ( च ) अन्वये नियुक्त अधिकारी ; 
( छ ) मुद्रांक उप नियंत्रक म्हणजे अधिनियमाचे कलम २ चे खंड ( छक ) प्रमाणे नियुक्त अधिकारी ; 

( त ) ई -एसबीटीआर म्हणजे आभासी कोषागारात रकमेचा भरणा झाल्यानंतर प्राधिकृत सहभागी बँकेचे अधिकाऱ्यांनी, 
शासनाच्या विशेष सामुग्रीवर मुद्रित करून दिलेली “ ई- प्रतिभूती बँक तथा कोषागार पावती "; 

( झ ) शासकीय जमा व लेखा प्रणाली ( ग्रास ) म्हणजे आभासी कोषागाराने रक्कम स्वीकारण्यासाठी आणि त्याचा लेखा 
ठेवण्यासाठी उपयोगात आणलेली प्रणाली ; 
( ज ) 

म्हणजे भरणा रक्कम जमा झाल्यानंतर , आभासी कोषागाराच्या प्रणालीद्वारे निर्मित शासन संदर्भ क्रमांक ; 
( ट ) सहभागी बँका म्हणजे आभासी कोषागारामध्ये शासकीय रकमेचा भरणा करण्याची सुविधा व सेवा उपलब्ध करून 
देणाऱ्या , वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन, यांनी नियुक्त केलेल्या बँका 

ई- भरणा पावती म्हणजे आभासी कोषागारात झालेल्या मुद्रांक शुल्क भरणा रकमेचा, संलेखाशी संबंधित एका पक्षकाराचे 
नाव असलेले, शासन संदर्भ क्रमांक व चलन ओळख क्रमांक नमूद असणारे याकरिता विहित नमुन्यातील “ ई- चलन 

( ड ) नोंदणी अधिकारी ” म्हणजे नोंदणी अधिनियम, १९ ०८ चे कलम ५ अन्वये नियुक्त अधिकारी ; 
( ढ ) " कलम " म्हणजे अधिनियमातील कलम ; 

साधी पावती ” म्हणजे आभासी कोषागारामध्ये मुद्रांक शुल्क , नोंदणी फी आणि इतर रकमेचा भरणा केल्यावर, प्राधिकृत 
सहभागी बँकेने अथवा पक्षकाराने साध्या कागदावर मुद्रित केलेली पावती ; 


“ 


" 


“ 


" 


जी आर एन 


" 


“ 


" 


“ 


( ण ) 


४ ९ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 

ते बुधवार , डिसेंबर 

शके 

११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६ , १ ९ ३६ 
मुद्रांक शुल्क भरणारा ” म्हणजे संबंधित संलेखामधील पक्षकार असलेली मुद्रांक शुल्काचा भरणा करणारी कोणतीही 


व्यक्ती ; 


( थ ) आभासी कोषागार " म्हणजे महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९ ६८ मधील नियम २ चा खंड ( एन) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे ; 
( दोन ) या नियमात वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व संज्ञा यांचा अर्थ उक्त अधिनियमातील अर्थानुसार असेल. 

३. मुद्रांक शुल्क , नोंदणी फी व इतर रकमांचा ऑनलाईन भरणा. - अधिनियमांतर्गत भरावयाचे मुद्रांक शुल्क , नोंदणी अधिनियम , 
१ ९ ०८ अंतर्गत भरावयाची नोंदणी फी आणि इतर रकमांचा भरणा, शासकीय जमा व लेखा प्रणाली ( ग्रास ) द्वारे आभासी कोषागारात ऑनलाईन 
करता येईल . 


४ . 


. 


साधी पावती मिळण्याची व वापरण्याची कार्यपद्धती.— ( क ) मुद्रांक शुल्क भरणारा, प्राधिकृत सहभागी बँकेमार्फत, ऑनलाईन 
किंवा प्राधिकृत सहभागी बँकेच्या काऊंटरवरून , आभासी कोषागारात मुद्रांक शुल्क , नोंदणी फी अथवा इतर रकमांचा भरणा करून साधी 
पावती प्राप्त करून घेऊ शकेल . 

ख ) उक्त प्रमाणे प्राप्त साधी पावती, ही फक्त नोंदणी अधिनियम , १९ ०८ प्रमाणे, नोंदणी अनिवार्य असलेल्या दस्तांसाठीच वापरता 
येईल. 

( ग ) प्राधिकृत सहभागी बँकेने दिलेला चलन ओळख क्रमांक , आभासी कोषागाराने दिलेला शासन संदर्भ क्रमांक व भरणा रकमेशी 
संबंधित माहिती याचा ताळमेळ , या सर्व बाबी समाविष्ट असलेली साधी पावती , मुद्रांक शुल्क अथवा नोंदणी फी व इतर रकमांचा भरणा 
केल्याचा, एकमेव पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाईल . 
स्पष्टीकरण . - संलेखातील तपशील आणि रकमेचा भरणा करतांना, भरणा करणाऱ्याने दिलेली माहिती सर्वसाधारणपणे 

जुळल्या 

खेरीज 
ई- भरणा पावती ही भरणा रकमेचा अधिकृत पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार नाही . 

( घ ) या नियमातील व अधिनियमातील सर्व तरतुदींच्या प्रयोजनार्थ, चलन ओळख क्रमांकाचा (CIN) निर्मितीचा दिनांक किंवा शासन 
संदर्भ क्रमांकाचा (GRN) निर्मितीचा दिनांक यापैकी जो नंतरचा असेल तो दिनांक , मुद्रांक खरेदीचा दिनांक म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल . 

( ङ ) मुद्रांक शुल्क भरणाऱ्याने स्वतः निर्मित केलेली साधी पावती स्वस्वाक्षरीने अधिप्रमाणित करणे बंधनकारक राहील. त्याचप्रमाणे 
प्राधिकृत सहभागी बँकेद्वारे निर्मित साधी पावती या नियमातील तरतुदीप्रमाणे बँक अधिकारी / अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने अधिप्रमाणित करणे 
बंधनकारक राहील. 

( च ) खंड ( ङ ) मध्ये नमूद साधी पावती धारण करणाऱ्याने ज्या नोंदणी अधिकाऱ्याकडे संलेखाची नोंदणी करावयाची आहे, त्याच्याकडून 
अथवा मुद्रांक शुल्काची भरणा रक्कम ही अधिनियमाचे संबंधित कलमान्वये असल्यास जिल्हाधिकारी यांचेकडून मुद्रांक खरेदीच्या दिनांकापासून 
सहा महिन्याचे आत विरुपीत करुन घेणे बंधनकारक राहील . 

छ ) साधी पावती , मुद्रांक खरेदीच्या दिनांकापासून सहा महिन्याचे आत , नोंदणी अधिकारी अथवा विरुपीत ( Deface) करण्यास प्राधिकृत 
केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून विरुपीत करुन घेतल्या खेरीज ग्राहय धरली जाणार नाही . 

( ज ) साधी पावती, प्रकरणपरत्वे नोंदणी अधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांचेकडे प्राप्त झाल्यानंतर , ते ती विरुपीत करतील आणि , 
विरुपीत ई- चलन योग्य प्रकारे साक्षांकित करुन संलेखास जोडतील . 

परंतु , जेव्हा केव्हा साधी पावती ही मुद्रांक नोंदणी माहिती तंत्रज्ञान प्रशासन ( सरिता ) या प्रणालीद्वारे आपोआप विरुपीत झाली असेल , 
तेव्हा विरुपीताबाबतचा शेरा पुरेसा असेल . 

( झ ) शक्यतो साधी पावती संलेखाच्या प्रथम पृष्ठावर मुद्रित केली जावी, मात्र मुद्रित करणे शक्य नसल्यास , ती संलेखाच्या प्रथम 
पृष्ठावर चिकटविणे आवश्यक राहील . ज्या प्रकरणात एका पेक्षा अधिक पावत्यां असतील , अशा प्रकरणांत एकतर त्या पावत्या तारीखनिहाय , 
क्रमवारीने प्रथम पृष्ठावर मुद्रित करण्यात याव्यात अथवा त्याच पद्धतीने संलेखाच्या सुरुवातीस चिकटविणे आवश्यक राहील. विरूपीत 
ई- चलन हे जेथे यथास्थिती साधी पावती चिकटवण्यात किंवा मुद्रित करण्यात आली आहे त्या पृष्ठाच्या मागील बाजूस चिकटवावे. 

परंतु वर नमूद केल्याप्रमाणे विरुपीत ई- चलन जागेअभावी चिकटविणे शक्य नसल्यास, अशा प्रकरणी ते संलेखाचे शेवटी जोडावे . 

( अ ) साधी पावती व विरुपीत ई- चलन किंवा विरुपीताचा शेरा, हा नेहमीच संलेखाचा भाग असेल आणि त्याखेरीज सदर संलेख यथोचित 
मुद्रांकित संलेख म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार नाही . 


. 


भाग चार - ब -७ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 
५. प्राधिकृत सहभागी बँकेने दिलेली ई- एसबीटीआर ची पावती ही नोंदणी अधिनियम , १९ ०८ प्रमाणे नोंदणी अनिवार्य किंवा ऐच्छिक 
असलेल्या संलेखांना अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे उमट मुद्रांक म्हणून वापरता येईल . मुद्रांक शुल्कासोबत नोंदणी फी व इतर रकमांचाही भरणा 
करता येईल. तथापि, जेव्हा मुद्रांक शुल्काचा भरणा करण्यात येणार नसेल तेव्हा ई- एसबीटीआर चा वापर करता येणार नाही . 

६. ई- एसबीटीआर प्राप्त करणे व वापरण्याची कार्यपद्धती .- ( क ) ज्यांना ई- एसबीटीआर प्राप्त करावयाचा आहे , ते प्राधिकृत 
सहभागी बँकेच्या ऑनलाईन सुविधेचा वापर करुन थेटपणे अथवा प्राधिकृत सहभागी बँकेच्या कांऊटद्वारे , मुद्रांक शुल्काची रक्कम शासनाच्या 
आभासी कोषागारात भरणा करु शकतील . 

( ख ) उक्त खंड ( क ) प्रमाणे भरणा झाल्यावर ज्या प्राधिकृत सहभागी बँकेद्वारा आभासी कोषागारात भरणा झाला आहे ती बँक त्याच 
रकमेचा ई- एसबीटीआर देईल . 

( ग ) आभासी कोषागारात रकमेचा भरणा झाल्यापासून लवकरात लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत सहा महिन्याचे अधिनतेने 
बँकेकडून ई- एसबीटीआर प्राप्त करुन घेण्याची व त्याचा वापर करण्याची जबाबदारी मुद्रांक शुल्काचा भरणा करणाऱ्याची असेल. 

( घ) प्राधिकृत सहभागी बँकेने दिलेला चलन ओळख क्रमांक , आभासी कोषागाराने दिलेला शासन संदर्भ क्रमांक व भरणा रकमे संबंधित 
उपलब्ध माहिती याचा ताळमेळ, या सर्व बाबी समाविष्ट असलेल्या ई- एसबीटीआर, मुद्रांक शुल्क अथवा नोंदणी फी व इतर रकमांचा भरणा 
केल्याचा एकमेव पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाईल. 

स्पष्टीकरण :- संलेखातील तपशील आणि रकमेचा भरणा करतांना भरणा करणाऱ्याने दिलेली माहिती सर्वसाधारणपणे जुळल्याखेरीज 
ई- भरणा पावती ही भरणा रकमेचा वैध पुरावा म्हणून ग्राह्य मानली जाणार नाही . 

( ङ ) मुद्रांक शुल्क भरणाऱ्याकडून ई-एसबीटीआर प्राप्त करवून घेण्यास कोणत्याही कारणास्तव विलंब झाल्यास, त्याच्या वापरास अथवा 
इतर कोणत्याही बाबतीत 

मुदतवाढ 

दिली जाणार नाही. 
( च ) फक्त प्राधिकृत सहभागी बँका ई-एसबीटीआर निर्गमित करतील . 

( छ ) रकमेचा भरणा स्वीकारणाऱ्या प्राधिकृत सहभागी बँकांसाठी चलन ओळख क्रमांक ( CIN) निर्मिती करणे, ग्रास प्रणालीमार्फत शासन 
संदर्भ क्रमांक (GRN) प्राप्त करुन घेणे तसेच आभासी कोषागारात रक्कम जमा करणे याबाबतची कार्यपद्धती आभासी कोषागार निश्चित 
करेल. 


( ज ) चलन ओळख क्रमांक (CIN) आणि शासन संदर्भ क्रमांक (GRN) प्राप्त झाल्यावर प्राधिकृत सहभागी बँक शासनाच्या पूर्व मुद्रित 
प्रतिभूतीत सामग्रीवर मुद्रांक शुल्क अदा करणाऱ्यास ई- एसबीटीआर निर्गमित करेल, ज्यामध्ये मुद्रांक शुल्क , नोंदणी फी व इतर रकमांचा 
भरणा असल्यास त्याचा तपशील तसेच चलन ओळख क्रमांक ( CIN) आणि शासन संदर्भ क्रमांक ( GRN) यांचाही समावेश असेल. 

( झ) या नियमातील व अधिनियमातील सर्व तरतुदींच्या प्रयोजनार्थ, ई-एसबीटीआर वर नमूद असलेला चलन ओळख क्रमांकाचा ( CIN) 
निर्मितीचा दिनांक अथवा शासन संदर्भ क्रमांकाचा (GRN) निर्मितीचा दिनांक यापैकी जो नंतरचा असेल तो दिनांक मुद्रांक खरेदीचा दिनांक 
म्हणून मानण्यात येईल . 

( ब) ई-एसबीटीआर हा नेहमीच ज्या संलेखासाठी मुद्रांक शुल्काचा भरणा केला आहे त्याच्या सुरुवातीला जोडणे आवश्यक राहील. 

(ट ) ई-एसबीटीआरला उमट मुद्रांक शुल्काचा दर्जा राहील आणि उमट मुद्रांकांचे वापरासंबंधात प्रचलित अधिनियमातील आणि त्याखालील 
नियमातील सर्व तरतुदी लागू असतील . 

( ठ) प्रकरणपरत्वे नोंदणी अधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी कर्तव्य बजावत असताना त्यांचेकडे ई-एसबीटीआरमार्फत मुद्रांक शुल्काचा 
भरणा केलेला संलेख प्राप्त झाल्यास ते सदर ई- एसबीटीआर विरुपीत करतील व शक्य असल्यास असे विरुपीत ई- चलन ई- एसबीटीआरच्या 
मागील बाजूस 

चिकटवतील. 
परंतु वर नमूद पद्धतीने ई-एसबीटीआर जोडण्यास जागा नसेल अशा प्रकरणी विरुपीत ई- चलन संलेखाचे शेवटी जोडता येईल . 

परंतु , यापुढे असेही की , जेव्हा- केव्हा, मुद्रांक व नोंदणी माहिती व तंत्रज्ञान प्रशासन ( सरिता) प्रणालीद्वारे ई-एसबीटीआर बाबतचे ई 
चलन आपोआप विरुपीत झालेले असेल , तेव्हा विरुपीताबाबतचा शेरा पुरेसा असेल. 


५१ 


७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 

विवक्षित प्रकरणात ई- चलन हे साधी पावती म्हणून ग्राह्य न धरणे . या नियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी 
ई- चलनाद्वारे आभासी कोषागारात केलेल्या ई- भरणा पावतीस खालील प्रकरणात या नियमाचे प्रयोजनार्थ ई- भरणा पावती म्हणून ग्राह्य धरले 
जाणार नाही : 

( क ) शासन कोषागारातून अथवा प्रधान मुद्रांक कार्यालयातून भौतिक मुद्रांक खरेदी करण्यासाठी ई-चलना द्वारे केलेल्या रकमेचा भरणा. 

( ख ) सार्वजनिक विक्री किंवा खाजगी वापरासाठीच्या पँकिंग यंत्रासाठी यांनी पँकिंग कोडस् खरेदी करण्यासाठी ई- चलनाद्वारे केलेल्या 
रकमेचा भरणा. 

( ग ) एकत्रित मुद्रांक शुल्काकरिता ई- चलनाद्वारे केलेल्या रकमेचा भरणा. 
( घ ) जमा झालेल्या ई- स्टॅम्प रकमेचा, ई- चलनाद्वारे केलेला भरणा. 

८. ई- एसबीटीआर देण्यासाठी बँकाना प्राधिकृत करणे.- ( क ) वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी नियुक्त केलेल्या सहभागी 
बँकेस मुद्रांक शुल्क , नोंदणी फी व इतर रकमांचा भरणा आभासी कोषागारामध्ये करुन त्याकरिता साधी पावती अथवा ई-एसबीटीआर 
देण्यासंबंधात मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांनी केलेली, प्रस्ताव स्विकृती विनंती स्विकारणे आवश्यक राहील . 
( ख ) ई- एसबीटीआर देण्यासाठी सहभागी बँकांना प्राधिकार देताना शासन महसूलाचे सुरक्षिततेचे दृष्टीकोनातून मुख्य 

नियंत्रक 

महसूल 
प्राधिकारी हे विशिष्ट अटी व शर्ती लागू करु शकतील. 

( ग ) प्रस्तावातील सर्व अटी व शर्ती सहभागी बँकावर बंधनकारक असतील. तसेच सहभागी बँकांवर ई- एसबीटीआर सामुग्रीचे व्यवस्थापन 
काटेकोरपणे करणे बंधनकारक व सक्तीचे राहील . 

( घ ) प्रस्ताव स्विकृतीसाठी प्राधिकृत केलेल्या जबाबदार अधिकाऱ्यांने तो साक्षांकित करावा आणि त्या संबंधिचा कोणताही ठराव किंवा 
प्राधिकार त्यासोबत जोडणे आवश्यक आहे . 

( ङ ) प्राधिकृत सहभागी बँकेने विशेषपणे विहित करुन सादर केलेला प्रस्ताव मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांना समाधानकारक 
वाटल्यास, ते बँकेस प्राधिकृत केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देतील व त्याची एक प्रत प्रधान मुद्रांक कार्यालयास अग्रेषित करतील. 

( च ) एका सहभागी बँकेस केवळ एकच प्राधिकार प्रमाणपत्र दिले जाईल . तथापि या नियमांतर्गत प्राधिकृत सहभागी बँकांच्या शाखांना 
ही सेवा उपलब्ध करुन घ्यावयाची झाल्यास सदर शाखांच्या नावांची नोंदणी, मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांचेकडून करुन त्यांची मान्यता 
घेणे बंधनकारक राहील. अशा मान्यताप्राप्त शाखेच्या सेवा खंडित करावयाच्या झाल्यास , त्याबाबतचीही 

सूचना मुद्रांक नियंत्रक 

महसूल 

प्राधिकारी 
यांना देऊन त्यांची मान्यता घेणे आवश्यक असेल. 
( छ ) शासन तसेच मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी , यांना आवश्यकता वाटल्यास या नियमांतर्गत दिलेले प्राधिकार रद्द करतील. 

बँकेने साधी पावती अथवा ई- एसबीटीआर मुद्रांकित करणेबाबत.- ( क ) मुद्रांक शुल्क भरणारा जर नेट बँकींगद्वारे उपलब्ध 
असलेली ऑन लाईन भरणा सुविधा उपलब्ध करुन घेत नसेल तर भरणा रकमेसाठी प्राधिकृत सहभागी बँक त्यास साधी पावती मुद्रित करुन 
देईल. ही पावती मुद्रांक शुल्क भरणाऱ्यास देण्यापूर्वी त्यावर बँकेने स्वाक्षरी करण्यासाठी प्राधिकृत केलेला अधिकारी स्वाक्षरी करेल . 

( ख ) अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांच्याकडून पुरवठा करण्यात आलेल्या प्रतिभूतीत सामुग्रीवर प्राधिकृत सहभागी बँक, ई-एसबीटीआर 
मुद्रांकित करेल. त्यावर भरणा रक्कम रुपये पन्नास हजारपेक्षा अधिक नसल्यास बँकेने स्वाक्षरी करण्यासाठी प्राधिकृत केलेले एक अधिकारी 
आणि भरणा रक्कम रुपये पन्नास हजारपेक्षा अधिक असल्यास दोन अधिकारी स्वाक्षरी करतील . 

( ग ) हाताळणी अथवा मुद्रांकनाच्या दरम्यान नुकसान झालेल्या ई-एसबीटीआर सामुग्रीचा तपशील तात्काळ प्रधान मुद्रांक कार्यालय आणि 
मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांना कळविणे आवश्यक राहील . 

( घ) ई-एसबीटीआर देण्यास प्राधिकृत असलेल्या अधिकाऱ्याच्या लगतच्या जेष्ठ अधिकाऱ्यांची, खरोखरच चूक झाली असून पुनर्मुद्रणाची 
आवश्यकता आहे, अशी खात्री पटल्याखेरीज बँकेला पुनर्मुद्रित प्रत देण्याची मुभा असणार नाही. 

( ङ ) पुनर्मुद्रित ई-एसबीटीआरच्या वरच्या भागात तांबड्या शाईने ‘ पुनर्मुद्रित असा शेरा देण्यात येईल . तसेच यामध्ये ज्या मूळ ई 
एसबीटीआरच्या बदल्यात पुनर्मुद्रण केले आहे, त्याचा क्रमांकही पळताळणीसाठी दिला जाईल . पुनर्मुद्रित ई- एसबीटीआर वर नियमित प्राधिकृत 
अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरी व्यतिरिक्त खंड ( घ ) मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांचीही स्वाक्षरी असेल . 


९ . 


भाग चार - ब -७ अ 


५२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 
१०. फी अथवा शुल्क आकरणे. ( क ) प्राधिकृत सहभागी बँक, शासन महसूलाचे संकलन करण्यासाठी रिजर्व बँक ऑफ इंडिया 
यांच्या निकषाप्रमाणे एजन्सी मनौतीस पात्र असेल. तथापि , या व्यतिरिक्त साध्या पावतीकरिता , बँकेला राज्य शासनाकडून किंवा मुद्रांक शुल्क 
भरणा करणार यांचेकडून , कोणतीही ज्यादा रक्कम आकारता येणार नाही. 

( ख ) ई- एसबीटीआर साठी, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांचेकडून प्राधिकृत बँकांना देय एजन्सी मनौती व्यतिरिक्त शासन वेळोवेळी विहित 
करेल त्यानुसार हाताळणी 

शुल्क अदा करण्यात येईल. 
११. बँकेने उपवितरकांना प्राधिकृत करणे. - प्राधिकृत सहभागी बँकेस मुद्रांक शुल्क , नोंदणी फी आणि इतर रकमांचा भरणा 
करण्याची सेवा पुरविणेसाठी सहाय्यक म्हणून कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेस, शेड्युल बँकेस, सहकारी बँकेस किंवा पोस्ट ऑफिस किंवा विद्यमान 
शासनमान्य परवानाधारक मुद्रांक विक्रेत्यांना उभयपक्षी मान्य अटी व शर्तीवर नियुक्ती करता येईल. तथापि , ई- एसबीटीआर हा केवळ प्राधिकृत 
सहभागी बँकेकडूनच देण्यात येईल . उपवितरकास कसल्याही व कोणत्याही प्रकारचे शुल्क अथवा फी अदा करण्याचे दायित्व शासनावर असणार 
नाही. 

परंतु याकरिता मुख्य नियंत्रक व महसूल प्राधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील. 

१२. ई- एसबीटीआर सामुग्रीचा पुरवठा.- ( क ) मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी, हे मुद्रांक नियंत्रक , भारतीय प्रतिभूती मुद्रणालय, 
नाशिक यांचेशी सल्लामसलत करुन ई-एसबीटीआर साठी आवश्यक सामुग्रीचा तपशील विहित करतील . 

( ख ) उक्त सामुग्रीचे मागणीपत्र अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई हे मुद्रांक नियंत्रक भारतीय प्रतिभूती मुद्रणालय , नाशिक यांना देतील . 

( ग ) सामुग्रीचे मागणीपत्र पाठविणे, साठा ठेवणे , लेखोजोखा ठेवणे आणि पुरवठा करणे या सर्वाबाबतची कार्यपद्धती न्यायिकेतर 
मुद्रांकाप्रमाणेच राहील . 

( घ ) कोषगार अथवा प्राधिकृत सहभागी बँकेची मागणी व पुरवठ्याबाबत अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई हे स्वतंत्र नोंदवही ठेवतील. 
( ङ ) अपर मुद्रांक नियंत्रक हे प्राधिकृत सहभागी बँकेस केलेल्या सामुग्रीच्या पुरवठा आणि वापर याचे पर्यवेक्षण करुन बारकाईने देखरेख 


ठेवतील . 


( च) अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई हे त्यांच्या कार्यालयात उपलब्ध साठा आणि मागणी विचारात घेऊन सामुग्रीचा मागणी व पुरवठा 
निश्चित करतील . 

( छ ) प्राधिकृत सहभागी बँका स्वखर्चाने प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई येथून किंवा शासन कोषागारातून सामुग्री घेऊन जातील आणि 
त्याकरिता संग्रह नोंदवही ठेवतील . 

( ज ) प्राधिकृत बँकेने ठेवलेली संग्रह नोंदवही, नेहमीच ऑनलाईन किंवा अन्यथा , मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी किंवा अपर मुद्रांक 
नियंत्रक , मुंबई किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांना केव्हाही तपासणीसाठी उपलब्ध असणे आवश्यक राहील. 

( झ ) प्रतिभूतित सामुग्री प्राप्त होताच प्राधिकृत सहभागी बँकेने ताबडतोब त्याची तपशिलवार तपासणी करणे आवश्यक आहे. काही 
तफावत आढळल्यास त्याची माहिती तात्काळ पुरवठा करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यास दिली पाहिजे . या संदर्भात काही मतभेद निर्माण झाल्यास अपर 
मुद्रांक नियंत्रक आणि 

मुख्य नियंत्रक महसूल 

अधिकारी यांचा निर्णय अंतिम असेल . 
( ) प्राधिकृत सहभागी बँकेच्या ताब्यातील मुद्रित करतांना किंवा हाताळणी करताना नुकसान झालेली सामुग्री दर तिमाही कालवधीत 
प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे परत करावी लागेल . 

( ट ) प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे मुद्रित करताना किंवा मुद्रित करण्यापूर्वी नुकसान झालेल्या सामुग्रीचा स्वतंत्र लेखाजोखा 
ठेवण्यात यावा. 

( ठ ) नुकसान झालेल्या सामुग्रीचा नाश करण्याचे नियमन सध्या अस्तित्वात असलेल्या उमट मुद्रांकाच्या नाशाकरिता असलेल्या 
नियमानुसार असेल . 

( ड) वरील प्रयोजनाकरिता, प्राधिकृत सहभागी बँक प्रधान मुद्रांक कार्यालयाशी समन्वय साधण्यासाठी संपर्क अधिकारी किंवा संपर्क 
शाखेची नियुक्ती करेल . 

१३. नोंदणी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांची कर्तव्ये . ( क ) नोंदणी अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी हे त्यांची कर्तव्ये 
पार पाडीत असताना त्यांचे समोर साधी पावती ( निर्मित किंवा बँकेने दिलेली) किंवा ई- एसबीटीआर प्राप्त झाल्यास ते मुद्रांक शुल्क भरणा 
केल्याच्या संलेखातील तपशिलाची आभासी कोषागारात उपलब्ध तपशिलाबरोबर पडताळणी करतील. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 

५३ 
( ख ) भरणा रकमेचा खरेपणाविषयी खात्री पटल्यावर प्रकरणपरत्वे नोंदणी अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी चलन विरुपीत करतील व 
संलेखास जोडतील किंवा ते विरुपीत करण्याची कार्यवाही अगोदरच झाली असल्यास त्यावर शेरा देऊन , पदनामासह स्वाक्षरी करतील . याशिवाय 
ते , साधी पावती ( स्वनिर्मित किंवा बँकेने दिलेली) अथवा ई- एसबीटीआर , संलेखास जोडला किंवा चिकटविलेला आहे याची खात्री करतील . 

( ग ) साधी पावती किंवा ई-एसबीटीआरच्या पडताळणीच्या वेळी त्यामध्ये काही गैर करण्यात आले आहे, या निष्कर्षाप्रत नोंदणी अधिकारी 
किंवा जिल्हाधिकारी आल्यास त्यांनी त्याबाबतचा अहवाल त्यांचे वरिष्ठास तात्काळ यावा आणि योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी. 

१४ . परतावा.— ( क ) साधी पावती किंवा ई- एसबीटीआरच्या संदर्भात मुद्रांक शुल्क परताव्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी अवलंबवयाची 
कार्यपद्धती ही अधिनियमात उमट मुद्रांकाचे परताव्याच्या संदर्भात विहित केलेल्या कार्यपद्धती प्रमाणेच असेल. 

( ख ) परताव्याबाबतचे देयक तयार करण्याची कार्यपद्धती ही वित्त विभाग व संचालक , लेखा व कोषागारे यांनी वेळोवेळी विहित केलेल्या 
पद्धतीनुसार राहील . 

( ग ) उक्त खंड ( क ) प्रमाणे परतावा देण्यासाठी वजावटीची रक्कम ही मुद्रांक शुल्काच्या १% , कमीत कमी रु. २०० व जास्तीत 
जास्त रु. १००० मर्यादेच्या अधीन राहील . परंतु प्राधिकृत सहभागी बँकेने चुकीचा किंवा ज्यादा रकमेचा भरणा केला असल्यास आणि तसे 
आभासी कोषागाराने प्रमाणित केल्यास परतावा रकमेतून वजावट केली जाणार नाही. 

१५ . सर्वसाधारण अटी.- ( क ) मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी , अपर मुद्रांक नियंत्रक तसेच या प्रयोजनार्थ प्राधिकृत केलेले 
अधिकारी यांना प्राधिकृत सहभागी बँकेकडील ई- भरणा रकमेचा लेखा व सामुग्री पूर्वसूचनेने किंवा पूर्वसूचनेशिवाय कोणत्याही वेळी तपासण्याची 


" 


मुभा असेल . 


( ख ) प्राधिकृत सहभागी बँकेस या सेवा खंडीत करावयाच्या असल्यास अशाप्रकारे खंडीत करण्यापूर्वी किमान ३० दिवस अगोदर अपर 
मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांचे ना- देय, ना -मागणी प्रमाणपत्रासह मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांना अवगत करतील. 

( ग ) शिल्लक सामुग्री तात्काळ अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांच्याकडे प्रत्यार्थिक करणे आवश्यक असेल . 

( घ ) मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी व अपर मुद्रांक नियंत्रक यांनी मागितलेली कोणतीही माहिती विनासबब तात्काळ उपलब्ध करुन 
देणे आवश्यक असेल . 

( ङ ) अपर मुद्रांक नियंत्रक हे ई- एसबीटीआर सामुग्रीचे सर्वसाधारण पर्यवेक्षण आणि व्यवस्थापन करतील . 

( च ) अपर मुद्रांक नियंत्रक आणि प्राधिकृत सहभागी बँकेमध्ये प्रतिभूत सामुग्रीबाबत काही मतभेद झाल्यास त्याची सुनावणी मुख्य नियंत्रक 
महसूल प्राधिकारी यांचेसमोर होईल. 

( छ ) मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी हे संबंधित पक्षकारांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेशी संधी देऊन योग्य निर्णय घेतील व 
त्यांचा निर्णय अंतिम असेल. 

( ज ) या नियमांचा भंग झाल्यास अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे शिक्षापात्र असेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेश नार्वेकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 

REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated :- 24 July 2013 


NOTIFICATION 
THE MAHARASHTRA STAMP ACT, 

No. Mudrank - 2012/ 30 /C.R . 18 /M - 1: - In exercise of the powers conferred by sub clause (g ) of 
clause ( 2 ) and proviso to clause ( 3 ) of section 69 of the Maharashtra Stamp Act. ( LX of 1958 ), the 
Government of Maharashtra being satisfied that , circumstances exist to take immediate action 
and to dispense with the condition of previous publication of these rules , hereby prescribes 
following rules for payment of stamp duty and refund thereof, by e -payment. 

1. Short Title.— These rales ,may be called The Maharashtra e - Payment of Stamp Duty And 

Refund Rules , 2013 . 
2. Definitions.— (I) In these rules, unless the context otherwise requires, 
(a ) “ Act” means The Maharashtra Stamp Act, (LX of 1958 ) ; 

(b ) “ Additional Controller of Stamps” means and includes the officer in charge of the General 
Stamp Office , Mumbai and any other officer who has been assigned the work of officer in charge of 
the General Stamp Office, Mumbai ; 

( c) “ authorised participating bank ” means the participatory bank appointed by the Chief 
Controlling Revenue Authority for the purpose of payment of stamp duty , registration fee and 
other charges in to the virtual treasury and to issue a simple receipt or e - SBTR for the same ; 

( d ) “ Chief Controlling Revenue Authority ” means an officer appointed by the Government 
under clause (dd ) of section 2 of the Act ; 

(e ) “ CIN ” means the Challan Identification Number" issued by the authorised participating 
banks on receipt of payment from the customer ; 

(f) “ Collector ” means an officer appointed under clause (f) of the section 2 of the Act ; 

(g ) “ Deputy Controller of Stamps” means an officer appointed under clause ( ga ) of section 2 
of the Act ; 

( h ) e -SBTR means an electronic - Secured Bank and Treasury Receipt ( e- SBTR ), issued by 
the Officer of the authorised participating bank , on special Government stationery ; on payment 
of Stamp Duty in Virtual Treasury ; 

(i) “ Government Receipt Accounting System (GRAS)” means a system used by the Virtual 
Treasury for receiving and accounting of Government Revenue ; 

(1) “GRN ” means a Government Reference Number generated through the system of Virtual 
Treasury o 

n receipt of Payment ; 

(k ) “ Participating Banks ” means banks appointed by the Finance Department , Government 
ofMaharashtra , for providing facility and services of making Government Payment into the Virtual 
Treasury ; 

(1) " Receipt of e-Payment” means an e- challan consisting of Government Reference Number 
(GRN ) and Challan Identification Number (CIN ) disclosing payment of Stamp Duty in Virtual 
Treasury , in the name of one of the parties to the instrument in the forms specified in this behalf ; 

(m ) “ Registering officer ” means an officer appointed under section 5 of the Registration Act , 
1908 ; 

(n ) " Section " means section of the Act ; 

(o ) “ Simple Receipt " means a receipt printed on any plain paper by authorised participating 
bank or the party to the instrument , on payment of Stamp Duty , registration fees and other charges 
in Virtual Treasury ; 

( p ) “ Stamp Duty payer” means any person paying stamp duty , for an instrument, 
to which he is a party ; 


५५ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 
(q) “ Virtual Treasury ” means the Government Treasury, as defined in clause (n ) of rule 2 of 
the Maharashtra Treasury Rules , 1968 . 

(II) Words and expressions used but mot defined herein shall have the same meanings as are 
respectively assigned to them in the said Act 3 . 

3. Online payment of stamp duty , registration fees and other charges . The stamp 
duty required to be paid under the Act, registration fees required to be paid under the Registration 
Act, 1908 and other charges may be paid online into the Virtual Treasury through Government 
Revenue and Accounting System (GRAS ). 

4. Mode of obtaining and using Simple Receipt.- (a ) Stamp duty payer may obtain a 
Simple receipt by paying the required Stamp Duty or registration fees and other charges to the 
Virtual Treasury through the authorised participating bank , either online or at the participating 
bank counter. 

(b ) A simple receipt obtained as above shall only be used in respect of the instruments which 
are to be compulsorily registered under the Registration Act, 1908 . 

(c) A simple receipt containing the Challan Identification Number ( CIN ) issued by the 
authorised participating bank , the Government Reference Number (GRN ) issued by the 
Government Virtual Treasury and the reconciled data regarding the amount paid relating to it 
together shall be treated as sole proof of payment of Stamp Duty or Registration Fee and other 
charges . 

Explanation : - No receipt of e -payment shall be treated as a valid proof of payment, unless 
the details of instrument for which it applies, tally overall with the details provided by the payer 
while making payment. 

( d ) The date of generation of the Challan Identification Number (CIN ) or the date of 
generation of the Government Reference Number (GRN ) whichever is later , shall be treated as 
the date of purchase of stamps , for the purpose of these rules and for all other purposes referred 
to in Act . 

(e) The simple receipt generated by the stamp duty payer shall , be signed by himself in token 
of its authentication . Similarly , the simple receipt generated by the authorized , participating bank 
shall be signed by the officer or officers of the banks as provided in these rules. 

( f) The holder of the simple receipt mentioned in clause (e ) shall get it defaced from the 
Registering Officer with whom the instrument is to be registered or from the Collector if related 
with the payment of stamp duty in accordance with relevant sections of the said Act, within six 
months from the date of purchase of stamps . 

(g ) No simple receipt shall be treated , as valid unless it is defaced by the registering officer 
or any other officer authorized to do so within a period of six months from the date of purchase of 
stamps. 

(h ) The Registering Officer or the Collector as the case may be, on receiving the simple receipt 
shall deface it and attach the defacement e -challan duly signed by him , to the instrument : 

Provided that, as and when the defacement of the simple receipt is done automatically by the 
Stamp and Registration Information Technology Administration (SARITA ) system , an endorsement 
of defacement would be sufficient. 

(i) The simple receipt as far as possible should be printed on the first page of the instrument 
and if it is not possible to print on the first page then it should be affixed on the first page of the 
instrument . In case of multiple receipts , either they may be printed serially date wise on the front 
pages or similarly affixed on the top of the instrument, the defaced e-challan shall be affixed on 
the backside of the page where the simple receipt has been affixed or printed as the case may be : 

Provided that, if there is no space to affix the defaced e -challan as provided above , then in 
that case , it should be annexed at the end of the instrument ; 

(1) The simple receipt and the defaced e -challan or endorsement of defacement shall always 
be treated as the part of instrument and in absence of it, the instrument shall not be treated as 
duly stamped . 


५६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 
5. e -SBTR issued by the authorised participating bank , can be used as a impressed stamp 
under the said Act , for instruments which are compulsory or optional to be registered under the 
Registration Act , 1908., Alongwith Stamp Duty , Registration Fee and other charges may also be 
paid . However no e- SBTR shall be used when there is no payment of stamp duty . 

6 . Mode of obtaining and using e- SBTR.— (a ) Anyone requiring an e-SBTR , may directly 
through the authorised participating bank through online facility or through the authorised 
participating bank counter pay the stamp duty to the Government Virtual Treasury . 

(6 ) On payment of stamp duty as provided in clause (a ), the e - SBTR for the actual amount 
paid shall be issued by the authorised participating bank through which the payment has been 
made , to the Virtual Treasury , 

(c) It shall be the responsibility of the stamp duty payer to collect and use the e -SBTR from 
the bank at the earliest and in any case within the period of six months from the date of payment 
made in the Virtual Treasury , 

( d ) An e -SBTR obtained on payment of Stamp Outy , Registration Fee and other charges online 
containing the “ Challan Identification Number (ON )” issued by the authorised participating bank , 
the ‘Government Reference Number (GRN ) issued by the Virtual Treasury and the reconciled data 
regarding the amount paid relating to that “Government Reference Number (GRN )” kept by Virtual 
Treasury together shall be treated as sole proof of payment of Stamp Duty , Registration Fee and 
other charges. 

Explanation.— No receipt of e -payment shall be treated as a valid proof of payment towards 
Stamp Duty Registration Fee and other charges unless the details of the instrument for which it 
applies, tally overall with the details provided by the payer while making payment. 

(e ) Any delay on the stamp duty payer in collection of the e -SBTR shall not be considered for 
extending the period for its use or otherwise , 

( f) Only the authorised participating bank shall issue e -SBTR . 

(g ) The procedure for the authorised participating bank receiving amount from the payer 
generating Challan Identification Number ( CIN ) getting “Government Reference Number (GRN ) 
from GRAS and crediting the amount to the account of Virtual Treasury will be decided by Virtual 
Treasury . 

( h ) On having the Challan Identification Number (CIN ) and the “Government Reference 
Number " (GRN ), the authorised participating bank shall issue a e -SBTR on the Government pre 
printed secure stationery to the stamp duty payer ,which shall consist of the details of Stamp Duty , 
registration fees and other charges if any and also the Challan Identification Number (CIN ) and 
the "Government Reference Number (GRN ) ." 

(i) The date of generation of the “ Challan Identification Number (CIN )” or the date of 
generation of the Government Reference Number printed on e - SBTR , whichever is later , shall be 
treated as the date of purchase of stamps, for the purpose of these rules and for all other purposes 
referred in to the Act . 

(j) The e - SBTR shall always be attached on the top of the instrument, for which the stamp 
duty is being paid , 

(k ) The e- SBTR shall have the status of impressed stamp and all the prevalent provisions of 
the Act and the rules framed , thereunder for the use of impressed stamps shall be applicable to e 
SBTR also . 

(1) The Registering Officer or , as the case may be the Collector on coming across the instrument 
where the stamp duty has been paid by means of e -SBTR while performing his duties , shall deface 
the e - SBTR and if possible the defacement voucher shall be affixed on the backside of the e- SBTR : 

Provided that if there is no space to affixed the defacement voucher as provided above , then 
in that case defacement voucher can be annexed at the end of the instruments : 

Provided further that as and when the defacement voucher of e -SBTR is done automatically 
by the stamp and Registration Information Technology Administration (SARITA ) system an 
endorsement of defacement would be sufficient . 


५७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 
7. e - challan not be treated as a Simple Receipt in certain cases.- Notwithstanding 
anything contained in these rules, following payments made to Virtual Treasury by e -challan shall 
not be treated as a Receipt of e - payment, for the purpose of these rules : 

(a ) the e - challan of payment made for purchase of physical stamps from the Government 
treasuries or from the General Stamp Office , Mumbai. 

(6 ) the e - challan of payment made for purchase of franking codes for vendor machine or user 
machine . 

(c) the e -challan of payment made for purchase of consolidated stamp -duty . 
(d ) the e- challan of payment of stamp duty collected against issue of e -Stamps. 

8. Authorization of Banks for issue of e -SBTR.- (a ) The participating bank appointed 
by Finance Department, Government of Maharashtra , should accept the request for Acceptance 
of Proposal, for the purpose of payment of stamp duty , registration fee and other charges to Virtual 
Treasury and issue simple receipt or e - SBTR for the same, floated by the Chief Controlling Revenue 
Authority . 

(6 ) The Chief Controlling Revenue Authority may impose certain terms and conditions which 
may be necessary to protect the Government revenue, while granting authorization to participating 
banks to issue e -SBTR . 

(c ) The participating bank shall abide by all terms and conditions of the proposal. The 
participating bank shall also abide by the conditions regarding the proper inventory management 
of e-SBTR . stationery and it should be strictly adhered to . 

(d ) The acceptance of the proposal shall be signed by the responsible officer who is authorized 
to do so and any resolution to that effect or authority shall be annexed thereto . 

( e ) The Chief Controlling Revenue Authority if satisfied with all the specifications provided 
by the authorised participating bank , shall provide a Certificate of Authorization to the bank with 
a copy marked to General Stamp Office . 

(f) Only one Certificate of Authorization will be issued to a single participating bank . However , 
it shall be mandatory on the authorised participating bank to register the names of its branches 
with the Chief Controlling Revenue Authority and get it s approval, where services referred to in 
these rules shall be rendered . Discontinuance of service by such approved branches shall also be 
intimated to and approved by Chief Controlling Revenue Authority . 

( g ) The Government as well as Chief Controlling Revenue Authority shall revoke the 
authorization granted under these rules, if found necessary . 

9. Printing of Simple Receipt or e -SBTR by the bank.- (a ) The authorised participating 
bank shall print the Simple Receipt for the Stamp Duty payer who are not availing the online 
payment facility through net banking . Such print shall be signed by the authorized signatory of 
the bank , before issuing it to the stamp duty payer . 

(b ) e - SBTR shall be printed on the secured stationery provided by the Additional Controller 
of Stamps, Mumbai, to the authorised participating bank . It shall be signed by an authorized 
signatory of the bank , if the payment does not exceed rupees fifty thousand and by two authorized 
signatories in case the payment exceed rupees fifty thousand . 

(c ) The details of e -SBTR damaged during the course of handling and printing shall be 
immediately reported to the General Stamp Office and Chief Controlling Revenue Authority . 

(d ) No reprinted e- SBTR shall be issued by the bank unless the next higher authority to the 
issuing authority of the participating bank is satisfied that, genuine error has occurred and there 
is necessity to issue a reprint . 

(e ) The reprinted e - SBTR shall be endorsed with the word “ Reprint” in red ink on the top . 
Also it shall contain a cross reference regarding the Original e -SBTR Number against which the 
reprint is issued . The reprinted e -SBTR shall consist the additional signature of the authority 
mentioned in clause (d ) along with the regular signature of the issuing authority . 

10. Collection of Fees or charges.- (a ) The authorised participating banks shall be entitled 
for Agency Commission from Reserve Bank of India as per the norms for collection of Government 
revenue . However , the bank shall not be entitled to charge anything over and above from the State 
Government or the Stamp Duty payer , in case of a Simple receipt. 
UNT O - 0 - C 


11. 


५८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 
(6 ) For e-SBTR , handling charges to be paid to the authorised participating banks over and 
above the agency commission from Reserve Bank of India shall be as may be specified by the 
Government from time to time. 

Authorization for Sub -Agents by the bank.- The authorised participating banks may , 
appoint any Nationalized bank , Scheduled bank , Co -operative bank or post offices or the existing 
licensed stamp vendors as their agents for assisting them in rendering the services of payment of 
stamp duty or registration charges on such terms and conditionsmutually agreed between them . 
However , the e -SBTR shall only be issued by the authorised participating banks. The Government 
shall not be liable to pay any charges or fees of what so ever nature to these sub - agents : 

Provided that, it shall be mandatory for the authorised participating bank to get the prior 
approval of Chief Controlling Revenue Authority . 

12. Supply of e - SBTR stationery.- (a ) The Chief Controlling Revenue Authority shall 
prescribe the details of stationery required for e -SBTR , in consultation with the Controller of 
Stamps, India Security press , Nashik . 

(6 ) The Additional Controller of Stamps , shall make an indent of the above stationery to 
Controller of Stamps , India Security Press , Nashik . 

( c) All the process for indenting , storing , accounting and supply of stationery shall be the 
same as is applicable for non - judicial stamp papers . 

(d ) The Additional Controller of Stamps , shall maintain separate registers for indention and 
supply of stationery to Treasury or authorised participatory banks . 

(e) The Additional Controller of Stamps , shall supervise and keep a close watch on the 
stationery supplied and the stationery utilized by the authorised participatory banks . 

(f) The Additional Controller of Stamps , shall decide the quantity of indent supply on the 
basis of demand and the stock available with his office . 

( g) The authorised participating banks shall carry the required stationery from the General 
Stamp Office , Mumbai or Government Treasury at their own cost and maintain stock register for 
the same. 

( h ) The stock register maintained by the authorised participatory banks shall always be open 
for inspection online or otherwise whenever called upon by Chief Controlling Revenue Authority 
or Additional Controller of Stamps or any other officer authorised by him . 

(i) On receipt, of the secured stationery, the authorised participating bank shall immediately 
check in details of stationery provided to it . Any discrepancy shall be immediately reported to 
the authority who has issued the stationery . Regarding any dispute in this behalf , the decision of 
the Additional Controller of Stamps and Chief Controlling Revenue Authority shall be final. 

(j) The damaged stationery while printing or handling, in the custody of the authorised 
participating bank shall be returned to the General Stamp Office, Mumbai every quarter . 

(k ) The General Stamp Office, Mumbai shall maintain a separate account for stationery 
damaged while printing and stationery damaged before printing, 

(1) Disposal of damaged stationery would be governed by the prevalent rules , regarding the 
disposal of damaged impressed stamps . 

(m ) The authorised participating banks shall appoint a nodal officer or branch to interact with 
General Stamp Office for the above mentioned purposes. 

13. Functions of registering officers and collectors.- ( a ) The Registering Officer or 
the Collector receiving any Simple receipt (self generated or issued by the bank .) or e- SBTR while 
performing his duties shall verify details of payment of stamp duty contained in the instrument 
with the details available with the Virtual Treasury . 

(b ) The Registering Officer or the Collector as the case may be, on being satisfied about 
genuineness of payment shall deface e -challan and annex it to the instrument or if it is already 
defaced , endorse it alongwith his signature and designation on it. He shall also ascertain that, the 
Simple receipt ( self generated or issued by the bank ) or e-SBTR as the case may be, is annexed or 
affixed to the instrument. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 
(c) The Registering Officer or the Collector coming to the conclusion that , any mischief is being 
played while verifying of simple receipt or e -SBTR , he shall immediately report to his superiors 
and also take the necessary action as per the law . 

14. Refund.- (a ) The procedure for refund of stamp duty to be adopted by the Collector 
against Simple receipt or e -SBTR shall be the same as applicable in case of the impressed stamp 
under the Act . 

(6 ) The procedure for preparing refund bill shall be as specified by the Finance Department 
and Directorate of Treasury , from time to time. 

(c ) The deductions to be made for granting the refund under clause (a ) shall be, one percent 
of the value of stamp refunded with the minimum of rupees two hundred and maximum of rupees 
one thousand : 

Provided that , there shall be no deduction on refund of wrong or excess amount credited to 
the Government by the authorised participating banker if so certified by Virtual Treasury Office. 

15. General Conditions.- (a ) The Chief Controlling Revenue Authority , Additional 
Controller of Stamps as well as any authority authorized in this behalf, shall have authority to 
inspect the accounts of e- payments and stationery of authorised participating banks any time with 
or without intimation . 

(6 ) The authorised participating bank desiring to discontinue such services shall intimate the 
Chief Controlling Revenue Authority along with the “no dues, no demand certificate” from 
Additional Controller of Stamps atleast 30 days before such a discontinuance . 

(c ) The balance stationery shall be immediately surrendered to the Additional Controller of 
Stamps , Mumbai. 

( d ) Any information called , by the Chief Controlling Revenue Authority and Additional 
Controller of Stamps shall be provided immediately without any excuse. 

(e) The overall supervision and inventory management of the e -SBTR stationery shall be done 
and supervised by the Additional Controller of Stamps. 

(f) Any dispute between the authorised participating bank and the Additional Controller of 
Stamps regarding the secured stationery shall be heard by the Chief Controlling Revenue 
Authority . 

(g) The Chief Controlling Revenue Authority after giving the parties reasonable opportunity 
of being heard , shall pass the appropriate order thereon and his decision shall be final. 

(h ) Any breach of these rules shall be punishable as provided in the Act . 


By order and in the name of Governor of Maharashtra , 


RAJESH NARVEKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -८ अ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


. 


१०२ 


गुरुवार , जुलै २५ , २०१३/ श्रावण ३, शके १९ ३५ 


उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ९ जुलै २०१३ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम , १ ९ ६० . 
क्रमांक केव्हीबी. १२१३ / प्र.क्र .७२/ उद्योग- ६. - महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम , १९ ६० च्या ( सन १९ ६० चा महा. अधि . क्रमांक १९ ) 
च्या उप कलम -४ (१) व ( २ ) मधील तरतुदीनुसार अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या शासन अधिसूचना क्रमांक केव्हीबी-२०११/ प्र.क्र . ९ १/ उद्योग-६, 
दिनांक १४ जून २०१२ अन्वये करण्यात आल्या होत्या . सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, १९ ६० च्या उप कलम -४ (१ ) मधील 
तरतुदीनुसार सभापती व अन्य सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात येत आहेत . 

२. त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, १९ ६० च्या उप कलम-४ ( १) व ( २) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य खादी 
व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई या मंडळावर श्री . सुरेश आदगोंडा पाटील, रा. इंदिरा निवास , नेमिनाथ नगर , जिल्हा सांगली यांची विहित अटी व शर्तीच्या 
अधिन राहून मंडळाच्या सभापती पदी या अधिसूचनेन्वये शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत नियुक्ती करण्यात येत आहे. 


. 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . नु . गावित , 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


६१ 


१०३ 


शुक्रवार , जुलै २६, २०१३ / श्रावण ४, शके १९ ३५ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ जुलै २०१३ 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १ ९ ६६. 
क्रमांक प्राफेब . २०१० / प्र.क्र . २६ / पुनर्बाधणी -३ / म- १०. - महाराष्ट्र जमीन 

महसूल संहिता, १ ९ ६६ ( १९ ६६ चा महा . अधि . एकेचाळीस ) चे 
कलम ४, पोट - कलम (१) खंड (तीन ) व ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत काढण्यात आलेल्या व राज्यात व त्याच्या कोणत्याही भागात अंमलात असलेल्या पूर्वीच्या 
सर्व अधिसूचना व आदेश यामध्ये फेरबदल करून महाराष्ट्र शासन , या प्रस्तावास पूर्वप्रसिद्धी दिल्यानंतर आणि प्रस्तावासंबंधी प्राप्त हरकती व 
सूचना विचारात घेतल्यानंतर , याद्वारे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१३ पासून सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ क्रमांक ( ४ ) मध्ये नमूद 

केलेल्या 
उपविभाग निर्माण करावयाच्या तालुक्यांची क्षेत्रे ही स्तंभ क्रमांक (३ ) नमूद केलेल्या नावानी ओळखण्यात येणार आहेत आणि अनुसूचीच्या स्तंभ 
क्र . ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या जिल्ह्यामधील त्या अनुसूचीच्या स्तंभ क्रमांक ( ५ ) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या ठिकाणी 
मुख्यालय असलेले उपविभाग होतील आणि चालू राहतील , असे विनिर्दिष्ट करीत आहे : 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


जिल्हा 


उपविभागाचे 

नाव 
( ३ ) 


उपविभाग निर्माण 
करावयाच्या तालुक्यांची क्षेत्रे 

( ४ ) 


उप विभागाचे 
मुख्यालय 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


कोकण विभाग 


१ 


मुंबई उपनगर 


मुंबई पश्चिम उपनगरे 


अंधेरी व बोरीवली हे तालुके 


मुंबई पश्चिम उपनगरे 


२ 


मुंबई उपनगर 


कुर्ला (मुलूंड ) 


कुर्ला हा तालुका 


कुर्ला (मुलूंड ) 


ठाणे 


ठाणे 


ठाणे 


ठाणे हा तालुका 
भिवंडी व शहापूर 

हे तालुके 


४ 


ठाणे 


भिवंडी 


भिवंडी 


५ 


ठाणे 


उल्हासनगर 


उल्हासनगर 


६ 


ठाणे 


डहाणू 


डहाणू 


उल्हासनगर व अंबरनाथ हे तालुके 

डहाणू व तलासरी हे तालुके 
जव्हार व मोखाडा हे तालुके 
कल्याण व मुरबाड हे तालुके 


ठाणे 


जव्हार 


जव्हार 


८ 


ठाणे 


कल्याण 


कल्याण 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


९ 


वसई 


वसई हा तालुका 


वसई 


ठाणे 
ठाणे 
ठाणे 


पालघर 


पालघर 


रायगड 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


वाडा 
अलिबाग 
पनवेल 
माणगांव 


पालघर हा तालुका 
वाडा व विक्रमगड हे तालुके 
अलिबाग व मुरुड हे तालुके 
पनवेल व उरण हे तालुके 
माणगांव व तळा हे तालुके 
महाड व पोलादपूर 
हे तालुके 


वाडा 
अलिबाग 
पनवेल 
माणगांव 


रायगड 


रायगड 
रायगड 


महाड 


महाड 


१६ 


रायगड 


पेण हा तालुका 


रायगड 


१८ 
१ ९ 
२० 


रायगड 
रायगड 
रत्नागिरी 


पेण 
कर्जत 

रोहा 
श्रीवर्धन 
रत्नागिरी 


कर्जत व खालापूर हे तालुके 
रोहा व सुधागड हे तालुके 
श्रीवर्धन व म्हसळा हे तालुके 
रत्नागिरी व संगमेश्वर 
( देवरूख) हे तालुके 
दापोली व मंडणगड हे तालुके 
चिपळूण व गुहागर हे तालुके 


पेण 
कर्जत 

रोहा 
श्रीवर्धन 
रत्नागिरी 


२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 


रत्नागिरी 
रत्नागिरी 
रत्नागिरी 
रत्नागिरी 
सिंधुदुर्ग 


दापोली 
चिपळूण 

खेड 
राजापूर 
कणकवली 


खेड हा तालुका 


दापोली 
चिपळूण 

खेड 
राजापूर 
कणकवली 


२६ 


सिंधुदुर्ग 


सावंतवाडी 


सावंतवाडी 


राजापूर व लांजा हे तालुके 
कणकवली, वैभववाडी व . 
देवगड हे तालुके 
सावंतवाडी, दोडामार्ग व 
वेंगुर्ला हे तालुके 
कुडाळ व मालवण हे तालुके 
पुणे विभाग 
पुणे व शिरुर हे तालुके 


२७ 


सिंधुदुर्ग 


कुडाळ 


कुडाळ 


२८ 


पुणे 
पुणे 


पुणे 
हवेली 
मावळ- मुळशी 


हवेली हा तालुका 


पुणे 
पुणे 
पुणे 


३० 


पुणे 


मावळ व मुळशी ( पौड ) 
हे तालुके 
बारामती व इंदापूर 


३१ 


पुणे 


बारामती 


बारामती 


हे तालुके 


३२ 


पुणे 


मंचर 


३३ 


३४ 


३५ 


पुणे 
पुणे 
पुणे 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 


३ 


जुन्नर - आंबेगांव जुन्नर व आंबेगाव ( घोडेगांव ) 

तालुके 
भोर भोर व वेल्हे हे तालुके 
खेड ( राजगुरुनगर) खेड हा तालुका 
दौंड - पुरंदर 

पुरंदर व दौड हे तालुके 
सोलापूर सोलापूर व बार्शीहे तालुके 
पंढरपूर पंढरपूर व मोहोळ हे तालुके 
माळशिरस 

माळशिरस ( अकलूज ) हे 
( अकलूज ) तालुके 

माढावकरमाळा 
हे तालुके 


ur 


भोर 
खेड ( राजगुरुनगर) 

पुणे 
सोलापूर 
पंढरपूर 
माळशिरस 
( अकलूज ) 
माढा (कुडूवाडी) 


३७ 


३८ 


३ 


सोलापूर 


माढा 


६३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


४० 


सोलापूर 


४१ 


सोलापूर 


४२ 


कोल्हापूर 


३ 


कोल्हापूर 


सोलापूर क्र .२ दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट सोलापूर क्र .२ 

हे तालुके 
मंगळवेढा मंगळवेढा व सांगोला 

मंगळवेढा 
हे तालुके 
करवीर करवीर व गगनबावडा 

करवीर 
हे तालुके 
राधानगरी- कागल राधानगरी व कागल 

करवीर 
हे तालुके 
गडहिग्लज गडहिग्लज वचंदगड 

गडहिग्लज 
हे तालुके 
इचलकरंजी हातकणंगलेवशिरोळ 

इचलकरंजी 
हे तालुके 
पन्हाळा पन्हाळा व शाहूवाडी 

पन्हाळा 


४४ 


कोल्हापूर 


४५ 


कोल्हापूर 


४६ 


कोल्हापूर 


हे तालुके 


कोल्हापूर 


४८ 


सांगली 
सांगली 


४ ९ 


५० 


सांगली 


सांगली 


सांगली 


सातारा 


सातारा 


सातारा 


आजरा- भूदरगड भूदरगड व आजरा 

गारगोटी 
हे तालुके 
मिरज मिरज व तासगांव हे तालुके मिरज 
ईस्लामपूर वाळवा व शिराळा 

ईस्लामपूर 
हे तालुके 
विटा खानापूर (विटा) व आटपाडी हे 

विटा 
तालुके 
कवठेमहाकाळ कवठेमहाकाळ व जत कवठेमहाकाळ 

हे तालुके 
कडेगांव कडेगाव व पलुस हे तालुके 

कडेगांव 
सातारा सातारा व जावळी हे तालुके 

सातारा 
कोरेगाव कोरेगाव हा तालुका 

कोरेगाव 
वाई 

वाईखंडाळा व महाबळेश्वर हे वाई 

तालुके 
फलटण फलटण हा तालुका 

फलटण 
कराड हा तालुका 

कराड 
पाटण पाटण हा तालुका 

पाटण 
माण - खटाव खटाव व माण ( दहिवडी) हे दहिवडी 

तालुके 

नाशिक विभाग 
नाशिक नाशिक हा तालुका 

नाशिक 
निफाड निफाड व सिन्नर 

निफाड 
हे तालुके 
मालेगांव मालेगांव हा तालुका 

मालेगांव 
कळवण कळवण व सुरगाणा 

कळवण 
हे तालुके 
बागलाण बागलाण ( सटाणा) हा तालुका बागलाण ( सटाणा) 


सातारा 


सातारा 


५७ 
५८ 


सातारा 


५ ९ 


सातारा 


६० 
६१ 


नाशिक 
नाशिक 


urur YMN 


नाशिक 
नाशिक 


६३ 


६४ 


नाशिक 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


. 


६५ 
६६ 


नाशिक 
नाशिक 


चांदवड 
नाशिक 


६७ 


नाशिक 
नाशिक 
धुळे 


दिंडोरी 
येवला 


६८ 


७० 


७१ 


नंदूरबार 
नंदूरबार 


शिरपूर 
नंदूरबार 
तळोदा 


७३ 


७४ 


नंदूरबार 
जळगांव 
जळगांव 


शहादा 
जळगांव 
अंमळनेर 


७६ 


जळगांव 
जळगांव 


पाचोरा 
भुसावळ 


७७ 


७८ 


जळगांव 


चाळीसगांव 


७ ९ 


जळगांव 


फैजपूर 


चांदवड चांदवड व देवळा हे तालुके 
इगतपूरी त्र्यंबकेश्वर व इगतपूरी 
त्र्यंबकेश्वर हे तालुके 
दिंडोरी दिंडोरी व पेठ हे तालुके 
येवला येवला व नांदगांव हे तालुके 
धुळे धुळे व साक्री हे तालुके 
शिरपूर शिरपूर व सिंदखेडा हे तालुके 
नंदूरबार नंदूरबार व नवापूर हे तालुके 
तळोदा तळोदा व अक्कलकुवा 

हे तालुके 
शहादा शहादा व अक्राणी हे तालुके 
जळगांव जळगांव व जामनेर हे तालुके 
अंमळनेर अमळनेर व चोपडा है 

तालुके 
पाचोरा पाचोरा व भडगांव हे तालुके 
भुसावळ भुसावळ, मुक्ताईनगर व 

बोदवड हे तालुके 
चाळीसगांव चाळीसगाव हा 

तालुका 
यावल- रावर 

रावेर, यावलहे 

तालुके 
एरंडोल एरंडोल, धरणगांव 

व पारोळा हे तालुके 
अहमदनगर 

अहमदनगर वनेवासा 

हे तालुके 
श्रीरामपूर श्रीरामपूर व राहूरी 

हे तालुके 
संगमनेर संगमनेर व अकोले 

हे तालुके 
कर्जत कर्जत व जामखेड 

हे तालुके 
शिर्डी कोपरगांव व राहता हे तालुके 
पाथर्डी पाथर्डी व शेवगांव 

हे तालुके 
श्रीगोंदा-पारनेर श्रीगोंदा व पारनेर 

हे तालुके 

औरंगाबाद विभाग 
औरंगाबाद 

औरंगाबाद हा तालुका 
वैजापूर वैजापूर व गंगापूर हे तालुके 
सिल्लोड सिल्लोड व सोयगांव 

हे तालुके 
पैठण -फुलंब्री पैठण व फुलंब्री हे तालुके 


८० 


जळगांव 


एरंडोल 


८१ 


अहमद नगर 


अहमदनगर 


८२ 


अहमदनगर 


श्रीरामपूर 


अहमदनगर 


संगमनेर 


अहमदनगर 


कर्जत 


अहमदनगर 
अहमदनगर 


शिर्डी 
पाथर्डी 


८६ 


८७ 


अहमदनगर 


अहमदनगर 


औरंगाबाद 
औरंगाबाद 
औरंगाबाद 


औरंगाबाद 
वैजापूर 
सिल्लोड 


९ ० 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


६५ 


कन्नड 


औरंगाबाद 
जालना 


जालना 


९ ४ 
९ ५ 


जालना 
परतुर 
अंबड 


जालना 


९ ६ 


जालना 


भोकरदन 


९ ७ 


९ ८ 


परभणी 
परभणी 
परभणी 


परभणी 

सेलू 
गंगाखेड 


१०० 


परभणी 


पाथरी 


१०१ 


हिंगोली 
हिंगोली 
हिंगोली 


हिंगोली 
कळमनुरी 


१०३ 


बसमत 


१०४ 
१०५ 


नांदेड 
नांदेड 
नांदेड 
नांदेड 
नांदेड 
नांदेड 


नांदेड 
देगलुर 
किनवट 
धर्माबाद 
भोकर 
हदगांव 


१०७ 
१०८ 
१० ९ 


कन्नड व खुलताबाद हे तालुके कन्नड 
जालना व बदनापूर हे तालुके जालना 
परतुर व मंठा हे तालुके 

परतुर 
अंबड व घनसावंगी 

अंबड 
हे तालुके 
भोकरदन व जाफ्राबाद 

भोकरदन 
हे तालुके 
परभणी हा तालुका 

परभणी 
सेलू व जितूर हे तालुके 

सेलू 
गंगाखेड, पालम व पूर्णा 

गंगाखेड 
हे तालुके 
पाथरी. मानवत व सोनपेठ हे पाथरी 
तालुके 
हिंगोली व सेनगांव हे तालुके हिंगोली 
कळमनूरी हा तालुका कळमनुरी 
बसमत, औंढानागनाथ 

बसमत 
हे तालुके 
नांदेड व अर्धापूर हे तालुके नांदेड 
देगलुर व मुखेड हे तालुके देगलुर 
किनवट व माहूर हे तालुके 

किनवट 
धर्माबाद व उमरी हे तालुके धर्माबाद 
भोकर व मुदखेड हे तालुके भोकर 
हदगांव व हिमायतनगर 

हदगांव 
हे तालुके 
बिलोली व नायगांव खै. 

बिलोली 
हे तालुके 
कंधार व लोहा हे तालुके 

कंधार 
बीड व गेवराई हे तालुके 

बीड 
अंबेजोगाई व केज हे तालुके अंबेजोगाई 
परळी वैजनाथ हा तालुका 

परळी वैजनाथ 
माजलगांव, वडवणी व धारुर है। माजलगांव 
तालुके 

आष्टी, पाटोदा व शिरुरकासार पाटोदा 
हे तालुके 
लातूर हा तालुका 

लातूर 
उदगीर व जळकोट हे तालुके 

उदगीर 
औसा व रेणापूर हे तालुके 

लातूर 
अहमदपूर व चाकूर हे तालुके अहमदपूर 
निलंगा, देवणी व 

निलंगा 
शिरुरअनंतपाळ हे तालुके 
उस्मानाबाद व तुळजापूर 

उस्मानाबाद 
हे तालुके 


११० 


नांदेड 


बिलोली 


१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 


नांदेड 
बीड 
बीड 
बीड 
बीड 


कंधार 

बीड 
अंबेजोगाई 
परळी वैजनाथ 
माजलगांव 


११६ 


बीड 


पाटोदा 


११७ 
११८ 


लातूर 
लातूर 
लातूर 
लातूर 
लातूर 


लातूर 
उदगीर 
औसा-रेणापूर 
अहमदपूर 
निलंगा 


१२० 
१२१ 


१२२ 


उस्मानाबाद 


उस्मानाबाद 


भाग चार - ब - ९ 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


उस्मानाबाद 


१२३ 
१२४ 
१२५ 


उस्मानाबाद 
उस्मानाबाद 


भूम 
उमरगा 
कळंब 


भूम व परांडा हे तालुके 
उमरगा व लोहारा हे तालुके 
कळंब व वाशी हे तालुके 


भूम 
उमरगा 
कळंब 


नागपूर विभाग 


१२६ 
१२७ 


नागपुर 
नागपुर 


नागपुर 
उमरेड 


१२८ 
१२ ९ 
१३० 


नागपुर 
नागपुर 
नागपुर 


काटोल 
सावनेर 
रामटेक 


DA 


नागपूर 


१३२ 
१३३ 
१३४ 


नागपुर 
भंडारा 
भंडारा 


मौदा 
भंडारा 
साकोली 


१३५ 


भंडारा 
वर्धा 


तुमसर 
वर्धा 


१३७ 


वर्धा 


हिंगणघाट 


१३८ 


वर्धा 


आवी 


नागपूर शहर 

नागपूर शहरहा तालुका 
उमरेड उमरेड , भिवापूर व कुही है 

तालुके 
काटोल काटोल व नरखेड हे तालुके 
सावनेर सावनेर व कळमेश्वर हे तालुके 
रामटेक रामटेक व पारशिवनी 

हे तालुके 
नागपूर( ग्रामीण) | नागपूर (ग्रामीण) व हिंगणा 

हे तालुके 
मौदा मौदा व कामठी हे तालुके 
भंडारा भंडारा व पवनी हे तालुके 
साकोली साकोली, लाखनी, लाखांदूर हे 

तालुके 
तुमसर 

तुमसर व मोहाडी हे तालुके 
वर्धा वर्धा, सेलू व देवळी 

हे तालुके 
हिंगणघाट 

हिंगणघाट व समुद्रपूर 

हे तालुके 
आर्वी आर्वी, कारंजा व आष्टी 

हे तालुके 
गोंदीया 
देवरी 

देवरी, सालेकसा व आमगाव हे 

तालुके 
मोरगांव अर्जुनी मोरगांव अर्जुनी व सडक 

अर्जुनी हे तालुके 
तिरोडा तिरोडा व गोरगांव हे तालुके 
चंद्रपूर चंद्रपूर व बल्लारपूर 

हे तालुके 
राजूरा 

राजूरा, कोरपना व जिवती 

हे तालुके 
वरोरा वरोरा व भद्रावती हे तालुके 
ब्रम्हपूरी 

ब्रम्हपूरी व नागभीड 

हे तालुके 
मूल मूल व सावली हे तालुके 
गोंडपिंपरी गोंडपिंपरी व पोंभूर्णाहे तालुके 
चिमूर चिमूर व सिंदेवाही हे तालुके 
गडचिरोली गडचिरोली व धानोरा 

हे तालुके 


१३ ९ 


गोंदीया हा तालुका 


गोंदीया 
गोंदीया 


गोंदीया 
देवरी 


१४१ 


गोंदीया 


मोरगांव अर्जुनी 


१४२ 


गोंदीया 
चंद्रपूर 


तिरोडा 
चंद्रपूर 


१४४ 


चंद्रपूर 


राजूरा 


१४५ 
१४६ 


चंद्रपूर 
चंद्रपूर 


वरोरा 
ब्रम्हपूरी 


१४७ 
१४८ 
१४ ९ 


चंद्रपूर 
चंद्रपूर 
चंद्रपूर 
गडचिरोली 


मूल 
गोंडपिंपरी 
चिमूर 
गडचिरोली 


६७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


१५१ 


गडचिरोली 


अहेरी 


अहेरी व सिरोंचा हे तालुके 


अहेरी 


१५२ 


गडचिरोली 


देसाईगंज ( वडसा) 


१५३ 
१५४ 
१५५ 


गडचिरोली 
गडचिरोली 
गडचिरोली 


चामोर्शी 
कुरखेडा 
एटापल्ली 


१५६ 
१५७ 


अमरावती 
अमरावती 


अमरावती 


देसाईगंज ( वडसा) | देसाईगंज( वडसा) व 

आरमोरी हे तालुके 
चामोर्शी चामोर्शी व मूलचेरा हे तालुके 
कुरखेडा कुरखेडा व कोरची हे तालुके 
एटापल्ली एटापल्ली व भामरागड 

हे तालुके 

अमरावती विभाग 
अमरावती 

अमरावती हा तालुका 
चांदूर रेल्वे, नांदगांव खडेश्वर 

व धामणगाव रेल्वे हे तालुके 
अचलपूर अचलपूर व चांदूर बाजार 

हे तालुके 
मोर्शी मोशी व वरुड हे तालुके 
दर्यापूर दर्यापूर व अंजनगांव सुर्जी 

हे तालुके 
धारणी धारणी वचिखलदरा 

हे तालुके 


चांदूर रेल्वं 


चांदूर रेल्वं 


१५८ 


अमरावती 


अचलपूर 


१५ ९ 
१६० 


अमरावती 
अमरावती 


मोशी 
दर्यापूर 


१६१ 


अमरावती 


धारणी 


१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 


अमरावती 
अकोला 
अकोला 
अकोला 
अकोला 


अमरावती 
अकोला 
बाळापूर 

अकोट 
मूर्तीजापूर 


१६७ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


१६८ 


यवतमाळ 


केळापूर 


यवतमाळ 


१६ ९ 
१७० 


तिवसा -भातकुली तिवसा व भातकुलीहे तालुके 
अकोला 

अकोला हा तालुका 
बाळापूर बाळापूर व पातूर हे तालुके 

अकाट अकोट व तेल्हारा हे तालुके 
मूर्तीजापूर मूर्तीजापूर व बार्शी टाकळी 

हे तालुके 
यवतमाळ यवतमाळ व बाभुळगांव 

हे तालुके 
केळापूर केळापूर व झरीजामनी 

हे तालुके 
वणी वणी व मोरगांव हे तालुके 
दारव्हा दारव्हा व नेर हे तालुके 
उमरखेड 

उमरखेड व महागाव 

हे तालुके 
दिग्रस दिग्रस व पुसद हे तालुके 
आणी आर्णी व घाटंजी हे तालुके 
राळेगांव राळेगांव व कळंब हे तालुके 
बुलढाणा 

हे तालुके 
मेहकर मेहकर व लोणार हे तालुके 
खामगांव खामगांव व शेगांव हे तालुके 


यवतमाळ 


वणी 
दारव्हा 
उमरखेड 


यवतमाळ 


यवतमाळ 
यवतमाळ 


१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 


दिग्रस 
आर्णी 
राळेगांव 
बुलढाणा 


यवतमाळ 


बुलढाणा 


बुलढाणा वचिखली 


१७६ 
१७७ 


बुलढाणा 
बुलढाणा 


मेहकर 
खामगांव 


भाग चार - ब - ९अ 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


१७८ 


बुलढाणा 


१७ ९ 


बुलढाणा 


१८० 


बुलढाणा 


जळगांव जामोद जळगांव जामोद व संग्रामपूर हे जळगांव जामोद 

तालुके 
मलकापूर मलकापूर , नांदूरा व मोताळा है 

मलकापूर 
तालुके 
सिंदखेडराजा सिंदखेडाराजा व देऊळगांव सिंदखेडराजा 

राजा हे तालुके 
वाशिम वाशिम, रिसोड व मालेगाव है वाशिम 

तालुके 
मंगरुळपीर मंगरुळपीर, कारंजा व मनोरा मंगरुळपीर 

हे तालुके 


१८१ 


वाशिम 


१८२ 


वाशिम 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु.भि.पाटणकर, 
शासनाचे उपसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


६ ९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 26th July 2013 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 

No.Pra.Phe.B. 2010 /C.R.26 /Reconstruction -3 /M - 10 .--- In exercise of the 
powers conferred by clauses (iii) and (vi) of sub -section (1) of section 4 of the 
Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah.XLI of 1966 ), and of all other powers 
enabling it in that behalf , and in modification of all the previous notifications or 
orders issued in this behalf and in force in the State or any part thereof, the 
Government of Maharashtra, after previous publication as required by sub - section 
(4) of section 4 and after consideration of objections and suggestions received in that 
behalf, hereby specifies , with effect from the 15TH August 2013 the areas of talukas 
mentioned in column (4) of the schedule appended hereto to be the areas which shall 
constitute or continue the sub -divisions, to be known by the names, respectively , 
specified against each of them in column (3) thereof , having headquarters at the 
places specified , respectively , against each of them in column (5) in the District 
specified in column (2) of the said Schedule : --- 

Schedule 


Sr. 
No. 


District 


Name of the 
Sub- Division 


Areas of Talukas 
Constituting the sub 

division 


Headquarters 
of the Sub 
Division 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4) 


(5 ) 


Konkan Division 


Mumbai 
Suburban 


Mumbai Western 

Suburban 


Andheri and Borivali 


Mumbai 
Suburban 
(Western ) 


2 


Mumbai 
Suburban 


Kurla (Mulund ) 


Kurla 


Kurla (Mulund ) 


3 


"Thane 


Thane 


Thane 


Thane 


4 


Thane 


Bhiwandi 


Bhiwandi and Shahapur 


Bhiwandi 


5 


Thane 


Ulhasnagar 


Ulhasnagar and Ambarnath 


Ulhasnagar 


6 


Thane 


Dahanu 


Dahanu 


Dahanu and Talasari 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


Thane 


Jawhar 


Jawhar and Mokhada 


Jawhar 


8 


Thane 


Kalyan 


Kalyan and Murbad 


Kalyan 


9 


Thane 


Vasai 


Vasai 


Vasai 


Palghar 


Palghar 


10 


Thane 


Palghar 


11 


Thane 


Wada 


Wada and Vikramgad 


Wada 


12 


Raigad 


Alibag 


Alibag and Murud 


Alibag 


13 


Raigad 


Panvel 


Panvel and Uran 


Panvel 


14 


Raigad 


Mangaon 


Mangaon and Tala 


Mangaon 


15 


Raigad 


Mahad 


Mahad and Poladpur 


Mahad 


16 


Raigad 


Pen 


Pen 


Pen 


17 


Raigad 


Karjat 


Karjat and Khalapur 


Karjat 


18 


Raigad 


Roha 


Roha and Sudhagad 


Roha 


19 


Raigad 


Shriwardhan 


Shriwardhan and Mhasala 


Shriwardhan 


20 


Ratnagiri 


Ratnagiri 


Ratnagiri and 
Sangameshwar 
(Devrukh ) 


Ratnagiri 


21 


Ratnagiri 


Dapoli 


Dapoli and Mandangad 


Dapoli 


22 


Ratnagiri 


Chiplun 


Chiplun and Guhagar 


Chiplun 


23 


Ratnagiri 


Khed 


Khed 


Khed 


24 


Ratnagiri 


Rajapur 


Rajapur and Lanja 


Rajapur 


25 


Sindhudurg 


Kankavali, 
Vaibhavwadi and 
Devgad 


Kankavli 


Kankavli 


७१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


Sawantwadi , 
Dodamarg and 
Vengurla 


26 


Sindhudurg 


Sawantwadi 


Sawantwadi 


Kudal and Malwan 


27 


Sindhudurg 


Kudal 


Kudal 


Pune Division 


28 


Pune 


Pune 


Pune and Shirur 


Pune 


29 


Pune 


Haveli 


Haveli 


Pune 


30 


Pune 


Mawal-Mulshi 


Mawal and Mulshi (Paud ) 


Mawal(Pune ) 


31 


Pune 


Baramati 


Baramati and Indapur 


Baramati 


32 


Pune 


Junnar - Ambegaon 


Junnar and Ambegaon 
(Ghodegaon ) 


Manchar 


33 


Pune 


Bhor 


Bhor and Velhe 


Bhor 


34 


Pune 


Khed 
(Rajgurunagar) 


Khed 


Khed 
(Rajgurunagar ) 


35 


Pune 


Daund - Purandar 


Purandar and Daund 


Pune 


36 


Solapur 


Solapur 


Solapur and Barshi 


Solapur 


37 


Solapur 


Pandharpur 


Pandharpur and Mohol 


Pandharpur 


38 


Solapur 


Malshiras (Akluj ) 


Malshiras (Akluj) 


Malshiras ( Akluj) 


39 


Solapur 


Mhadha 


Mhadha and Karmala 


Mhadha 
(Kurduwadi) 


40 


Solapur 


Solapur No.2 


South Solapur and 
Akkalkot 


Solapur No.2 


41 


Solapur 


Mangalvedha 


Mangalvedha and Sangola 


Mangalvedha 


42 


Kolhapur 


Karvir 


Karvir and Gaganbawda 


Karvir 


43 


Kolhapur 


Radhanagari 

Kagal 


Radhanagari and Kagal 


Karvir 


44 


Kolhapur 


Gadhingalaj 


Gadhingalaj and Chandgad 


Gadhingalaj 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


45 


Ichalkaranji 


Kolhapur 


Hatkanangle and Shirol 


Ichalkaranji 


46 


Panhala 


Panhala and Shahuwadi 


Panhala 


Kolhapur 


47 


Kolhapur 


Ajara - Bhudargad Bhudargad and Ajara 


Gargoti 


48 


Sangli 


Miraj 


Miraj and Tasgaon 


Miraj 


49 


Sangli 


Islampur 


Valva and Shirala 


Islampur 


50 


Sangli 


Vita 


Khanapur (vita ) and Atpadi 


Vita 


51 


Sangli 


Kavthemahankal Kavathemankal and Jat 


Kavthemahankal 


52 


Sangli 


Kadegaon 


Kadegaon and Palus 


Kadegaon 


53 


Satara 


Satara 


Satara and Jawali 


Satara 


54 


Satara 


Koregaon 


Koregaon 


Koregaon 


55 


Satara 


Wai 


Wai 


Wai, Khandala and 
Mahabaleshwar 
Phalatan 


56 


Satara 


Phalatan 


Phalatan 


57 


Satara 


Karad 


Karad 


Karad 


58 


Satara 


Patan 


Patan 


Patan 


59 


Maan -Khatay 


Khatav and Maan 
( Dahiwadi) 


Dahiwadi 


Satara 


Nashik Division 


60 


Nashik 


Nashik 


Nashik 


Nashik 


61 


Nashik 


Nifad 


Nifad and Sinnar 


Nifad 


62 


Malegaon 


Malegaon 


Malegaon 


Nashik 


63 


Nashik 


Kalwan 


Kalwan and Surgana 


Kalwan 


64 


Nashik 


Baglan 


Baglan (Satana ) 


Baglan ( Satana ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


७३ 


65 


Nashik 


Chandwad 


Chandwad and Devla 


Chandwad 


66 


Nashik 


Igatpuri - Trambakeshwar and 
Trambakeshwar Igatpuri 


Nashik 


67 


Nashik 


Dindori 


Dindori and Peth 


Dindori 


68 


Nashik 


Yevla 


Yevla and Nandgaon 


Yevla 


69 


Dhule 


Dhule 


Dhule and Sakri 


Dhule 


70 


Dhule 


Shirpur 


Shirpur and Shindkheda 


Shirpur 


71 


Nandurbar 


Nandurbar 


Nandurbar and Navapur 


Nandurbar 


72 


Nandurbar 


Taloda 


Taloda and Akkalkuva 


Taloda 


73 


Nandurbar 


Shahada 


Shahada and Akrani 


Shahada 


74 


Jalgaon 


Jalgaon 


Jalgaon and Jamner 


Jalgaon 


75 


Jalgaon 


Amalner 


Amalner and Chopda 


Amalner 


76 


Jalgaon 


Pachora 


Pachora and Bhadgaon 


Pachora 


Jalgaon 


Bhusawal 


Bhusawal, Muktainagar 
and Bodwad 


Bhusawal 


78 


Jalgaon 


Chalisgaon 


Chalisgaon 


Chalisgaon 


79 


Jalgaon 


Yaval-Raver 


Raver and Yaval 


Faizpur 


80 


Jalgaon 


Erandol 


Erandol, Dharangaon and 
Parola 


Erandol 


81 


Ahmednagar 


Ahmednagar 


Ahmednagar and Newasa 


Ahmednagar 


82 


Ahmednagar 


Shrirampur 


Shrirampur and Rahuri 


Shrirampur 


83 


Ahmednagar 


Sangamner 


Sangamner and Akole 


Sangamner 


भाग चार - ब -१० 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


84 


Ahmednagar 


Karjat 


Karjat and Jamkhed 


Karjat 


85 


Ahmednagar 


Shirdi 


Kopargaon and Rahata 


Shirdi 


86 


Ahmednagar 


Pathrdi 


Pathrdi and Shevgaon 


Pathrdi 


87 


Ahmednagar Shrigonda -Parner Shrigonda and Parner 


Ahmednagar 


Aurangabad Division 


88 


Aurangabad 


Aurangabad 


Aurangabad 


Aurangabad 


89 


Aurangabad 


Vaijapur 


Vaijapur and Gangapur 


Vaijapur 


90 


Aurangabad 


Sillod 


Sillod and Soigaon 


Sillod 


91 


Aurangabad 


Paithan -Fulambri Paithan and Fulambri 


Aurangabad 


92 


Aurangabad 


Kannad 


Kannad and Khultabad 


Kannad 


93 


Jalana 


Jalana 


Jalana and Badnapur 


Jalana 


94 


Jalana 


Partur 


Partur and Mantha 


Partur 


95 


Jalana 


Ambad 


Ambad and Ghansawangi 


Ambad 


96 


Jalana 


Bhokardan 


Bhokardan and Jafrabad 


Bhokardan 


97 


Parbhani 


Parbhani 


Parbhani 


Parbhani 


98 


Parbhani 


Selu 


Selu and Jintur 


Selu 


99 


Gangakhed 


Parbhani 


Gangakhed , Palam and 
Purna 


Gangakhed 


100 


Parbhani 


Pathri 


Pathri 


Pathri Manavat and 
Sonpeth 
Hingoli and Sengaon 


101 


Hingoli 


Hingoli 


Hingoli 


102 


Hingoli 


Kalamnuri 


Kalamnuri 


Kalamnuri 


103 


Hingoli 


Basmat 


Aundhanagnath and 
Basmat 


Basmat 


104 


Nanded 


Nanded 


Nanded and Ardhapur 


Nanded 


७५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६ , शके १९ ३६ 


105 


Nanded 


Deglur 


Deglur and Mukhed 


Deglur 


106 


Nanded 


Kinwat 


Kinwat and Mahur 


Kinwat 


107 


Nanded 


Dharmabad 


Dharmabad and Umri 


Dharmabad 


108 


Nanded 


Bhokar 


Bhokar and Mudkhed 


Bhokar 


109 


Nanded 


Hadgaon 


Hadgaon and Himayatnagar 


Hadgaon 


110 


Biloli 


Nanded 


Biloli and Naigaon Khai 


Biloli 


111 


Nanded 


Kandhar 


Kandhar and Loha 


Kandhar 


112 


Beed 


Beed 


Beed and Gevrai 


Beed 


113 


Beed 


Ambejogai 


Ambejogai and Kej 


Ambejogai 


114 


Beed 


Parli Vaijnath 


Parli Vaijnath 


Parli Vaijnath 


115 


Beed 


Majalgaon 


Majalgaon , Vadavni and 
Dharur 


Majalgaon 


116 


Beed 


Patoda 


Ashti, Patoda and 
Shirurkasar 


Patoda 


117 


Latur 


Latur 


Latur 


Latur 


118 


Latur 


Udgir 


Udgir and Jalkot 


Udgir 


119 


Latur 


Ausa -Renapur 


Ausa and Renapur 


Latur 


120 


Latur 


Ahmedpur 


Ahmedpur and Chakur 


Ahmedpur 


121 


Latur 


Nilanga 


Nilanga 


Nilanga , Devni and Shirur 
Anantpal 
Osmanabad and 
Tuljapur 


122 


Osmanabad 


Osmanabad 


Osmanabad 


123 


Osmanabad 


Bhum 


Bhum and Paranda 


Bhum 


124 


Osmanabad 


Umarga 


Umarga and Lohara 


Umarga 


125 


Osmanabad 


Kalamb and Washi 


Kalamb 


Kalamb 


भाग चार - ब -१० अ 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


Nagpur Division 


126 


Nagpur 


Nagpur (City ) 


Nagpur (City ) 


Nagpur 


127 


Nagpur 


Umred 


Umred , Bhiwapur and 
Kuhi 


Umred 


128 


Nagpur 


Katol 


Katol and Narkhed 


Kato ! 


129 


Nagpur 


Savner 


Savner and Kalmeshwar 


Savner 


130 


Nagpur 


Ramtek 


Ramtek and Parshivni 


Ramtek 


131 


Nagpur 


Nagpur (Rural) 


Nagpur ( Rural) and 
Hingna 


Nagpur 


132 


Nagpur 


Mauda 


Mauda and Kamthi 


Mauda 


133 


Bhandara 


Bhandara 


Bhandara and Pavni 


Bhandara 


134 


Bhandara 


Sakoli 


Sakoli, Lakhani and 
Lakhandur 


Sakoli 


135 


Bhandara 


Tumsar 


Tumsar and Mohadi 


Tumsar 


136 


Wardha 


Wardha 


Wardha, Selu and Devli 


Wardha 


137 


Wardha 


Hinganghat 


Hinganghat 


Hinganghat and 
Samudrapur 
Arvi,Karanja and Ashti 


138 


Wardha 


Arvi 


Arvi 


139 


Gondia 


Gondia 


Gondia 


Gondia 


140 


Gondia 


Devri 


Devri 


Devri, Salekasa and 
Amgaon 
Morgaon Arjuni and Sadak 
Arjuni 


141 


Gondia 


Morgaon Arjuni 


Morgaon Arjuni 


142 


Gondia 


Tiroda 


Tiroda and Gorgaon 


Tiroda 


143 


Chadrapur 


Chandrapur 


Chandrapur and Ballarpur 


Chandrapur 


144 


Chadrapur 


Rajura 


Rajura , Korpana and Jivti 


Rajura 


145 


Chadrapur 


Varora 


Varora and Bhadravati 


Varora 


uu 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६ , शके १९ ३६ 


146 


Chadrapur 


Bhrambhapuri 


Bhramhapuri and Nagbhid 


Bhramhapuri 


147 


Chadrapur 


Mul 


Mul 


Mul and Savli 
Gondpimpri and 
Pombhurna 


148 


Chadrapur 


Gondpimpri 


Gondpimpri 


149 


Chadrapur 


Chimur 


Chimur and Sindevahi 


Chimur 


150 


Gadchiroli 


Gadchiroli 


Gadchiroli and Dhanora 


Gadchiroli 


151 


Gadchiroli 


Aheri 


Aheri and Sironcha 


Aheri 


152 


Gadchiroli 


Desaiganj 
(Vadasa ) 


Desaiganj (Vadasa ) and 
Armorri 


Desaiganj 
( Vadasa ) 


153 


Gadchiroli 


Chamorshi 


Chamorshi and Mulchera 


Chamorshi 


154 


Gadchiroli 


Kurkheda 


Kurkheda and Korchi 


Kurkheda 


155 


Gadchiroli 


Etapalli 


Etapalli and Bhamragad 


Etapalli 


Amravati Division 


156 


Amravati 


Amravati 


Amravati 


Amravati 


157 


Amravati 


Chandur Railway 
Chandur Railway Nandgaon Khandeshwar and Chandur Railway 

Dhamangaon Railway 

Achalpur and Chandur 
Achalpur 
Bazar 

Achalpur 


158 


Amravati 


159 


Amravati 


Morshi 


Morshi and Varud 


Morshi 


160 


Amravati 


Daryapur 


Daryapur and Anjangaon 
Surji 


Daryapur 


161 


Amravati 


Dharni 


Dharni and Chikhaldara 


Dharni 


162 


Amravati 


Tivsa- Bhatkuli 


Tivsa and Bhatkuli 


Amravati 


163 


Akola 


Akola 


Akola 


Akola 


164 


Akola 


Balapur 


Balapur and Patur 


Balapur 


165 


Akola 


Akot 


Akot and Telhara 


Akot 


166 


Akola 


Murtijapur 


Murtijapur and Barshi Takli 


Murtijapur 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


167 


Yavatmal 


Yavatmal 


Yavatmal and Babhulgaon 


Yavatmal 


168 


Kelapur 


Kelapur and Zarijamni 


Kelapur 


Yavatmal 


169 


Wani 


Wani and Moregaon 


Wani 


Yavatmal 


170 


Yavatmal 


Darvha 


Darvha and Ner 


Darvha 


171 


Yavatmal 


Umarkhed 


Umarkhed and Mahagaon 


Umarkhed 


172 


Yavatmal 


Digras 


Digras and Pusad 


Digras 


173 


Yavatmal 


Arni 


Arni and Ghatanji 


Arni 


174 


Yavatmal 


Ralegaon 


Ralegaon and Kalamb 


Ralegaon 


175 


Buldhana 


Buldhana 


Buldhana and Chikhali 


Buldhana 


176 


Buldhana 


Mehakar 


Mehakar and Lonar 


Mehakar 


177 


Buldhana 


Khamgaon 


Khamgaon and Shegaon 


Khamgaon 


178 


Buldhana 


Jalgaon Jamod 


Jalgoan Jamod and 
Sangrampur 


Jalgaon Jamod 


179 


Buldhana 


Malkapur 


Malkapur, Nandura and 
Motala 


Malkapur 


180 Buldhana 


Sindkhed Raja 


Sindkhed Raja and 
Deulgaon Raja 


Sindkhed Raja 


181 


Washim 


Washim 


Washim 


Washim , Risod and 
Malegaon 
Mangarulpir, Karanja and 
Manora 


182 


Washim 


Mangarulpir 


Mangarulpir 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. B. PATANKAR 
Deputy Secretary to Government, 


७ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके 

१ ९ ३६ 


१०४ 


मंगळवार , जुलै ३०, २०१३ / श्रावण ८, शके १९ ३५ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जुलै २०१३ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६. 

क्रमांक प्राफेब. २०१० / प्र.क्र . २६ / पुनर्बाधणी-३ / म -१०. - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ (१९ ६६ चा महा. अधि . एकेचाळीस ) चे 
कलम ४ , पोट -कलम (१) खंड ( तीन ) व ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत काढण्यात आलेल्या व राज्यात व त्याच्या कोणत्याही भागात अंमलात असलेल्या पूर्वीच्या 
सर्व अधिसूचना व आदेश यामध्ये फेरबदल करून महाराष्ट्र शासनाने विहित प्रक्रिया पार पाडून दिनांक २६ जुलै २०१३ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध 
केलेली आहे. सदर अधिसूचनेच्या अ. क्र . १७२ येथे दिग्रस व पुसद या दोन तालुक्याचे मुख्यालय “ दिग्रस ” येथेदाखविण्यात आले आहे . तथापि , 

पुसद " येथे उप विभागाचेमुख्यालय सध्या कार्यान्वित असल्यामुळे या दोन तालुक्याचे मुख्यालय “ दिग्रस ऐवजी " पुसद ” येथे ठेवणे 
उचित ठरेल. सबब, दिनांक २६ जुलै २०१३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेच्या अ. क्र . १७२ येथे नमूद केलेल्या दिग्रस व पुसद या 
तालुक्यांचे दिग्रस येथील मुख्यालयाचेठिकाण रद्द करून उक्त अधिसूचनेच्या अ. क्र . १७२ येथे खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहेत . सदरचा 
फेरबदल दिनांक १५ ऑगस्ट २०१३ पासून अंमलात येईल व पुढे चालू राहील : 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


जिल्हा 


उप विभागाचे 


उप विभागाचे 


नाव 


उप विभागनिर्माण 
करावयाच्या तालुक्यांची क्षेत्रे 

( ४ ) 
पुसद व दिग्रस हे तालुके 


मुख्यालय 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१७२ 


यवतमाळ 


पुसद 


पुसद 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . भि . पाटणकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


co 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chawk , 

Mumbai 400 032 , dated 30th July 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 


No. Pra.Phe.B. 2010 /C.R.26 /Reconstruction - 3/M - 10 . — In exercise of the powers conferred 
by clauses ( iii) and (vi) of sub - section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 
(Mah.XLI of 1966 ), and of all other powers enabling it in that behalf, and in modification of all the 
previous notifications or orders issued in this behalf and in force in the State or any part thereof, 
the Government of Maharashtra , after following prescribed procedure has published notification 
dated 26th July 2013 thereby creating new revenue sub - divisions in the state . In the said 
notification Sr. No. 172 shows “ Digras” as headquarter of Digras and Pusad Taluka. However , 
since Pusad is headquarter of existing sub -division , it would be appropriate to keep Pusad as 
headquarter of “ Digras and Pusad Taluka” . 

The Government therefore by this notification cancels Digras as headquarter, as published 
in notification dated 26th July 2013 at Sr.No. 172 and makes following changes. 


Schedule 


Sr. 


Areas of Talukas 
Constituting the 


District 


Name of the 
Sub -Division 
Sub - division 


Headquarter of 
the Sub -division 


No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


172 


Yavatmal 


Pusad 


Pusad and Digras 


Pusad 


This change will take effect from 15th August 2013 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. B. PATANKAR , 


Deputy Secretary to Government. 


८१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके 

१ ९ ३६ 


१०५ 


बुधवार , जुलै ३१, २०१३/ श्रावण ९, शके १ ९ ३५ 


. 


. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २९ जुलै २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस . २००४ / प्र.क्र . ३२५ / रस्ते. ८.- महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, (१ ९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम २० ची पोट - कलमे 
( १- अ), (१-ब), (१- क ), (१-ड ) आणि (१-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, यांनी प्राधिकृत केलेल्या मेसर्स प्लस बीकेएसपी टोल लिमिटेड यांनी “ बांधा, वापरा व हस्तांतरित 
करा ” या तत्वावर चौपदरीकरण आणि मजबुतीकरण केलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी- कल्याण-शिळ रस्त्याच्या ( राज्यमार्ग क्रमांक ४० ) 
किलोमीटर ०/००० ते २१/६०० या भागाचा पूर्ण अथवा अंशतः वापर करणाऱ्या खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या 
प्रकारच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या 
दराने, दिनांक ३० जुलै २०१३ ते दिनांक ९ जुलै २०१६ या कालावधीकरिता किलोमीटर ४/५०० मध्ये ( काटई गावाजवळ ) व किलोमीटर 
१८/७३० ( गोवे गावाजवळ ) मध्ये पथकर नाक्यावर पथकर बसविण्यात यावा : 

अनुसूची 
अनुक्रमांक वाहनांचा प्रकार 

पथकराचे प्रतिफेरीचे दर ( रुपये ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
३० जुलै २०१३ 

१ एप्रिल २०१६ 
ते 

ते 
३१ मार्च २०१६ 

९ जुलै २०१६ 
स्कूटर, मोटार सायकल , वाहन चालक वगळून ३ आसनी प्रवासी 

पथकर नाही 
रिक्षा, ट्रॅक्टर व रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर . 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे हलकी मोटार वाहने : 
( अ) कार , जीप जसे की टाटा सुमो, ट्रॅक्स , कमांडर व इतर तत्सम 

वाहने. ( चालक वगळून १२ प्रवासी क्षमता असलेली ), वाहन 

चालक वगळून सहा आसनी प्रवासी रिक्षा. 
( ब ) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त 

४५ 

५५ 
पण २० प्रवासी क्षमतेपर्यंत ) आणि अनुक्रमांक ३ व ४ येथे 
नमूद केलेल्या वाहनाव्यतिरीक्त माल वाहतूक करणारी वाहने . 


पथकर नाही 


२ 


३० 


३५ 


३ 


ट्रक , बस 


९ ० 


१०५ 


१५५ 


१८० 


मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ ( १ ९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये व्याख्या 
केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद 

केलेले 

ट्रक वगळून अवजड 
मालवाहू वाहने व अवजड प्रवासी वाहने उदा. ट्रक -ट्रेलर , दोनपेक्षा 
अधिक आसांची वाहने इत्यादी. 


१ . खालील वाहनांना पथकरातून सूट 

देण्यात येईल. 
( १) भारताचे राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अती महत्त्वाच्या व महत्त्वाच्या 
लोकप्रतिनिधींची वाहने . 

( २ ) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधान परिषदेचेविद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 
भाग चार - ब -११ 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 
( ३ ) महाराष्ट्रातील माजी संसद सदस्य व महाराष्ट्र विधानसभा किंवा महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य प्रवास करीत असलेली 
वाहने . 

( ४ ) केंद्र व राज्य शासकीय वाहने . 
( ५ ) पोलीस वाहने . 
( ६ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 
( ७ ) टपाल व तार खात्याची वाहने . 
( ८ ) रुग्णवाहिका. 
( ९ ) शववाहिका. 
( १० ) अग्निशमन दलाची वाहने . 


टीप . 


२ . या प्रयोजनाकरिता उपरोल्लेखित पथकर नाक्यांवर पथकर वसूल करण्याचा हक्क महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित 
यांना प्रदान करण्यात आला आहे. अशाप्रकारे त्यांनी वसूल केलेली पथकराची संपूर्ण रक्कम एस्क्रो खात्यात जमा करावी व त्याचा विनियोग 
उद्योजक मेसर्स प्लस बीकेएसपी टोल लिमिटेड यांचे दावेनिकाली काढण्यासाठी करावा. 

-पथकराच्या दरामधील सवलती खाली दिल्याप्रमाणे राहतील : 
(१) एखाद्या वाहन धारकाने ५० किंवा १०० कुपन्स असलेली पथकर पुस्तिका आगाऊ खरेदी केल्यास यासाठी त्यांस पुस्तिकेच्या 

किमतीमध्ये अनुक्रमे १० टक्के व २० टक्के सवलत देण्यात येईल . 
( २) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनांच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीड पट 

व अडीच पट राहतील . परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२.०० 

वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील. 
( ३ ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 
( ४ ) सदर रस्त्याच्या पूर्ण अथवा अंशतः वापर करणाऱ्या वाहनाकडून पथकराची पूर्ण रक्कम एकदाच घेण्यात येईल . एका पथकर 

नाक्यावर पथकर भरल्यानंतर दुसऱ्या पथकर नाक्यावर पथकर द्यावा लागणार नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . श्री . सोलंकी, 
शासनाचे उप सचिव . 


८३ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 

PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, 
Mumbai 400 032, dated the 29th July 2013 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 

No. PSP. 2004 /CR -325 /Road -8. — In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1- A ), 
( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1- D ) and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act ( LXV of 
1958), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby 
declares that toll shall be levied on the classes of Motor Vehicles specified in column ( 2 ) of the 
Schedule appended hereto and on the trailers drawn by such Motor Vehicles, passing through 
entire length or any section of four lanned and strengthened the Bhivandi-Kalyan - Shil Phata 
Road (State Highway Number 40 ) from Kilometer 0/000 to 21/600 in Thane District under the 

Build , Operate and Transfer ( B.O.T.) Secheme" by M /s Plus BKSP Toll Limited , authorised 
in this behalf by M / s Maharashtra State Road Development Corporation Limited (MSRDCL ), 
at the rates and for the periods specified against each of the said vehicles in column ( 3) of the 
said Schedule, at the toll collection centre constructed at Kilometer 4/500 (Near Katai Village ) 
and at Kilometer 18/730 (Near Gove Village ) with effect from the 30th July 2013 to the 9th July 
2016 : 

Schedule 


CG 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Particulars of Motor Vehicles 

( 2 ) 


Rate of Toll per 
Trip (in Rupees ) 

( 3 ) 


30th July 2013 

to 
31st March 2016 


1st April 2013 

to 
9th July 2016 


NIL 


NIL 


2 


30 


35 


45 


55 


Scooter, Motor Cycle , Three Seater Auto 

Rickshaw excluding Driver, Tractor and 

Tractor with unladen trolley . 
Light Motor Vehicles as defined in the Motor 

Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ), 
( a ) Car, Jeep , such as Tata Sumo, Trax, 

Commander or any other similar vehicles ; 
(having carriage capacity upto Twelve 
Passengers, excluding Driver). Six Seater 

Rickshaw excluding Driver. 
(6 ) Mini Bus or any other similar vehicles 

( having carriage capacity of more than 
Twelve and upto Twenty Passengers , 
excluding Driver ) and goods carriage 
vehicles, except vehicles included in 

serial numbers 3 and 4 . 
Trucks , Bus 
Heavy goods Vehicles and heavy passenger 

Motor vehicles as defined in the Motor 
Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ), such as 
Truck -trailers , combination , Multi-axle 
vehicles etc., except vehicles covered by 
the entry at serial number 3 above. 


3 


90 


105 


4 


155 


180 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 
1. The following types of vehicles are exempted from payment of toll, namely : 
( 1 ) All vehicles having red or yellow lamp carrying VVIP or VIP personnel like President 

of India , Vice - President of India , Governor of State etc. 
(2 ) Vehicles carrying sitting Members of Parliament , Maharashtra Legislative Assembly 

and Maharashtra Legislative Council . 
(3 ) Vehicles carrying Ex -Members of Parliament from Maharashtra , Ex -Members of the 

Maharashtra Legislative Assembly and Ex-Members of Maharashtra Legislative Council . 
(4 ) Central and State Government Vehicles . 
(5 ) Police Vehicles . 
(6 ) Defence Vehicles. 
( 7 ) Vehicles of Posts and Telegraph Department . 
( 8 ) Ambulances . 
( 9 ) Hearses . 
( 10 ) Fire Fighting Vehicles . 

2 . For the purpose of this notification , Maharashtra State Road Development Corporation 
Limited , is authorised to collect the toll at the abovementioned toll collection centres and the 
amount of toll so collected shall be kept in Escrow Account and the same shall be utilized to 
settle the claims of the entreprineur M /s Plus BKSP Toll Limited . 

Notes . - Concessions in rates of toll are as given below , namely : 

1. A vehicle user, who purchases a toll coupon book in advance containing 50 or 100 coupons , 
shall be given a discount of 10 per cent and 20 per cent. respectively . 

2. The rates of return journey pass and daily pass of the frequently plying vehicles shall be 
one and a half times and two and a half times of their respective one way travel rates. Return 
journey pass and daily pass will be valid upto 12.00 midnight for the day of issuing the pass. 

3. The rates of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates . 

4. The vehicle using entire length or section of the abovementioned road shall be charged 
full toll rates at one time only . Vehicle paying toll at one toll station will not have to pay the 
toll at other toll station . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SOLANKI, 
Deputy Secretary to Government . 


८५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


१०६ 


बुधवार , जुलै ३१, २०१३/ श्रावण ९, शके १ ९ ३५ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जुलै २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , १ ९ ५८. 

क्रमांक खाक्षेस. २००४ / प्र.क्र . ६९ / एल.बी. ३/ रस्ते.-९अ.- महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, १९ ५८ ( १९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम 
२० ची पोट- कलमे (१- अ ), (१- ब ), ( १- क ), (१-ड ) आणि (१-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ बांधा , वापरा व हस्तांतरित करा " या योजनेतून पुणे 
जिल्ह्यातील पुणे-पौंड राज्य मार्ग क्र . ६० किलोमीटर १२/२०० ते किलोमीटर ३३/००० व पिरंगुट - मुठा राज्य मार्ग क्रमांक ५७ किलोमीटर २०/००० 
ते किलोमीटर ३१/००० या भागाची पुणे-पौंड टोल रोड कंपनी लिमिटेड [म . एच.सी.सी. व एल.सी.सी.( जे.व्ही.) यांची विशेष प्रयोजन संस्था 
यांनी स्वखर्चाने सुधारणा केलेल्या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या , खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारच्या मोटार 
वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने , दिनांक ७ 
जुलै २०१३ पासून ६ ऑक्टोबर २०१३ पर्यंत पुणे-पौंड रस्त्यावरील चांदणी चौकाजवळ किलोमीटर १३/१३० येथील पथकर शुल्क नाक्यावर पथकर 
शुल्क बसविण्यात यावा : 

अनुसूची 

पथकर शुल्काचे प्रतिफेरीचे दर 

( रुपये ) 
अनुक्रमांक वाहनांचा प्रकार 

७ जुलै २०१३ ते 

६ ऑक्टोबर २०१३ 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
स्कूटर , मोटार सायकल, ट्रॅक्टर व रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर, चालक वगळून तीन आसनी 

पथकर शुल्क 

नाही 
ऑटोरिक्षा. 


१ . 


२ . 


२०.०० 


मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९) मध्ये नमूद केलेली हलकी मोटार वाहनेः 
( अ ) मोटार कार , जीप , ( चालक वगळून १२ प्रवासी क्षमता असलेली वाहने ) जसे टाटा सुमो , 

कमांडर , ट्रॅक्स , सहा आसनी ऑटोरिक्षा (टमटम ), इत्यादी. 
( ब ) मिनी बस किंवा इतर तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त व २० प्रवासी क्षमते 
पर्यंतची वाहने ) आणि अनुक्रमांक , १, ३ व ४ 

मध्ये 

नमूद केलेल्या वाहनाव्यतिरिक्त माल 
वाहतूक 

करणारी वाहने . 


३०.०० 


३ . 


ट्रक , बसेस 


५५.०० 


४ . 


१ . 


मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व उपरोक्त 

६०.०० 
अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद केलेले ट्रक वगळून माल वाहतूक व प्रवासी वाहतूक करणारी 

अवजड वाहने जसे , ट्रक -ट्रेलर, दोनपेक्षा अधिक आसांची वाहने, इत्यादी. 
खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात यावी. 

( १) महत्त्वाचे/ अतिमहत्त्वाचे व्यक्ती जसे भारताचे राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व तत्सम ज्या वाहनांना लाल/ पिवळा दिवा 
असलेली वाहने . 

( २) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे विद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 

( ३ ) लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य व महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य . 


भाग चार - ब -१२ 


८६ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 
( ४ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 
( ५ ) केंद्र व राज्य शासनाची शासकीय वाहने. 
( ६ ) पोलीस वाहने . 
( ७ ) अग्निशमन दलाची वाहने . 
( ८ ) रुग्णवाहिका . 
( ९ ) शववाहिका 
(१० ) टपाल व तार खात्याची वाहने . 


२ . 


पथकर दराचा फलक पथकर शुल्क नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहनधारकांस प्रत्येक वेळी 
पथकर शुल्क वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी. 


३ . या प्रयोजनाकरिता पुणे- पौंड रस्त्यावरील वर नमूद केलेल्या पथकर शुल्क नाक्यावर वर नमूद केलेल्या कालावधीकरिता पथकर शुल्क 
गोळा करण्याचा व पथकर शुल्काची संपूर्ण रक्कम ठेऊन घेण्याचा हक्क पुणे-पौंड टोल रोड कंपनी लिमिटेड यांना प्रदान करण्यात आला आहे. 
टिपा . – पथकराच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे 

सूट देण्यात येईल , जसे : 
( १ ) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल . 
( २ ) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल. 
( ३) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनांच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीड पट 

व अडीच पट राहतील . परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२-०० 

वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील . 
( ४ ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र. द. ममदापुरे, 
शासनाचे सहसचिव . 


८७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 6th July 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT, 1958 . 

No. PSP . 2004 /CR -69/LB -3 /Road - 9A . — In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 -A ), 
( 1 - B ), ( 1 - C ) , ( 1 - D ) and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 
1958 ), and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby 
declares that the toll fee shall be levied on the classes of Motor Vehicles specified in column ( 2 ) of 
the Schedule appended hereto, and on the trailers drawn by such Motor Vehicles , passing through 
Pune- Paud Road , State Highway Number 60 , from kilometer 12/200 to kilometer 33/000 and 
Pirangut-Mutha Road , State Highway Number 57 from kilometer 20/000 to kilometer 31/000 in 
Mulshi Taluka, Pune District, improved under the “ Build , Operate and Transfer (BOT) Secheme 
by Pune-Paud Toll Road Company Limited [ S.P.V. (Special Purpose Vehicle ) of 
M /s. H.C.C. and M /s. L.C.C. ( Joint Ventrue)], at their expenses, at the rates specified against each 
of the said motor vehicles in column ( 3 ) of the said Schedule , during the period commencing 
from the 7th July 2013 and ending on the 6th October 2013 , at the toll fee collection centre 
constructed in kilometer 13/130 , near Chandani Chowk , on Pune-Paud Road . 

Schedule 


Particulars of Motor Vehicles 


Serial 
No. 


Rate of Toll fee per 
trip (in Rupees ) 
7th July 2013 

to 
6th October 2013 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


Nil 


1. Scooter , Motor Cycle , Moped or any other two wheeler , Tractor and 

Tractor with unladen trolley and Auto -Rickshaw , having 
carriage capacity upto three persons , excluding driver . 


20.00 


2. Light Motor Vehicles as defined in the Motor Vehicles Act, 1988 

(59 of 1988 ) , — 
(a ) Car, Jeep ( having carriage capacity upto twelve passengers , 

excluding driver ), such as Tata Sumo, Commander , Trax , six 

seater Auto -rickshow ( Tum - Tum ), etc. 
(6 ) Mini Bus or any other similar vehicles (having carriage 

capacity of more than twelve and upto twenty passengers, 
excluding driver ) and goods carriage vehicles, which are not 
included in entries at serial numbers 1, 3 and 4 . 


30.00 


> 


55.00 


60.00 


3. Trucks, Buses . 
4. Heavy goods vehicle and heavy passenger motor vehicles as defined 

in the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ), such as Truck , 
Trailers , Multi-axle vehicles , etc., except vehicles covered by the 
entry at serial number 3 above. 


भाग चार - ब -१२ अ 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 
1. The following types of vehicles are exempted from payment of toll, namely : 
(i) All vehicles having red or yellow lamp carrying VIP or VVIP personnel like Governor, 

President of India , etc. 
( ii ) Vehicles in which sitting Members of Parliament, Maharashtra Legislative Assembly 

and Maharashtra Legislative Council are travelling . 
(iii ) Vehicles carrying Ex-Members of Parliament and Ex -Members of the Maharashtra 

Legislative Assembly /Maharashtra Legislative Council . 
( iv ) Defence vehicles. 
(v ) Central and State Government vehicles . 
( vi) Police vehicles. 
(vii) Fire fighting vehicles. 
(viii ) Ambulances. 
( ix ) Hearses. 

(x ) Vehicles of Post and Telegraph Department . 
2. The above mentioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people 
in the vicinity of the toll fee collection centre. A computerised receipt shall be passed on each 
and every occassion of recovery of toll fee. 

3. For the purpose of this notification , Pune- Paud Toll Road Company Limited , is 
authorised to collect and retain the amount of toll fee , at the abovementioned toll fee collection 
centre for the abovementioned period . 

Notes . — Concessions in rates of toll fee are as given below , namely : 
( a ) 10 per cent. concession will be given to the purchaser of a booklet containing 50 

coupons in advance . 
(6 ) 20 per cent. concession will be given to the purchaser of a booklet containing 100 

coupons in advance . 
(c ) For frequently travelling vehicles , return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 

times of their respective one way travel rates. Return journey pass and daily pass 

will be valid - up to 24-00 hours for the day of issuing the pass. 
( d ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. D. MAMDAPURE , 
Joint Secretary to Government. 


८ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १९ ३६ 


१०७ 


सोमवार , ऑगस्ट ५ , २०१३ / श्रावण १४ , शके १ ९ ३५ 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१३ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम , २००४. 


क्रमांक राअआ. २०१२/ प्र.क्र .३५/ १२/ का - ९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम, २००४ ( महाराष्ट्र २००५ चा ३१ वा ) 
कलम ३ च्या पोट - कलम (१) व (२ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने शासन अधिसूचना , सामान्य प्रशासन 
विभाग, क्र . राअआ -२००५ / ८ ९ / प्र.क्र. १९ / २००५ / ३५, दिनांक ४ ऑगस्ट २००६ अन्वये सदर अधिनियमांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करण्यासाठी आणि आयोगास नेमून देण्यात आलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी “ महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग ” गठीत केला आहे आणि 
आयोगाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना त्यांनी पदग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून ५ वर्षांच्या कालावधीकरिता नामनिर्देशित देखील केले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, तत्कालीन अध्यक्षांचा कार्यकाल संपुष्टात आल्यानंतर श्री. हकीम अब्दुल मुनाफ अब्दुल जब्बार यांना शासन अधिसूचना, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र . अविवि -२०० ९ / प्र.क्र . २३९ / ०९ / का -९ , दिनांक २८ ऑगस्ट २०१२ अन्वये सदर आयोगाच्या अध्यक्ष पदावर नामनिर्देशित 
करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आयोगावरील उपाध्यक्ष पद व ८ सदस्यांची पदे त्यांचा कार्यकाल संपुष्टात आल्यापासून रिक्त आहेत ; 
आणि ज्याअर्थी, उक्त आयोगावर उपाध्यक्ष व सदस्य पदांवर नियुक्ती करणे शासनास आवश्यक वाटत आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम , २००४ ( महा. २००५ चा ३१ वा ) च्या कलम ३ च्या पोट -कलम ( २ ) व 
( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे यासोबतच्या अनुसूचीच्या रकाना ( २) मध्ये नमूद केलेल्या 
खालील व्यक्तींना सदर अनुसूचीच्या रकाना ( ३) मध्ये त्यांच्या नावांसमोर उल्लेखिलेल्या पदांवर त्यांनी पदग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून ५ वर्षांच्या 
कालावधीकरिता सदर आयोगावर नामनिर्देशित करीत आहे : 

अनुसूची 


अ.क्र . 


नाव 


पद 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


श्रीमती जेनेट डिसोझा 


उपाध्यक्षा 


P 


श्री . सय्यद अली अशरफ 


सदस्य 


३ 


डॉ . मुमताज सलीम सय्यद 


सदस्य 


४ 


डॉ . दत्तात्रय चोखा गायकवाड 


सदस्य 


५ 


श्री . सुरजितसिंग खुंगर 


सदस्य 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


व्यंकटेश भट , 


शासनाचे उप सचिव . 


Po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 

MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 5th August 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA STATE MINORITIES COMMISSION ACT , 2004 . 

No. RAA . 2012 /CR.35 / 12 /Desk - 9. — Whereas , the Government of Maharashtra has in exercise 
of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 3 of the Maharashtra State Minorities 
Commission Act , 2004 (Mah . XXXI of 2005 ) vide Government Notification , General Administration 
Department , No. RAA . 2005 /89/CR - 19 /2005 /35 , dated the 4th August 2006 , constituted the 
Maharashtra State Minorities Commission to exercise the powers conferred on , and to perform 
the functions assigned to the Commission under the said Act and also nominated the Chairperson 
and Vice - Chairperson of the Commission , for a period of five years from the date they assumes 
office ; 

And whereas , on the expiry of the said term of the then existing Chairperson , Shri Hakim 
Abdul Munaf Abdul Jabbar has been nominated as the Chairperson of the said Commission , vide 
Government Notification , Minorities Development Department, No. AVV - 2009/CR.239 /09 /Desk -9 , 
dated the 28th August 2012 ; 

And whereas , the post of Vice - Chairperson and the eight members has been vacant since the 
expiry of their respective terms ; 

And whereas, the Government has considered it necessary to nominate a Vice-Chairperson 
and member to the said Commission . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) read with sub -section ( 1) 
of section 3 of the Maharashtra State Minorities Commission Act, 2004 (Mah . XXXI of 2005 ), the 
Government of Maharashtra is hereby nominates the following personsmentioned in column ( 2 ) of 
the Schedule appended hereto on the post mentioned against them in column (3 ) of the said Schedule 
on the said Commission for a period of five years from the date they assume office , namely : 

Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name 

( 2 ) 


Post 
( 3 ) 


1 


Mrs. Janet D Souza 


Vice -Chairperson 


2 


Mr. Sayyed Ali Ashraf 


Member 


3 


Member 


4 


Dr. Mumtaj Salim Sayyed 
Dr. Dattatraya Chokha Gaikwad 
Mr. Surjit Singh Khungar 


Member 


5 


Member 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VENKATESH BHAT, 
Deputy Secretary to Government. 


९ १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके 

१ ९ ३६ 


१०८ 


मंगळवार, ऑगस्ट ६, २०१३ / श्रावण १५ , शके १ ९ ३५ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जुलै २०१३ 


अधिसूचना 
मुंबईचा सरकारी जागा ( काढून टाकण्याबाबत ) अधिनियम , १ ९ ५५ . 

क्रमांक नियुक्ती -२०१३/ प्र.क्र .३२८ / गृनिप. - मुंबईचा सरकारी जागा ( काढून टाकण्याबाबत ) अधिनियम, १९ ५५ कलम ३ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून या अधिनियमांतर्गत या प्रयोजनार्थ काढण्यात आलेल्या अस्तित्वातील सर्व अधिसूचना अधिक्रमित करून शासन 
उपरोल्लेखीत नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सक्षम प्राधिकारी , बृहन्मुंबई पदाच्या कार्यभाराबाबत पुढील आदेश होईपर्यंत सदरहू पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार म्हणून श्री . जलसिंग वळवी, उप जिल्हाधिकारी ( सामान्य प्रशासन शाखा), मुंबई शहर यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहे. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय इंगळे , 
शासनाचे अवर सचिव , 


HOUSING DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032, dated the 30th July 2013 . 


NOTIFICATION 


BOMBAY GOVERNMENT PREMISES (EVICTION ) ACT, 1955 . 

No. Niyukti- 2013/ CR.328/ GNP. — In exercise of the powers conferred by section 3 of Bombay 
Government Premises ( Eviction ) Act, 1955 ( Bom . II of 1956 ), and in suppression of all the existing 
orders issued in this behalf, the Government of Maharashtra hereby appoints Shri. Jalasing Valvi, 
Deputy Collector to be the Competent Authority until further orders for carrying out the purpose 
of the said Act , in Brihan Mumbai, in discharge of Additional Charge , so assigned to him by 
Collector, Mumbai City . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY INGALE , 
Under Secretary to Government. 


९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ११-१७, २०१४ / अग्रहायण २०-२६, शके १ ९ ३६ 


. 


१० ९ 


बुधवार , ऑगस्ट ७, २०१३ / श्रावण १६, शके १ ९ ३५ 


• 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ ऑगस्ट २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२. 

क्रमांक मूवक . १५१३/ प्र.क्र.९६ /कराधान- १. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , 
२००५, मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थितीनिर्माण झाली आहे ; आणि त्यामुळे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा 
महा. ९) च्या कलम ८३ च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्वप्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही. 

म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ८३ च्या उप-कलम ( ४ ) च्या परंतुकासह, उप-कलम ( १) आणि ( २ ) च्या शक्तींचा वापर करून तसेच 
या संदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ मध्ये सुधारणा करीत आहे, 
म्हणजेच : 

या नियमास महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (तिसरी सुधारणा ) नियम, २०१३ असे संबोधण्यात येईल . 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ च्या नियम ६ मध्ये, उप-नियम ( १) खंड (ड ) मध्ये, “ तीन ” या शब्दाऐवजी “ दोन 
हा शब्द दाखल करण्यात येत आहे . 


१ . 


" 


२ . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
MadamCama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 7th August 2013 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002. 

No. VAT - 1513 /CR.96 / Taxation- 1. - Whereas , the Government of Maharashtra is satisfied that 
circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend the 
Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 and to dispense with the condition of previous 
publication thereof under the proviso to sub -section (4 ) of section 83 of the Maharashtra Value 
Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 2005 ); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) and ( 2 ) read with the 
proviso to sub -section (4 ) of section 83 of the said Act , and of all other powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the 
Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 , namely : 

1. This rule may be called the Maharashtra Value Added Tax ( Third Amendment ) 
Rule, 2013. 

2. In rule 6 of the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 , in sub - rule ( 1 ). in 
clause ( d ), for the word " three" the word " two " shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


